भारतीय प्रभावी पुरुष 


लेखक 
रसिकलाल दामोदरदास मेहेता, बी.ए 
चृ 


शांतिलाल खेमचंद शाह 


वी. सं. २४६८ (इ. स. १९४२) 


महाराष्ट्‌ जैन साहित्य प्रकाशन समिति 
चांदबड (जि, नाशिक) 


मूल्य एक रुपया 


प्रकाशक -- ड़ 
रमणलाल दामोदरदास मेहेता, 
चिटणीस- महाराष्ट्र जैन साहित्य प्रकाशन समिति 
चादवड (जि, नाशिक) 


मुद्रक --- 
लक्ष्मण नारायण चापेकर 
आर्यसस्क्ृति सुद्रणारूय 
१९८(१७) सदाशिव पेठ 
टिक रस्ता, पुणे २ 


च्ज 


_प्रस्तावना ., *: 
॥ बन्द्‌ फरणिफणमण्डितदेहं पार्श्य निजहितगतसंदेहम्‌ ॥ 


' मगध देशांतीछ बिंबिसार-अशोकादि चक्रवर्तीपासून तो आप्र, कर्नाठक 
गुजरांतेतील कुमारपालापर्यतच्या जैन राजेमहाराजानी विदभ, महाराष्ट्र 
व कोकेण देशावर इ. स, पूर्वी पाचव्या शतकापासून इ., स. नतर बाराव्या 
शतकापर्यत अधूनमधून राज्ये केली. तेव्हा अर्थात्च महाराष्ट्रात जैन बस्ती 
च॒ मंदिरिं अगणित असलीं पाहिंजेत व जैनवाड्मयही विपुल असले पाहिजे. 
पण दुर्देवाची गोष्ट ही की डोगरातीछ काही छेण्य।शिवाय बृहन्महाराष्ट्रात 


जैन सस्कृर्ताचें नाव घेण्याजोगें दुसरे नावनिशाणहि उरलेले नाहीं. नाही 


म्हणावयास बडोश्यास मरलेस्या श्वेताबर कान्फरन्सच्या अधिवेशनात लो. टिछ- 
कानी केलेल्या आपल्या भाषणात म्हृठ्ल्याप्रमाणें 'दक्षिणेतील व गजराते 
तीछ ब्राह्मण निद्वत्तमास आहेत हा जैन राज्यात ब्राह्मावर झालेला परि- 
णामच असल्यामुक्ठे हा एक अप्रत्यक्ष जैन अवशेषच म्हणावयास हरकत 


“नाहीं. लिगायत, वारकरी व महानुमाव या पंथाच्या तत्त्वज्ञानावर व धर्मी- 


चारावर जैन सस्कृतीची छाप पडलेली उघड दिसत असब्यामुब्ठे हाही जैन 
संस्कृतीचाच एक अवशेष म्हणता येईल', | 

सुदेवाने कित्येक कनोव्की, मारवाडी व गुजराती जैन गेल्या काही 
जतकापासून बृहन्महाराष्ट्रात व्यापारी व जमीनदार म्हणून शहात आहे 
आहेत, त्वाच्या वास्तव्यामुक्े महाराष्ट्रात ठिकठिकार्णी जिनाछये दिसून येत 
'आहेत व काही ठिकार्णी प्राचीन ग्रंथसंग्रहही त्यानी केंलेला आहे. महा- 
'राष्टीत जो जीवद्येचा प्रचार होत आहे त्याचे अ्रय जैन छोकानाच आंहे 
मराठी वाड्वयात कोल्हापूर व सोलापूरकडील जैनानीं 'थोडीशी 'भर दाकली 
जाहे. तरीपण त्या दृष्टीने ब्हावें तसे कार्य अजून मुब्ठींच झाले' नाहीं ही 
गोष्ट कोणालाही 'कबूछ करावी छागेल. तरुण पिढींत या दृष्टीने ' अधिक 
“उत्साह दिसत 'आहे व महाराष्ट्र जैन-साहित्य-प्रकाशन-समिति ही संस्था या 


॥ 


वादत्या जायतचिच प्रत्यंतर होय॑ न ' ही 


वरील समितीतर्फे हूँ जे प्रथम प्रकाशन प्रासिद्ध होत आह त्यात अमदा- 
बादचे नगरशेट शातिदास, जगदगुरु श्रीहीरविजयसूरि व तीथेकर प्रभु पार्श्वनाथ 
ह्या तीन प्रभावी भहापुरुषार्ची त्रोटक चरित्रे देण्यात बरेच ओऔचित्य 
दाखविले गेले आहे. सर्वंच तीर्थंकरानी जैन धर्माची प्रमावना जास्तींत 
जास्त केली हें उघडच आहे; तरी पण भ्रीपार्थनाथ तीथकरांच्या नावानें 
बरीच अधिक प्रभावना झाली ही गोष्ट हिन्दुस्तानमर त्याचींच मंदिरे 
अधिक अहित यावरून प्रत्यक्षच दिसत आहे. तीथकराचे खालोखाल 
धर्मप्रभावना जैनाचार्य करतात, व अर्वांचीन काव्ठात श्रीहीरविंजयसूरीनी 
या बाबतींत अप्रतिम कार्य केलें आहे ही गोष्ट इतिहासप्रसिद्च आहि. 
जिनशासनग्रेमी आवक धर्मप्रमावनेचें कार्य कसे उत्कृष्टपर्णं करूं शकतो 
याचें नमुनेदार उदाहरण म्हणजे शातिदासशेट होत, तेव्हा धर्मवीर नगर- 
शेठ शातिदास, अकबरप्रतिबोधक जगदगुरु श्रीहीरविजयसूरि व प्रकटप्रमावी 
तथ्थिकर प्रञ्ज॒ पाश्वनाथ याच्या चरित्राचें संकलन हा अथात केल्याबदल 
लेखक अभिनंदनास पात्र आहत. 


कौरव-पांडवाच्या मारतीय महायुद्धानंतरची प्रतिक्रिया म्हणुन प्रभु 
पाश्चनाथ अवतरले व त्याचें नाव अखिल मरतखडात अहिंसा, संयम, तप, 
शाति, संतोष व सदुद्यम या गुणाचा प्रसार करण्यास शतकानुशतके कारणी- 
भरत होत आले असल्यामुब्ठे वैदिकानाही त्याचें समग्र चरित्र अभ्यासणे आव- 
इयक आहि, त्याच्या चरित्राचे बाबतीत दिगबर व श्रेतावर कथनात कांहीं 
फरक असला तरीतेवब्याने पूज्यतेत फरक येऊं देणे बरें नाहीं व येतही नाही- 
जैनाचार्य हरविजयसूरीनीं आपल्या तत्वनिष्ठेने, निर्भीड प्रवचनानें व तपः- 
सिद्धीने अकबर बादशहासारख्या चिकित्सकावरही इतकी छाप पाडली की 
त्यानेंच सूरीना जगदगुरु ही पदवी दिली व त्याच्या आशेनुसार स्वतः कार्ही 
जैन अते घेवर्ी, शत्रुजयादि तीर्थाना अपाय न पोहोंचू देण्याबदलही फर्माने 
काढढीं व काहीं तिर्थीना कत्तल बंद करण्याचेही हुकूम सोडले, या काम- 
गिरीने श्ेताबराना तर सूर्रनी कायमर्चे ऋणी करून ठेवलेंच आंहे पण 
दिगंबरानाही ह्याबदल अभिमान वाटणे स्वामाविक अआहि. एवढेच नब्हें तर 
सर्व हिंदु समाजालाही मुसलमान बादशहाढछा नमविणान्या जगदुगशुरुसुरें 
आपला गौरव झाला असेंच वाटणार है उघड आह, 


प्‌ द् 


नगरशेट शातिदासाच्या धर्मप्रेमाबदल, त्यागाबइछ, कलाकीशल्याबददछ 
च व्यवहारचातुरयोबदल त्याचे जेबढे गोडवे गावेत तेवढे थोडेच आहेत- 
आपल्या आयुष्यात त्यानीं अकबर तो औरगजेबापर्यत्चे चार बादशहा पाहिले 
व जब्हेरीमम्मा म्हणवून चेष्याइतक्या घरोब्यापासून तो मदिराची मश्ीद 
झालेली पाहाण्यापर्यतच उन्हाक्ेपावसाब्ठेहि त्यानीं अनुमवलछे, बादशहाना 
वेब्ठोबि्दी त्यानी कर्ज दिली, जडजवाहीरें देकन ऋणी केले व अकबरावर 
रुसलेल्या बेगमचा भगिनी म्हणुन पाहुणचारही केला. तरी पण औरंगजेत्राने 
सुमेदारी गाजबून मद्राची मशीद बनाविल्ीच. एकदा झालेली मशीद ,ी 
कायमचीच मशीद हा कडवा कायदाही शहाजहानने तोडछा, पण एकदा 
गाईचे रक्त साडले म्हणुन कलासपन्न व विशाल जिनमदिरही कायमचेंच 
अ्रष्ट सानण्याचा हड्ड मात्र सनातन्यानी सोडछा नाही, यावरून इतराच्या 
उपसर्गापेक्षा आपलेच दुराग्रह हिदुसमाजाछा कसे नडत आहे आहित हे 
स्पष्ट दिसून येते, असो. 

आपब्या गुणाचा व उपयोगाचा मोबदला म्हणून धर्मवीर शातिदास- 
शेटनी स्वतःसाठी किंवा घराण्यासाठीं काहीही न मागता तीथरक्षणा- 
सारठीच फर्माने घेतली ही त्याची घरसाक्ति सर्वस्वी वाखाणग्याजोगी व 
अनुकरणीय अशीच आंहे. अकबराने पालख्या-मेणे पाठविले तरी आपंले 
पादचारी व्रत श्रीहीरविजयसूरींनी सोडले नाही ही त्याची घर्मत्रिष्ठा त्याना 
व्‌ समाजालाही हितकारकच झाली. तात्पय, वरील तिनन्‍्ही चरित्रे सबे बाच- 
काना उद्बोधक होतील अर्शीच आहेत यात शेका नाही. । 

तीथकरासारख्या अलौकिक व्यक्तीचे चरित्र लिहिणे अनेक दृष्टीनीं 
कठिणच आहे. म्हणनच साप्रदायिक पद्धतीनें लिहिलिल्या चरित्राशिवाय 
अधिक ग्रथ तीरथकराच्या चरित्रावर झालेले आढछत नाहींत. काही कर्वीनी 
आपली काव्यशक्ति दाखविण्यासार्टी तीथकरचरित्रे लिहेडी आहेत व 
अलिकडे ऐतिहासिक दृष्टीनें तीथकरचरित्रे लिहिण्याचा प्रयत्न होत आह 
पण लहानथेराना सर्वसामान्यपणे व ऐतिहासिक दृष्टीने तीथकराच्या 
जीवनाचा परिचय करून देणे एबढाच साधा हेतु प्रस्तुत अंथाचा असणार, 
त्या दृष्टीनिच या अंथाकडे पाहून जुन्या दृष्टीची जैन सडल्ठी या प्रयत्नावर 
टीका न करतील तर बरें. कारण श्री. कातिलाल शहानीं अमत्वनेरदून 


६ 


विद्यार्थिदशेव लिहिलेल लहानसे महावीरचरित्रहि जैनजैनेतर जन- 
तेत जैनविपयक ज्ञानग्रसाराच्या दृष्टीने बरेच उपयुक्त ठरले आहे- 
श्रीहीरविजयसूरि व नगरशेट शातिदास याच्या चरित्राचें लिखाण उत्कृष्ट 
साधले आहे ही गोष्ट वाचकाना दिसून यईंछच. प्राचीन काव्ठी कम्हाड, 
कोल्हापूर, मान्यखेंड, पैठण, देवगिरी, नाशिक वगैरें ठिकाणी बसून 
पाडेतानी जैन ग्रथसपत्ति ज्या महाँराष्ट्रात निर्माण केली त्या महाराष्ट्रात 
जसे व जितके जैनग्रथ निर्माण होतीरू तितके आवश्यकच आहित ही 
गोष्ट लक्षात घेऊन या समिताचे है ग्रथप्रकाशनाचे प्रयत्न सर्वाना पुरस्कर- 
णीय आहित. युरोपियन पंडितांनी बौद्धवाठ्ययात छक्ष घातले म्हणून हिंदी 
विद्वानानीही बौद्धवाड्ययाकडे युरोपियन दृष्टीनीच लक्ष दिले. जैनवाड्य- 
याच्या बाबर्तीतही तीच चूक घडत आहे आपणि लक्षही कमीच दिले 
जात आहे, खरे पाहता बौद्धासारख्या एकातिक मतापेक्षा जैनासारख्या 
सावागिक व हिंदु घर्माला मूछमृत असलेल्या जैनसंस्कृतीचा अभ्यास सर्व 
विद्वानानी अधिक केला पाहिजे. पण परप्रत्ययनेयबुद्धि असल्यामुछ्े तसे 
घडत नाही ही दुःखाची गोंष्ट आहे. जैनसस्कृतीचा: जितका अधिक 
अभ्यास होईल तितका अधिक प्रकाश हिन्दुसंस्क्ृतीच्या निरनिराब्या 
अंगावर पडणार आहे, म्हणून जैनविषयक कोणत्याही ग्रथप्रकाशनास 
प्रोत्साहन देणें कतन्य आहे. हा दृष्टीने मी या समितीची मरमराद इच्छितों- 


पुणे, ता. २५११।४२ लक्ष्मण रघुनाथ मिड 


४७५९४८/7 72% आए, आर आई ९२९०५ अकसर 
लड़ है (2४ ४०४ 
१७२५: 022 222%222.24 
2 ६९9 3 (5४६ 





. 


दानवीर गेठ दलीचदजी पुनमचंद्जी आचछ्या 
चादवड 


प्रकाशकाचें निवेदन 


महाराष्ट्र जैन साहित्य प्रकाशन समितीचे प्रथम प्रकाशन “भारतीय प्रमावी 
पुरुष महाराष्ट्रीयाच्या सेवेस सादर करताना आम्हास अत्यंत आनंद 
होत आहे. 

हवा प्रकाशनसामतीची स्थापना याच वर्षी जुडे महिन्यात चादवड येथे 
झाली, समितीचा उद्देश जैन सस्कृतीचा इतिहास, तत्त्वश्ञान वगरे साहित्य 
मरार्ठीत आधुनिक पद्धतीने लिह्दन पुस्तकाच्या द्वारे प्रसिद्ध करण्याचा आह, 
मारतीयाचा गौरवणाली इतिहास व सस्कृति घडविण्यात जैनाचा फार मोठा 
हिस्सा आहे. असे असूनही जेनाच्या प्रमावशाली पुरुषाना भारतीय इति- 
हासात योग्य स्थान दिले गेले नाहीं या्ें कारण युरोपियन इतिहाससशो- 
घकानी त्यात प्रथम विशेष लक्ष घातले नाहीं व तोच कित्ता पौर्वात्य 
विद्वानानीं गिरविछा हेच होंय, 

भरतवर्षोत जैन राजानी आसेतुहिमाचल राज्य केलेले आहे. तसेच 
जैन साधु, कवि व वीरानीं भारताचा सर्वोगीण उत्कर्ष करण्यात महत्वाचा 
भाग घेतछा आहे. त्यानीं केलेली कामगिरी केवछ जैन दृष्टीची नसून समस्त 
श्र अगर मानवसमाजाब्या कल्याणाच्या विशार दृष्टीची होती असे 
असून या थोर पुरुषाकडे दुर्लक्ष केले गेछे आंहे, आताशा कोठे त्याच्याकडे 
विद्वानाचे लक्ष जात चालले आहै. 

. दराष्ट्रचा आणि जैनाचा संबंध आति प्राचीन आहै. महाराष्ट्रावर 
अनंक जैन राजानीं राज्ये केलेलीं आहत. अनेक प्रमावी पवित्र साधूनी 
भहाराष्ट्रीय जनतेस उपदेशामृत पाजून महाराष्ट्रीय संस्क्ृति घडाबिलेली आह. 
आझणापासून तो अस्घृश्यापर्यंत सर्व प्रकारचे जातींचा जैनात समावेश आहे. 
खेडोपाडी जैनाची वस्ती अजूनही मुबलक आहे. त्यामुछे जैनाचा इतिहास, 
पाहित्य व तत्त्वज्ञान याची ओल्ठख महाराष्ट्रीयस असणे आवश्यक आहे. 

भहराष्ट्र्तील जैनाना तर या गोष्टीचे ज्ञान असपे त्वाचे परम कर्तव्य 
आह, ज्या समाजास आपली उन्नति साधावयाची असेल त्या समाजाने 


्् 


आपल्या मृतकाव्ठाची अवगणना करता कामा नये. मिन्न मिन्न दृष्टि- 
कोनानें मागील घडामोर्डीचे निरीक्षण झालें पाहिजे आणि त्यामघून निष्पन्न 
झालेल्या विचाराना आचारात ठेविल्याशिवाय सुग्काच नाहीं हें पके 
समजावे, वर्तमानकाव्ठात उच्च कोंटीस पोहोंचलेब्या कोणत्याही ग्रजेचे 
उदाहरण घेतलें, त्याची उन्नाति कशी झाली यावइहल खोल विचार केला, तर 
आपणास असे दिसून येईल की त्वा त्या प्रजेतील विचारंतानी आपल्या 
पूर्वजाच्या कामागेरीचे सर्वग्राही ज्ञान आपल्या छोकास करून दिले होते« 
इतिहास हें स्फूर्तीचे व प्रगतीच साधन आहे, संस्कार व संस्कृतीचे प्रेरणा- 
बछ आहे, हे समज़न महाराष्ट्रीय जैनानीं ह्या समितीच्या प्रकाशनाचा पुर- 
स्कार केला पाहिजे. 


महापुरुष ही अखिल मानवसमाजाची मिठ्कत आहे अशी समितीची 
विचारप्रणाली असब्याने त्यात सप्रदायादि भेदाची दृष्टि ठेवढी जाणार नाहीं. 


वाचकांत केवछ रसिकब्त्ति उत्पन्न होण्यासाठी कब्पनातरंगांनी रंगले- 
ल्‍्या नवलकथा प्रसिद्ध करण्याचा समितीचा मुब्ठीच उद्देश नाही. त्यामु्ठे 
सत्यशोधकास साजेल अश्या ऐतिहाधेक शुद्धतेच्या पायावरच समितार्ची 
सर्व चरित्रे प्रतिद्ध करण्यात येतील, कारण इतिहास हा जगताचा आरसा 
आहे. तो नेहमीं शुद्ध आगणि यथार्थ स्वरूपात राहिला पाहिजे, त्वा 
दृष्टीनिच हें प्रकाशन असून यापुढील प्रकाशनेही अशाच रीतीने प्रसिद्ध 
होतील-. 

१ घमेवीर शान्तिदास (ले, शान्तिछार खेमचंद) शाह)-- हूं 
चरित्र पाश्चिमात्य प्रवाश्याची प्रवासवर्णनें, रासमातठा, काव्यप्रशस्ति, गुज- 
रातचा इतिहास आदि साहित्यास ऐतिहासिक कसोटीवर चढवून कराचीचे 
सुप्रातिद्ध जेनेतर इतिहाससंशोधक शी. डोंगरसी घरमसी संपट ह्यांनी संपा- 
दिलेल्या प्रतापी पूर्वजों हा चारित्राचे आधारावर छिहिले आहे. 


२ अकबरप्रतिबोधक जगदगजुरु हीरविजयसूरि (ले. रासिंकछाल 
दामोदरदास मेहेता, बी. ए.)-- हें चरित्र इतिहासप्रेमी विद्वान्‌ मुनिराज 
विद्याविजयजी यानीं मोगलकाछीन सनदा, फर्माने, आज्ञापत्रे, तवारिखा, 
ऐने अकबरीसारखे तत्काडिन लेखकाचे प्रमाणित ग्रंथ आणि परदेशी 


है 


अवासी व इतिहासकाराच्या साहित्याचें संशोधन करून लिहिलेल्या 'सूर्राश्वर 
अने सम्राद' झा अ्ंथाच्या आधाराने लिहिले आहे. 

३ भगवान्‌ पाश्वनाथ (ले. शातिलाल खेमचंद शाह)--- हा अलौकिक 
तीयकराचे चरित्र प्राचीन ग्ंथाच्या आधोरें लिहिलेले आहे. तीयेकरांचे 
जीवन महूणचे त्याच्या त्यापृतरीच्या जन्माचें परिणत स्वरूप होय. हा 
चरित्राला ब्रह्मगिरीच्या हत्तीग्रुफेच्या शिछालेखाचा आशि मथुरेच्या केकाली- 
टीलेच्या खोदकामात सापडलेल्या शिल्पशिलालेखाचाही आधार आहे 

कागद दुर्भिछ् झालछा असताही कार्यांचे महत्व जाणुन आम्ी हैं 
अकाशनकारय चाढू ठेवण्याचे घाडस करीत आहोत. वाचक त्याचा योग्य 
पुरस्कार करतील अशी आशा आहे. 

“धर्मवीर शातिदास' ह्या चरित्राचे हस्तलिखित श्री. कु, भा. वीरकर, 
एस. ए., श्री, श्री. दा. मालेराव, बी. ए., यानीं अत्यंत आपुलकीने 
तपासून [दिले, त्याप्रमाणेच वरील तिन्हीं चरित्रें श्री. के. ह. आबड, 
श्री, छ., र. मिंडे, श्री. बा. हिं. चादवडकर यानीं आपुलकीने तपासलीं 
व त्यावर उपयुक्त सूचना दिल्या. छपाईसाठीं पृण्याचें श्री. केसरचंदजी 
ललवाणी यानीं चागछाच सहकार दिला. चादवड गुरुकुलाच्या छात्रानीं 
रातीबेरात्रीं जागून त्याव्या नकछा करून दिल्या. ह्याबइल हा सर्वोची 
समिति अत्यंत आभारी आहे 

शेचटी ज्याच्या आर्थिक साहाय्यानें हे काम सुकर झाले ते श्री. दली- 
चेंदर्जी पुनमचदजी आचछ्या याचा आणि चरित्राना आधारमूत असलेल्या 


अथाचे लेखक, प्रकाशक आणि चित्रकार याचा हृतश्ञतापूर्वक उछख 
करून है निवेदन संपवितों. 


दान, श्री, दलीचंदजी पुनमचंदजी आचब्व्या याँचा 
संक्षितत जीवनवृत्तान्त 


श्रीमान्‌ पुनमचदजी शेठ आचकया हे चादवड येथील एक रहिवासी 
असून यथाचे किराण्या मालाचे दुकान होते. त्याची परिस्थिति अत्यंत 
गरिवीची परतु स्वमाव आरनेदित, करारी आगि बाणेदार होता. याचे लक्म, 
पाघरी (सिनत्नर) गावीं झालें. पत्नीचे नाव छगनाबाई होते. याना शैप- 
मरूजी, हरकचंदजी, हजारीमछूजी, दलीचदजी, किसनदासजी असे पाच मुलगे 
आधशि रामीबाई, रमाबाई व तिजीबाई अशा तीन अली होत्या. पैकीं 
श्री. दलीचदजी आचकया याचा जन्म शंके १८०२ मध्ये झाला, घरची 
अत्यत गरिबी असल्यामुत्ठे पाचही भावाचे शिक्षण यथातथाच झाले, पैकीं 
सर्वीत लहान असलेले श्री. दकीचदजी व श्री. किसनदासजी हे दोषे माऊ 
व्यवहास्कुशल व तरल बुद्धीचे असल्यामुक्ठे वेगठे निधाले, जवठ खचो- 
वयास काहींच नसब्यामुक्ठे निव्वछ डाछ मुरमुरे खाऊन यानी आठ दिवस 
काढले आणि नतर ते छासलगा्वी नोकरीस राहिले. परतु त्यात श्री. दली- 
चदजी हे वडीछ असूनही त्यास रु. २०० व श्री. किसनदासजी यास 
रू, ३०० वार्षिक पगार असल्यामुछे दलीचेदर्जीना ते लाइनास्पद्‌ वादूं 
लागले आणि म्हणून नोकरी न करता धरी निघून जाण्याविषयी त्यानी 
किसनदासजी याचा सा बेतलछा. दोघाचे एकमत होऊन उुन्हा दोषे माऊं 
चादवडलछा आले आगणि छासलगाव येथील श्रीमान्‌ अगरचदजी नाहय याचे 
मार्फत वशिला छाबून श्रीमान्‌ शेठ दगडूरास उमाजी याच्याकडून रु. ५० 
माडवल्यसारठी कर्जाऊ काढले. लहानशा दुकानापाइून व्यापाराची त्यानीं 
सुरुवात केली. पण दोन-तीन वर्ष दुकान चाल असेल नसेल तोच छ्लेगाने 
कहर उडविला, त्यात पंघरा दिवसातच श्री. हजारीमछजी व शेषमलजी हे 
दोधे वडीछ माऊ व त्याचे बडी श्री, पुनमचेदजी असे तिघेदी स्वर्ग 
वासी झाले. श्री. हरकचदजी व हजारीमलूजी याच्या पत्नी यापूर्वीच 
निवर्बलेल्या होत्या. अशा प्रकारें चोहोंकडूनच आकाश कीसब्ठल्यामुल्ठे त्यान: 


११ 


भाबावल्यासारखे झाले, स्वर्गस्थ झालेल्या दोघा भावाच्या धर्मफ्नी 
श्रीमती सीताबाई व जडाबबाई यास आपल्यात घेऊन पुन्हा यानीं पूद्न॑वत्‌ः 
किराण्या मालाचा व्यापार चाढू केला व अविश्रान्त परिश्रम करून दुकान 
अल्पावर्धीत भरमरागीस आणले, शके १८२५ मध्ये स्वर्गस्थ झालेलल्‍्या 
दोधा वडील मावाचा व वडिल्यचा त्यानी मोसर दिवस केला, आणि लरूव- 
करच किसनदासर्जीचे श्री. कल्याणमरूजी चोरडे, घारणगावकर, याची 
मुल्गी फुलाबाई हिच्याशीं त्याचे छम्म झाले. शक १८२९ भध्यें श्री. दली- 
चदजी याचे लम्म इगतपुरी येथीरू श्री. जुगराजजी टाटिया याचे सुलीशी 
झाले मुठीच नाव सीताबाईं होते. श्री. किसनदासजी यास पाच मुलें 
असून त्याचीं नावे अनुक्रमे (१) श्री. रतनलछालजी ऊर्फ बाबशिठ,. 
(२) श्री, माणकलछालजी, (३) श्री. हिराठालजी, (४) श्री, गुछाबचदजी 
(मत), व (५) शातीढ़ाछजी अज्लीं आहित. तसेच श्रीमान्‌ दलीचेंदजी 
यास चार मुल्गे व एक मुरुगी असून त्याचीं नावें अनुकमे (१) भरी. झुबर- 
लाल्जी, (२) मोतीछालजी, (२) छालचदजी, (४) ताराचंदजी, व सदा- 
कुंवर्बाई अर्जी आहेत, फक्त कुमार ताराचंदजीखेरीज सर्व विवाहित आहित, 
शके १८४५ मध्ये श्री. दलठीचदजी व किसनदासजी वेगवेगव्ठे झाले 

आशणि नतर लवकरच श्री, दछीचंदजी याच्या पत्नी श्री, सौ. सीताबाई 
या निवर्तल्था, शके १८५२ मध्ये श्री. किसनदासजी हेही निवर्तले, हें 
हयात परतु आजारी असतानाच चादवड येथे श्री. नयणसुखलालजी पारखः 
वणा याचे अध्यक्षतेखाली स्थानिक समा होऊन त्यात सामाजिक सुधारणे- 
च्या इृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठराव मजूर झाले. त्यातच मोसर न करण्या- 
विषयीचा ठराब होता. समेच्या कामाची हकीगत ऐकून श्री. किसन* 
दासजी यास कल्पनातीत आनद झाछा व त्यानीं आपल्यामागें आपला 
मोसर मुल्ींच न करण्याविषयी इच्छा प्रदार्शत केली. त्याची नॉंद 
पदरच टराव छापून प्रसिद्ध करण्यात आले त्यात घेतलेली आहे. अशा 
भकारे तेन्हापासून चादवड येथे मोसरची प्रथा नाहींशी होण्यास सक्रिय 

पाठिवा स्वस्थ श्री. किसनदासजी व त्याचे कुटुबीजन यानीं दिला असून 

वाडेलाचे स्मरणार्थ और, बाबूशेट यानीं रु, ३०१ देऊन भी. नेमिनाथ- 
तरह्मचयाश्रमाचे वसतिगहात एक खोली बाघून दिली आहे. श्रीमान्‌ दली- 


श्र 


चेदजी यानीं आतापावेतों खालीलप्रमाणे सार्वजनिक कार्यास देणग्या 
“देऊन स्वकष्टाजित संपत्तीचा सदुपयोग केला. 





१००० यात्रेकरूंना व गरीब अपंग लोकाना धान्यादीच्या रूपाने मदत 
आधि गुराना चारा घालणे व गुरे सोडविण यासाठीं वेगवेगछूया 
रुपाने खचे केले 

६०२ श्री, नेमिनाथ ब्रह्मचयाश्रमामध्ये पूज्य पिता्जीच्या व स्वतःच्या 
नावाने दोन खोल्या आश्रमाचें वसातिणहात बाधृन दिल्या,. 

२४० चार वर्षेपर्यत कार्तिकी शु. १ ५चया दिवगी द्रसाल स्वामिवात्सल्या- 
साठी रु. ६० प्रमाणे दिले, 

१७५० एक स्वतत्र वसतिग॒ह बाधण्यासाठी श्री, नेमिनाथ बह्मचयी- 
श्रमाला रोख दिले. 

१००० जैन स्थानक बाधण्यासाठीं चाब्वड येथीरू पचास दिले, 

२०० लासलगाव येथे गुत्तदान दिले, 

३०० चादबड येये गुप्तरान दिले, 

२०० जीर्ण मंदिरास व छोकाना पिण्यासाठी पाण्याचे टठाकीसाीं 
खचे केले 

३०० श्रीमहाराष्ट्र जैन साहित्य प्रकाशन समिति, चादवड, यास छपाई- 
सार्ठीं दिले, 

५५९२ रु. 


येणेप्रमाण चरित्रनायकानें रुपये पाच हजार पाचशे व्याण्णव वर 
दाखविल्याप्रमाणे धर्मदाय केला असून शिवाय आणखी दोन हजार 
रूपये लवकरच दानघधम्म करण्याची त्याची इच्छा आहे. 


अनुक्रम 


१ धम्मबीर शांतिदास 
पर अकवरमप्रतिबोधक जगदूगुरु हीराविजयसूरि 
३ बादशहा अकबराची फर्माने 
४ भगवान्‌ पाश्वेनाथ 
५ जैन घममग्रथांतील मतांतरे 


६ भगवान्‌ पाश्वेनाथांवाबत ऐतिहासिक भूमिका 


पृष्ठ 
२- २८ 


२०- ७५ 
उछ६- ७०५ 
<०-९०० 
१०१५-१०. 
१०२३-१० ८ 


आधार व ग्रंथ 


प्राचीन मारतवर्षे (इ,स,पूर्वी १००० वर्षाचा इतिहास, ले. डॉ.निमुवन- 
दास लेहेरचंद, रावपुरा, बडोदे) 

२ जैन साहित्यनों संक्षिप्त इतिहास (ले, मोहोनछाल दलिचंद देसाई, बी.ए. 

“« एलएल, बी., अंडव्होंकेट) 

३ त्रिषष्ठि शलाका पुरुष (ले, कलिकाल्सव॑ज्ञ हेमचंद्राचार्य). ॒ 

-४ पार्श्वनाथ (ले, प्रसिद्ध वक्ता श्री, चोथमछूजी महाराज). 

& जिनवाणी (छे. हरिदत्त मद्याचार्य). 

& प्रतापी पूर्वजों (ले, डुंगरशी धरमशी संपट). 
७ हिंदुस्थानचा इतिहास (ले, बर्बे) 

«८ भगवात्तू पाश्वनाथ (ले. बाबू कामताप्रसाद जैन, एस. आर, ए. एस.) 
९ सरीबवर अने सम्राट (मानिराज श्रीविद्याविजयजी यानी तत्कालिन प्राचीन 
, व॒अरवीचीन संस्कृत, मागधी, गुजराती, हिंदी व इग्रजी नव्वद ऐतिहासिक 
ग्रंथाच्या आधारें लिहिलेला अपूव ग्रेथ,) 


ई 
न 


है « 2८ 


भारतीय प्रभावी पुरुष 





धर्मवीर शांतिदास 
१ 


सोछावे शतक. भारतवर्षोत मोगछ सम्राद्‌ अकबर आपरलें राज्य स्थिर 
करीत होता. राजपुतान्यावर त्याची दृष्टि बठली होती. इतस्ततः पसरलेली 
रजपूत राज्याची परिश्थिति त्याने न्याह्मब्ठिली. ईर्पा, द्वेष आणि सूडाच्या 
भावनानी ती पोखरली जात होती. स्वतत्र भारताची तीं देदिप्यमान किरणे 
अगर्दी निष्प्रम बनत चाललीं होतीं. अकबराने ह्याचा पूर्ण छाम घेतला. 
साम, दाम, दंड व भेद ह्या चारही उपायानीं एकामायून एक रजपूत 
राज्ये त्याने आपल्या अमलाखारली आणलीं, 

ढगाआड गेछा म्हणून काय सूर्य शीतल बनेल १ उपाशीं मरावें छागले 
म्हणून का सिंह गवत खाईल १ तीच स्थिति मेवाडच्या राण्याची होती. 
त्याने गुलामगिरीतील नामुष्कीचे सवास्थ्य छाथाडून अशान्ततेचे जिबंत जिणे 
पत्करले, हितशन्रु व प्रकद शत्रृशी त्याने सामना दिला, त्यास आपस्या 
शूरवीर सरदार-जहागिरदारासह रानोमाठ फिरावे छागलें, या फिरणान्या 
अनेक कुटुब्राची पुढे बाताहामत झ्ाढी. 

अशाच एका जहागिरदाराचा मुछंगा सहस्नकिरण गुजरातमध्ये 
अमदाबादेस आछा. हा इतिहासप्रासेछ शिसोदिया वंशातीरू असून 
ज्ञातीने ओसवाछ होता. पधरा वषोचें कोवछे वय आणि निराधार स्थिति. 
वर आकाजाचे छत्र आणि खालीं जमिनीचा आधार, राजवंशी रजपूत पण 
परिस्थितीने छाचार, फक्त एकच अमूल्य वस्तु त्वाच्याजवठ होती देवाशीं 


दोन हात करण्याची तयारी ! सेकठाच्या मुखात हसत हसत शिरण्याची 
निर्मयता ! 


रे भारतीय प्रभावी पुरुष 


'>0+७००५--+-१५)->+ 








0 4 0>000.07% 





अमदाबाद महणजे गुजरातचे वैमवध्थान, लक्ष्मीदेवीचे निवासस्थान- 
व्यापाराचे त्या काछचे मोठे केद्र, त्यामुक्े राज्यक्रातीचेही आघाव- 
ग्रत्याघात हवा शहरास सहन करावे छागत. 

शहरात हिडत हिडत सहस्नक्रिरिण एका मारवाडी जवाहिस्याच्या 
दुकानापुढे उभा राहिला. इद्ध जवाहिस्याचे त्याच्याकडे छक्ष गेले, किरकोव्ठ 
कामे करण्यासाठी त्यालछा त्याने ठेवून घेतले, परिस्थिति माणसाला गाय 
बनावैते परतु माणुस आपल्या घडाडीने परिस्थितीलाच गाय बनवू शकतो 
हैं सह्व्रीकिरणाने आपल्या इंतीने सिद्ध केले. सचोटी आणि सततोद्यीग 
झामुक्ठे त्याने शेटर्जीची मर्जी सपादन केली. जवाहिस्याच्या घद्मातहि नैपुण्य 
मिल्वून हुशागी दाखबिडी. त्याने आपस्या गुणानी शेट्जीची इतकी प्रीति 
संपादन केली कीं, शेंट्जीना आपली कन्या त्यास देकन कायमचे आपकेसे 
करण्यात यत्किचितही सकोच वाटला नाहीं. झेवर्टी अमदाबादचे प्रमुख 
जबाहिरे म्हणून स्याने प्रासेद्धि मिब्वविली. 

ह्या सहस्नकिरणाना दोन सुलछे झालीः वर्धमान आगणि शातिदास, हा 
कर्तबगार पुत्रावर आपल्या व्यापाराचा पसारा सुपूर्त करून लवकरच सहस्र- 
किरणजीनी इहलोकची यात्रा आटोपली 

व्यवह्राचा पसारा मोठा होता, दोघा भावानी जबाबदास्या वादुन 
घेतत्या, दुकानचा कारभार वर्धमानाने सामाछूछा आणि देशपरदेशात हिंडून 
माल व गिलहाईक मित्ठविण्याचे शातिदासावर येऊकन पडल, वडिलाबरोबर 
शहन शातिदासाने हा व्यापार आत्मसातू केल्य होताच, त्यामुछे माणिक 
मोती हिंरे, पाच , नीलम वरगैरे रत्नाची पारख करण्यात तो निष्णात बनला, 
गोंड व परिणासकारक भाषा, हसतसुख चेहेरा व स्वामिमान झ्ामुर्छे 
मिसरूडही न फुट्लेल्या हा पोराने साज्या दिदुस्थानात नाव काढले ! राजे- 
रजवाडे, अमीर-उमराव व शेट-सावकारावर त्यानें खतःची छाप बसविली. 
लक्ष्मीनेही त्याच्या मस्तकावर वरदहस्त ठेवला- 

आपस्या कुलपरंपरेप्रमाणं)ं शातिंदास शख््रविद्या शिकला व त्यास 
विधेचीही गोडी भसल्यानें सस्कृत, प्राकृत, गुजराती आगि फारकश्ी 
साषेचाही त्वानें अभ्यास केला. हृढुहृछ गातिदासचे नाव अमदाबादबच्या 
प्रमुख जवाहिस्याच्या पक्तीछा जाऊन बसले. 











अकबर बादशाह आगम्याला होते. त्याना किंसती जवाहीर खेरेंदी 
करावयाचे असब्याने अखिल भारतवर्षातीड नामाकित जवाहिरे तेये एकत्र 
झाले होते. दिवाण इ-आममध्ये दरबार भरलछा होता. रत्नखाचित सिहा- 
सनावर बादशहाची सवारी विराजमान झाली होती, बाजूछाच जबाहिरें बसले 
होते, अमीर-उमराव, निमत्रित माडालिक राजे व॒ सरदार यानी दरबार 
अगदी फुडून गेला होता. बादशहा स्वतः ख्नपरीक्षा करीत होते, पसतीस 
आलेली मौल्यवानू रनने खरेदी करीत होते. दरबरारंचे जवाहिंरे पन्नाछारूजी 
शेजारी उभे होते. इतक्यात बादशहाला कसली तरी आठवण शाही, 
जवछठच असछली छोटी पेटी त्यानी उधडली, एक तेजस्वी हिरा त्यातून 
काढछा आगगि पतन्नाछाल्जीच्या हार्ती दिला. त्याच्या तेजान जवाहिस्याचे 
डोछ& दिपले, 

'पन्नाछाल्जी !' हिरा देत बादशाह उद्वगारले. 

फेबढें तेज ! एक बोलला, 

'ओहो ! किती मोठा ! दुसरा पुटपुण्छा, 

'थाछा महणावे रन ! तिस्य्याने पुष्टि दिली. 

'काय बरें किमत होईल हाची १ बादशहाने विचारले, 

ही तर शुक्राची चमकती चादणी. ह्याची आम्ही काय क्रिमत करावी !? 
राजजवाहिस्वान नम्नपणे सागितले, 

रलगाजाप्रमाणे ह्याची नक्की किमत नाही करता येणार १” वादशहाने 
पुनः विचारले, ) 

सगछे विचारमुग्ध झाले ! 

जरा कठीणच आहे. राजजवाहिरे बोलले, ज्याची सारी हयात हिरे, 
मोती, माणिक आदि रत्नाची परीक्षा करण्यात गेली होती त्यास जर 
अदाज छामेना तर इत्तर काय करणार ! 

“अखिल हिदुस्थानातीर नामांकित जवाहिरे येथे असता एकही किसत 
करू शकत नाही ?' आश्चर्याने बादशाह बोलला- 

सापाच्या शेपटीबर पाय पडताच जसा तो डिबचल्ा जातों तसाच 
जवाहिण्याचा स्वाभिमान डिवचछा गेला. इशान्याने चालणान्या उमग्चा 


है 


० 


| 


छ भारतीय प्रभावी पुरुष 





प्राग्यास आसुडाचा फटका कसा सहन होणार ! 

सब दखार शान्त होता. 

मी हिरा जरा पाहूं शकतों का? एका आवाजाने शाततेचा भंग 
केला, दरबरारचे डोंछे तिकडे बठले, बादशहानेही नजर बत्विली, 

(कोण आंहे हा तरुण ?” पन्नाछाल्जीकड़े पहात बाहशहाने विचारले, 

एक गोरंटेला, हसतमुख आगणि पाणीदार चेहेज्याचा तरुण पुढे आला. 

“अमदाबादचे प्रसिद्ध जवाहिरे शातिदास आहेत हुजूर.” पन्नालालजीने 
सागितले, 

बादशहाने कोतुकाने त्याच्याकडे पाहिले आणि हिरा पुढे केला. अत्यंत 
नम्नतेनें गातिदासाने तो घेतछा, सान्‍्या दरबारच्या नजरा त्याच्यावर 
खिलल्या होता. हिन्याच्या सर्व बाजू त्यानें न्‍्याहाठ॒ल्या, चमक पाहिली, 
नतर पेटीतून थोडासा तोछ काढून त्याने त्याचें बजन केले, ३५० रतीचा 
तो मोठा हिरा होता. स्वतःच्या छोस्‍्याशा रोजनिशीत त्याची नोद केली- 
हिप्याची उची व रुदी काढली. काहीं क्षण विचारात घालविले, स्वाच्या 
मुद्रेबर एक प्रकारचे संतोषाचे स्मित झव्ठकले. 

मी हाची नक्की किमत सागर शकतों. तरुणानें निश्चयाने उत्तर दिले, 

सास्या नजरा मंत्रमुग्ध बनल्या जणू |! 

सात लाख मोहोरा. आत्मविश्वासाने शातिदासजी बोलले, 

सर्वाना एकच उत्सुकता निर्माण झाली की कोणत्या आधाराने ही 
किमत झाली, अकबरानेही तेच विचारिले, शातिदासजीनी आपस्याबरोबर 
असलेल्या पेटीतून एक हृस्तलिखित प्रत काढली. प्राकृत अपभ्रश भाषेत 
ती लिहिलिडी होती. एकामागून एक आधार स्पष्ट व खणखणीत आवाजात 
त्यानी वाचून दाखविले, रतनपरीक्षामीमासा नावाचा प्राचीन अथ होता ते, 

एबडढा बेल निस्तब्ध असलेल्या दरबारातून 'शात्रास जन्दरीजी असा 
एकच ध्वनि निधाला- 

बादशाहाही ख़ष झाछा. त्यानें मोल्यवान्‌ पश्मिना शाल त्याच्या अंगावर 
टाकली व 'पादशाही जब्हेरी' ही पदवी देऊन त्याचा गौरप केला. 





मी झा हिन्याची नक्की किंमत सागूं शकतो.' शातिदासजॉर्नी निश्चयानें 
उत्तर दिलें, (पृ.४) 


घमेवीर शांतिदास ्‌ 


रे 


अगोदरच शातिदासर्जीनी जवाहिरे म्हणून सर्व हिंदुस्तानात नाव 
काढले होते त्यात पुनः हा सनन्‍्मानाने विशेष भर पडछी. सिलोनची 
मोत्ये, ब्रह्मदेशवी माणके व गोवब्ठकोब्याचे हिरे वगेरे मौल्यवान रत्न 
चेऊन त्याना वरचेवर दिलीस जावे छागे व बादशहाच्या झनानखान्यात 
ते जवाहीर खपबूं छागले. अमीर-उमरावात त्याबरोबरच शातिदासजीनी 
सराफीचा व्यवहार चालू केछा. राजेरजवाडे, अमीर-उमरावाना ते कर्ज देऊे 
छागले, राजकीय आस्थिरता असूनही शातिदासजीन्नी आपल्या बुद्धिकोश- 
च्याने व्यापारात झछ्ठ लागूं दिली नाहीं, 
अकबराच्या साम्राज्याला दिवसेदिवस स्थैये येत चालले होते. परंतु 
स्यास मानसिक स्वस्थता मिठ्णे कठीण झाले. यारा कारण राजपुत्र सेलीम 
हाच होता. सेलीम फारच स्वच्छेदी व स्वैराचारी बनला होता. त्वाच्या 
विरुद्ध अकबरापुढे वरचेवर कागाव्या येत चालल्या. आपल्या राज्याचा 
वारसदार असा नालायक निधाला तर साम्राज्याचें कसे होईलू ही 
भीति त्याढा राजंदिवस सतावीत असे, त्याला सुधारण्यासाठी बरेंच 
अयत्न केंछे परतु ते सर्व निष्फछ ठरले. शेवटी एका विद्वानाची शिक्षक 
महणून नेमणूक केली. परंतु पाछूथ्या घागरीवर पाणी. उलूद सेलीमने 
तानाच बनवि्ें आणि त्याचा उपहास केला. अकबराच्या कानावबर ही 
गाष्ट आली तेव्हा त्यास फारच संताप आला. बादशहानें सेलीसछा कडक 
पान करूयाचे ठरविले, सेलीम हा जयपूरच्या राजकन्येचा मुल्या होता. 
ला हो गोष्ट कछली. आपल्या प्रिय पुत्रास वाचविण्यासाठी तिने बाद- 
डहाकड़े बरीच रदबदली केली, पण मागीरू कठु अनुभबामुक्े बादशहाने 
“ये करल्याचे नाकारले, अगोदरच रजपूत कन्या, तशात ती बडी बेगम, 
तिछा तो मानभग कसा सहन होणार ? ती रुसून अमदाबांदेस निघून गेली. 
ह्ाइुछे गुजरातचा सुभेदार विचारात पडछा अशा परिस्थितीत 
वैगमचा बादशाही सत्कार करणे त्यास शक्‍्य नब्हते. बरें, योग्य सन्‍्मान 
हि हा तिकडूनही पंचाईत होती. त्याने ह्या पेचातून सोडविण्याची 
कक तो विनेति केली. शेटर्जीनीं ती तात्काछ मान्य 
बे मला जाऊन भेयले, अमदाबादेस आपण आल्य आहात 





न है 
बल 


'द भारतीय प्रभावी पुरुष 








६८४४४ ६०६४५: 


तेव्हा आमच्या मीठमाकरीचा स्वीकार कराबा.” शेट्जीनीं नम्नतेनें विनति 
जि कप 
के 





कट 


च्य् 


गातिदासजी जब्हेरी म्हणून दरबारात वरचेवर जात असत्यामुके अंतः- 
पुरात ते सर्वाना परिचित होते. अमदाबादसारख्या शहरात ओब्ठखीचे 
कोणीच नसस्याने बेगससहिबाना चुकल्याच्रकल्यासारखे वाटे. त्यामुद्ें 
त्यानी ही विनती छागछीच भान्‍्य केली, शेट्जीनी आपली भव्य हवेली 
निवासस्थानासाटीं मोकव्ठी करून दिली. रंगीबेरगी ध्वजा-पताका, हिन्बा- 
मोंताची तोरणे, हथच्या आणि झुंबरें यानीं दिवाणखाना सजविला. 
त्यांत काश्मिरी गालिचे पसरले, अशा प्रकारें दिल्लीच्या राजमहालाशी 
स्पर्धा करणारा जणु प्रतिमहारूच निर्मिछा. सेंवेसाठी दासी आणि नौकर 
याचा छवाजमा हजर ठेवछा. काय नको आणे काय पाहिजे है विचारण्या- 
साटी स्वतः शेटजी वरचेवर येऊं लागले, 

शातिदासाच्या आदरसत्काराने बेंगमसाहेब फार खुश झाल्या. शाति- 
दासजीविषयी त्याना आपुलूकी उत्पन्न झाडी. शेट्जीही नियमितपणे तेथे 
जात, एकदा असेच बोल्ण्यावरून बोलणे निधाले असता बेगमने सागितले, 
“जव्हेरीजी, मी रागावून येथे तर आले, पण परिचयाचे को्णीच नसब्या- 
मुछे आगीतून निघ्ून फुफाट्यात पडल्यासारखे झाले होते. परंतु तुमच्या- 
मब्ठेच सत्य धीर आला. 

आपणि जयपूरची राजकन्या आणि मारतवर्षाच्या सम्राज्ञीचे पाय या 
झोपडीलछा छागण्याचें महान्‌ माग्य मा प्राप्त झाछे.. शातिदासजीनी 
विनय प्रकद केला. 

“परंतु याम॒ब्ठे बादशहाचा रोष पत्करण्याची पाछ्ठी येण्याचाही समंदर 
आहे. बेंगम बोलली. 

धआापण त्याची यत्किचितहीं चिता करू नका. अथितिसत्कार हा 
आमचा परमधर्म आहे- त्यात पुनः आपल्यासारख्याचा योंग. यासाठी 
येतील ते कट सहन करण्यास आम्ही तयार असतो. शेटजी वाणेदारपणाने 
बोलले, 

भाई, याबइल मी तुमची कशी उतराई होईन ! बेगम सद्गदित 
होऊन बोली. 


धर्मचीर शांतिदास छ 


जा ५ध रे 5/ध७2५ध3३5ञ 5 342६5ञ5८/६,४४४०७०5 





मिल की कक /५७/६/९७/७७५७४४६८४४./५७४/६/४/५६०४३४४६८४७८ /७/४४४४४६४४ ४४४४४८४०५० 


आवादी अब्पणशी भेट स्वीकारून ! शातिंदासजी बोलले, बह्ीण नस- 
स्याब्या दुःखाची छठा त्याच्या चेहेज्यावर उसय्ली होती, 

योगायोगच विलक्षण होंता. तो माऊत्रीजेचा दिवस होता. प्रत्येक 
स्नीला बहीण बनणे केव्हाही आवडते. शातिदासजीनी बहुमूल्य अर्शी रत्न- 
जडित कंकणे बीजेच्या ओवाछणीची भेट म्हणून नजर केरीं, 

बैगमछा येऊन जबठ जबछ दोन महिने होत झआाछे, एके दिवशी 
अचानक शहाजादा सेडीम स्वतः आछा. मातेछा अत्यत हर्ष झाला, माता- 
पुत्नाच्या गुजगोर्टीना भर आन होता. जेवणाची वेछ व्छल्याचेद्दी दाना 
आन राहिले नव्हते, ठराविक वेछी नेहमीप्रमाणे शातिदासजी स्वतः आ5, 

(कुमार, तुझे मामा आलेत. हसत हसत बेगम प्रेमछपणाने बोलली, 
नमस्कार करून सेलीमनें मातेच्या शब्दाल्य मान दिला. परतु आश्चर्यचकित 
नजरेने मातेकड़े तो पाह्ू लागला. 

ही पाहिली ओवाछूणी ” असे मदृणून बेंगमसाहेब्रानी आप3 हात पुढ़ें 
केले आगे रत्नजडित ककणे दाखविर्ली. नतर ज्ञातिदासजीकडे पहात त्या 
म्हणाल्या, 

माई, आता आमच्या जाग्याची तयारी करा, 

'का इतकी घाई १ गरीब भावाचा कणठा आला वाय्ते १ शातिदासजी 
बोलले, 

दोन महिने झाढे तरी घाईच का! सेलीम नन्‍्यायछाच आलम आहे 
सा. बादगहाने शहाजाद्यावर रहम केली म्हणुनच जाऊ म्हणतें,” बेगम 
उत्तरली, 

इतक्यात दासी मोजनासाठी बोलाविण्यास आही. 

का! आज जेवावयाचीसुद्धा आठवण नाही वाव्ते ? गप्पानींच पोट 
भरले की काय १ शब्जीनी सोम्य विनोद केला व हसत हसत ते उठले. 

दुसन्‍्या दिवशी बेगमसाहिबाना घेऊन सेलीम दिछीकडे खाना झाठा, 
बेगमने शातिदासजीनी केलेल्या आदरसत्काराचे बादशाह्यपुढे खूप वर्णन 
केले व शेटजीची प्रशसा करून आपण त्यास बधु केब्याचे सागितले, तें 
ऐकून बादशाहा ख़ूश झाला व झातिदासजीन त्याने दिछीस बोल्यबून 
भरजरी पोषाख देऊन त्याने दरारात त्वाचा सौरव केला त्याना पहिल्‍्या 





८ भारतीय प्रभावी पुरुष 


नीजीजीजी-जीज 





प्रतीचे अमीर बनवून “अमदाबादचे नगरशेट हा किताब वंशपरंपरा दिला, 
त्याप्रमाणे गुजरातचा सुमेदार खान-इ-अजम याच्यावर आशज्ञापत्र पाठविलें, 
बेगमने धर्मबंधु मानल्यामुछे शातिदासजी दिल्लीच्या दरबारात “जब्हेरी 
मम्मा' या नाबानिच ओब्ठखले जात. 


2] 


आपल्या व्यवहाराच्या विकासात शेटजी निमझ होते, दिवसेदिवस 
व्यवहाराचा व्याय वाढतच होता. निरनिराठे सरदार-सुमेदार ह्यानाही ते 
कज देऊ छागले. अशा घडामोड्डीत हा हा म्हणता दोन वर्ष निधून गेरीं. 
ह्या प्रपंचाबरोबर परमार्थ साधण्यातही ते तत्पर होते. नगरशैट हा नात्यानि 
सर्व अमदाबादची त्याच्यावर जबात्रदारी होती. त्याचे घर म्हणजे दुःखी, 
पीडित आणि अनाथाचे आश्रयस्थानच बनले होते. त्याची परोपकारिता 
सर्वश्रत होती. हे 

मोगलाच्या राजवर्टीत मंदिराचे सरक्षण करणें फार अगत्यार्चे परतु 
अत्यंत दुर्घट होते. आपबया पैशाचा आएपि प्रतिष्टीचा शेटर्जीनी ह्यासा्ी 
अगत्यपूर्वक्ष उपयोग केछा. अमदाबादचीं सर्व मेदिरिच नव्हे तर शत्रुंजय, 
आबू , संखेश्वर वगेरे अखिल भारतवषोतीछ प्रमुख जैनतीथोची व्यवस्थाही 
तेच पहात. शहरातही एकोपा राखण्याचें महत्कार्य त्यानी यशस्वी-रीतीने 
पार पाडले, मोंगलाच्या राजवर्टीतही हीं सबे धमस्थाने शेग्जीच्या प्रतिष्ठि- 
मुत्े सुरक्षित राहिली: 

इ. स, १६१२ त तीर्थाघिराज झन्नुजयाच्या यत्रि्वा ते गेले, तेथील 
जीर्ण मंदिगचा उद्धार करण्याची त्यानीं व्यवस्था केडी. अमदाबादिला 
इ., स, १६१८ त मुक्तिसागर नावाच्या विद्वान्‌ आणि त्यागी मुनिराजाचे 
आगमन श्ाले, ते विद्वान्‌ असून उग्र तपस्वी होते. बुद्धिमान्‌ जिंतेद्विय 
शास्त्रपारंगत, विवेकी आणि विचारी असल्यासुक्ठे मोठसोव्या विद्वानानाही 
त्याव्याविषयीं आदर होता. व्याची दिव्य प्रतिभा श्रोत्याना मुग्ध करीत 
होती. त्याच्या आदर्श चारित्यानें आणि उपदेश्ामुठ्ें अनेक लेकार्चे 
जीवन आदर बनछे. 'जगात जीवनाचे दोन आदश अहितः ताड आर्णि 
चेदन, एक उंच वाढ़न स्वतः्च्या ऐश्वर्याचें आणि इश्नतीचें प्रदशन करतो 


चम्मचीर शांतिदास ९ 

202 0 5 2200 पर मम लक पक 
तर दुसरा स्वतश्च्या बलिदानानें जगाला सुखी करण्यात आनंद मानतो; 
तोडला किंवा जाछ॒छा तरी तो आपछा स्वभाव सोडीत नाहीं. हेंच खरे 
जीवन आहे. मानवी जीवनाचा हा खरा आदर्श आहे. अशा महापुरुषाच्या 
जन्मानें जगात आनंद पसरतो. व्याच्या सृत्यूनें जग दुःखी बनते, परंतु 
सुखाने त्याचे मन छोमावत नाहीं की दुःखाने विव्हल होत नाहीं. मृत्यू- 
चरही विजय मिलवून ते अमर बनतात म्हणुनच असल्या विमृर्तीचे जीवन, 
जगजीवन मानकें जाते. अशा महान विश्वूर्तीच्या सहवासानें, गुणअ्रवणाने 
आपि त्याच्या पादस्परशाने पवित्र झालेल्या स्थानाच्या दशनाने मनुष्याल्ा 
आपले जीवन आदी बनविण्याची स्फूर्ति मिठ्ते, असल्या स्फूर्तीनिंच 
मानव आत्मविकासाच्या अतिम ध्येयाछा सनन्‍्मुख होतो. मुनिराजाचा 
अशा प्रकारचा हृदयस्पर्शी उपदेश श्रोत्याच्या अतःकरणाचा ठाव घेत होता. 
शेटर्जीच्या मनावरही ह्याचा मोठा परिणाम झाला, तीथाधिराज शन्नुं- 
जयावर मोठा संघ काढून जाण्याची त्याची फ्रारा दिवसापासून असलेली 
उत्कंठा पुनः तीत्र झाली, सतत जलसिश्नाने वेलींना तजेला यावा तर्से 
घडले, त्यानीं आपली इच्छा मुनिराज मुक्तिसागरजीजवकछ बोलून दाखविली. 

सुनीच्या संसतीने एक मोठा धर्मसंघच काढावयाचे निश्चित केले. 

ज्या वेर्छी मंदिरि आणि तीर्थस्थाने ह्ावें अस्तित्वच धोक्यात होतें, 
चीहोकडे अशातता आणि अराजकता पसरलेडी होती, अशा वेी तीर्थ- 
यात्रेसाठी मोठा सघ काढणे म्हणजे एक दिव्यच होते- 

इ. सं. १६९१८ त त्यानी ही महान्‌ धर्मयात्राव काढली, पूज्य गुरुदेव 
मुक्तिसागरजीनाही आपल्या शिष्यसमृहासह्द बरोब्रर घेतलछे होते. बरोबर 
शेकड़ों तंबू , राहुव्या आदि सामानसुमानाच्या तीन हजार याब्या असुन 
पंधरा हजारांचा जनसमूह यात्रेसाठी निधाछा होता. ग्रजराथच्या सुमेदारानि 
सेरक्षणासाठीं पांचशें सवार दिमतीछा दिले होते. “स्वतः जहागीर बाद- 
शाहाने हा संघास संबेतोपरी संरक्षण देण्याचें फरमान काढलें होते. रस्त्यात 


निरनिराके राजेरजवाडे, सरदार-सुमेदार आगे- शेट्सावकार याजकड़न या 
संघाचे हार्दिक स्वागत श्ाले, 





यम 2 2 5 8 3 
न % ४. से १६०७ मध्य वादगहा अकरर मरण पावलछा, त्याननर शहाजादा 
सेलीम हा जहागीर हा किताब पेऊन दिल्लैच्या गादीवर बदका-होता. 


१० भारतीय अभावी पुरुष 








अमदाबादेहून पायीच (प्रवास) तीर्थयात्रा करावयास निषालेला हा 
प्रचेड सघ घरमरंगात दंग होऊन मजल दर॒मजल करीत शत्रुजयल् पोहेचला, 
तीथोघिराज शब्रुजयाच्या दर्शनाने त्याना अत्यत हर्ष झाल्य, मोख्या मक्तिर 
भावाने सवोनी हात जोडले. निसर्गसुंदर स्थानीं असलेले गगनचुंबी वैभव 
शाली जिनप्रासाद पाहून शेटर्जीचे मन रमले, वातावरणात शांतता आशि 
उदातता सूर्तिमत स्वरूपात बावरत होती. भगवान्‌ ऋपमदेवाच्या भव्य 
मूर्तीपुढे शेट्जीनीं मक्तिभावाने हात जोडछे. त्या अलौकिक स्वरूपात ते 
अगर्दी तन्‍्मय झाले, त्याचे देहमानही हरपले, हवा कारणानेच तर निसर्ग- 
रम्यस्थानें तीथयात्रेसाठी नादी ना निवडर्ली गेली १ 

तीथांतील मुख्य मंदिरासमोरच दोन देब्हारे त्यानीं तयार करविले होते, 
(हे दोन्ही देव्हांर हल्लीहीं विद्यमान आहेत.) शातिदासजीनी गुरुदेवाच्या 
हस्ते त्यात दोन जिनमसूर्तीची प्राणप्रातठा केडी, यात्रेकरूनींही अत्यंत 
मक्तिभावाने यात्रा केली. मुक्तिसागरजीर्नी तीथयात्रा करण्याचा उद्देश 
श्रीसघाचे स्वरूप, संघ काढण्याचे प्रयोजन आणि महत्त्व वंगेरे विषय 
विद्वत्ताप्रच॒र व मधुर वाणीने छोकाच्या सनावर ठसाविले, छोकानी शातिदास- 
जीस धन्यवाद देऊन गुरुदेवाच्या जयजयकारात सघपतीची मार त्याच्या 
गरुयात घातछी, व्यानंतर हा बृहत्संघ परतला, मार्गोत छागणान्या गावातीरू 
लोकानीं सब आणि संघपतीचा मोठा सम्मान केछा आणि आपली सुख- 
दुःखेही त्याच्यापुर्दे माइलीं, शातिदासर्जीनी त्याच्या अडीअडचणी दूर 
करण्यासाठी शक्य ती सर्व प्रकारची व्यवस्था करून दिल्‍ली, 

अशा प्रकोरें तीन महिन्यानीं हा प्रचंड संघ निर्विेश्िषणे परत जाला» 
लहान रूह्मन ठाकूर, कोली, मिल्ल, भीयाणे वगैरेचा त्रास, चोर, छुटारू, 
द्खडेखोर आगणि यवन सरदाराचा उपद्रव, निरनिरा्या रोगाच्या साथी 
अशा भयानक परिस्थितीत पंघरा हजार स्त्रीपुरुषाच्या सरक्षणाची आणि 
व्यवस्थेची जबाबदारी यशज्स्वी रीतीनें पार पाडणान्या हा धर्मवीराच्या 
दीर्घदरीची आगि पुरुषार्थीची कव्पनाच केलेली बरी, 


पु 
तीययात्रेदून परतब्यापासून शातिदासर्जीच्या अतःकरणातीछ प्रमु- 


घमेवीर शांतिदाख श्श्‌ 





टी 











मक्तीच ब्रीज फोफाबत चालले, तीथदर्शनाने अन्तःकरणात घर्मप्रेम इृढा 
होत असत्याची त्याना प्रचीति आली. विमलशाह, वस्तुपाल, तेजपाल 
धन्नासंघवी यानीं कोव्यवाधि रुपये खर्च करून ही धर्मस्मारके का निर्माण 
केलीं हैं त्याच्या लक्षात आलें, 

बीतराग अशा परमात्याचे पुण्यस्मरण नित्य ताजे करून देंणान्या 
आणि आपकबया मावना विशुद्ध करणास्या जिनमदिराविषयी त्याच्या अत:« 
करणांत अपूर्व प्रेम जाग्रत झाछे; वत्यामु्े छोककल्याणकारी असे जिन- 
शासनचे एक चिस्स्सारक अमदाबादेला उमारू्याचें त्यानी आपब्याः 
बधूंच्या समतीने ठरविले, जैन शिव्पशास्त्राप्रमाणे व्याचा एक नकाशा तयार 
करविछा, अमदाबादच्या प्रमुख लोकाशी विचारविनिसय करून मध्य- 
बस्तीत असलेलया बिबीपुप्यात एक विशाल जिनमदिर बाधावयाचे निश्चित 
केले. यासाठी ते स्वतः दिल्लीला गेले. बादगहा जहागिराने त्याचा मोठा 
सत्कार केला, शातिदासजीनी अमदाबादेस बिबीपुण्यांत एक जिनसदिर 
बाधण्याची उत्कट इच्छा प्रकट केढी. मद्राचा नकाशा दाखबून त्या 
जागेची परवानगी माणितली. 

बादशहाने शातिदासजीच्या इच्छेप्रमाणे मोज्या आनदाने परवानमीं 

दिल, 

बादशहाचा हुकूम मिल्ताच त्यानी आग्रा आणि दिल्ली येथे असलेल्या 
नामाकित कारागिराना अमदाबादेस पाठाविछे, जयपूरचा मोल्यवान 
सेगमरवरी दगड खरेदी केला, गुजरातच्या नामाकित शिव्पज्ञाना त्या 
कामी नियोजित केले, अमर होणारी जिवत कलाकृति निर्माण करण्याची 
रांची इच्छा होती. त्यासाठी त्यानी पाण्यासारखा पैसा खर्च केला. 

३, स, १६२१ त कामालछा सुरवात झाढी, भक्त आपल्या इष्ट देवा- 
पुढे सर्वस्व समर्पण करण्यास सिद्ध. झाल्य. कलावंतानींही आपडी कला: 
निमितीची हौस पुरी करून घेतली, सर्वानी +व्यात आत्माच ओतला.. 
प्यामल्े शेकडों कारामिराच्या अविश्वान्त श्रमाने एक अपूर्व घर्मस्थान 
नि्मोण झाले, भारतवर्पाच्चा वैमदात आणखी एक भर पडली, 

व्या वेरी हिंदुस्थानात आलेल्या पाश्रिसात्य प्रसिद्ध प्रवाश्यानीं हाट 
कतीबद्दल गौरखाचे उदगार काढले जआांदेत. 


५२ भारतीय प्रभावी पुरुष 





इ. स, १६३८ त आलहेला प्रवासी आल्वर्ट-डी-मेन्डेडस्ले याने हा 
मेदिराबाबत असे लिहून ठेवले आहे की--- 

'हे मंदिर म्हणजे जगातीछ एक अति रम्य कलछाकृति आहे. माया 
अमदाबादच्या ग्रवासाच्या वे्ीं हैँ मंदिर करविणारे गातिदास शेठ हयात 
होते. मंदिराच्या चोहोंबाजूंछा उंच तट्बंदी होती, आत विस्तीर्ण चौक 
होता. सिंहद्धारावरच काछ्या पाषाणाचे दोन प्रचड हत्ती होते. त्यावर 
शातिदासजीचा पुतव्ठा बसविलेला होता, मंदिरात वर छत होते. मिंतीवर 
अत्वेत कौशल्याने निरनिराब्या प्रकारची वेलबुट्टी, पक्षी, अप्सरा, राज- 
दरबार, देवक्रीडाचे कोरीव काम होतें. चोहोबाजूछा असलेल्या छोम्बा 
मदिरात तीर्थकराच्या असंख्य मूर्ति होत्या, मध्यमागी तीन मोरठी अतरद्वारें 
असून त्यात प्रमूची मूर्ति होती. पितव्ठी दीपमाव्या चोहींकडे प्रकाश 
फैछाबीत असत, 

सुप्रसिद्ध फ्रेंच प्रवासी टव्हर्नियर याने सुद्धा आपल्या प्रवासवर्णनात 
या मदिराची भव्यता आगणि शिल्पकला याबहल प्रशसोद्वार काढले आहित- 

“चिंतामणिप्रशस्ति' नावाच्या सस्क्ृत ग्रंथात या मंदिराचे खालील- 
प्रमाणे वर्णन आहै--वि. स. १६७७ (इ.स. १६२१) मध्ये वर्धमान 
आपणि शातिदास है अलोट सपत्तीचे स्वामी बनले. त्याचे जीवन अत्यंत 
साथे आणि पवित्र होते. त्यानीं ब्रिबीपुण्यात एक भव्य आणि सुदर मदिर 
बाधले, मदिराच्या दाराजवछूच आशीर्वादासाठीं पच पत्र होते, उच आणि 
विशाल पायन्या स्वर्गोकडे नेग्याच्या सूचक होत्या, त्यात सहा मव्य विभाग 
होते. ते मेघनाद, सिंहनाद, सूर्यनाद, रंगमडप आणि गढगोत्र या नावानीं 
आओकखले जात. मदिरावर दोन मनोंरे असून समोवत्ती चार मदिरे होतीं. 

हा मेस्तुड़ मेंदिरात मगवान्‌ चिंतामणी पाश्चनाथाच्या, प्रतिमेची 
डू, स. १६२५ त मोख्या धामधुमीने प्राणप्रतिष्ठा झाली, 

शातिदास शेट्जीच्या खास निमंत्रणावरून प्राणप्रतिष्ठेनतर हे सुप्रसिद्ध, 
संदर आणि भव्य जिनमदिर पाहण्यास खुद जहागीर बादशहा आले होते, 

इ, स. १६२७ त बादशहा जहागीर मरण पावला, हा वेठची परिस्थति 
फारच अश्याततेची होती. राज्यासाठी दिल्लीछा खय्पटी चालू हीत्या 
-नूरजहानला सिंहासन आपसल्या हाती ठेबावबाचें होते. म्हणून तिनें शहा- 


घममंबीर शांतिदास १३ 
मिि ि ि मर  क दस पर कर पक पी वर लय कक आम की 
जादा शहायीरला हाताशी धरलें, परंतु तिब्या मावाने शहाजहानचा पक्ष 
घेतला, शेबटी शहाजहान बादशहा गादीवर बसला. 

, स्थाने शहार्यारचा खून करविछा व आपकी बादशाही शाबीत करून 
घेतलछी, हवा राजकीय अश्ाततेच्या वादव्ठात शातिदासजीनी किती दूर- 
दर्शीपणाने स्व॒तःचे स्थान व वर्चस्व कायम राखले असेल याची कल्पनाच 
केलेली बरी. 

कंदह्ारव्या लढाईमुल्ठे बादशहाला पैशाची मोठी टंचाई पडली, बाद- 
शहानें शातिदासजीना दिल्लीस बोलाविले आणि मोठ्या कजोंची मागणी 
केली, शातिदासजीनी बादशहाला मोठी रक्षम कर्जाऊ दिली, त्याबरोब्रच 
त्या प्रसगाचा वैयंक्तिक स्वार्थ साधग्याकडे उपयोग न करता त्यानीं तीर्थ- 
रक्षणाच्या सनदी मित्ठविग्याचें महत्कार्य साधले, इस, १६२९९ त ११ मे 
रोजी पहिले फर्मान निघाले त्यात म्हटलें आहे कीं--- 

“जामवर बादशहाना कव्ठते की संखेश्वर, केसरियाजी वगैरे देवस्थारनें 
फार प्राचीन अहित. अमदाबाद येथील तीन, सुरतची एक आि राधन- 
पूरची एक अशा पाच पौपधघशाला शातिदासजीच्या मालकीच्या आहेत- 
हा सर्व धर्मस्थानात आणि चितामणी पार्श्वनाथाच्या मंदिराबाबत कोणीही 
हस्तक्षेप करता कामा नये. 

शहाजहान बादशहा कलेचा चाहता होता. त्यानें सहा कोटि रुपयाचे 
मयूरासन तयार करविले, भयुराच्या पिसाग्यात बसविण्यासाठी लछागणारी 
बहुविध मौल्यवान्‌ रतने शातिदासजीनीच पुरविली त्यामुब्ठे बादशहाशी 
असलेला त्याचा परिचय दृढ झाला. स्वतः शहाजहान बादशहाने त्याना 
हत्ती घोव्याचा नजराणा पाठविला होता. 

प्राचीन तीथस्थानावर सगख्त्र चोक्‍्या बसविण्यात आया. त्याबरोबरच 
बादशहापासून प्रास परिस्थित्यनुरूप तीर्थरक्षणाब्राबत्त सनदा मिव्ठविणेही 

छू ठेवले, काही दिवस जात नाहींत तोच मौगलाच्या छावग्या पाछी- 
ताणा व राणकपूरूया भागात पडल्याची बातसी आही. त्याम॒ल्े देवस्थान 
आगे यात्रिकरूंना सेनिकापासून ,उपद्रव होऊं छागला. तेव्हा शातिदासजीनी 

बादशहाची पुनः भेट घेतछी. ढ 


इ. स., १६५६ त शातिदासजीनी संखेश्वर गाव आपस्या ताब्यातः 


(न जअरनाजी उईरज 








घबेतछा आणि पुनः एक नवीन सनद शहाजहान वादशहाकडून मिव्ठविली 
की गातिदास है आमचे पहिल्‍्या प्रतीचे अमीर अहवित, त्यानीं असा अर्ज 
“केला आहे कीं, पालिताण्याला पृष्कछ यात्रेकरू येतात. त्याना उपद्रव 
होऊ नये, म्हंगन आम्ही पालिताणा गाव गातिदासशेटजीना इनाम 
दिला आहे. तरी अधिकास्यानी त्या बाबतीत कोणपत्याही प्रकारें हस्तक्षेप 
करू नये. 

शेबर्टी समय ओंकछ्खून बादशहाछा दोन छाख मोहरा देऊन शांति- 
दासजीनी शत्रुजय परगणा वश्परपरा इनाम मित्छविला. 

अश्ञा प्रकारें पैसा, प्रतिष्ठा व सञन्त्र फौज याच्चा द्वारा जैन सस्कृतीची 
:ती वैभवश्याली स्मारके प्राणाच्या मोलाने नगरणेट यानी जतन केली, 


६ 


मनुष्य अनेक योजना करतो. स्वतःच्या कर्तवगारीबर पूर्ण विश्वासून 
असतो, परंतु दैव अथवा निसग काही वेगकेंच घडविते- 
इ., स, १६४४ पर्यत शुजरातच्या सुभेदारीवर अजमखान होता. 
“झेटजीचा तो परमसलेही असल्यानें सर्व बाबतीत त्याची मोठी मदत होई. 
अजमखान दृंद्ध झाब्यामुछे त्याने नोकरीवरून निद्नत्त होण्याची इच्छा 
बादशहाकडे प्रदर्शित केली त्याच वेत्ठी बादशहाची मुछ्गी जहान आरा 
आजारी असल्यामुछे औरगजेब ठाल्षिणितून दिल्लीस आला असताना 
त्थाचीच गुजरातचा सुमेदार म्हणून नेमणूक झाली वइ स. श६४५ त 
सुभेदार म्हणून औरगजेब अमदाबादेस आछा. 
औरगजेब स्वतःस सच्चा इस्लामी! समजत असे. धर्म हा आत्मगुण- 
पोपक असतो. सूर्य उगवताच अन्धःकार नाहीसा होतो, वीराछा पाहताच 
-भ्याडाना धडकी मरते. त्याचप्रमाणें अन्तःकरणात घर्म शिरताच ईर्षी, 
असूया, अशाति नष्ट होते. तापलेलया जीवाना खरी शीतलता देणारा चंदन 
आहे तो, परंतु कोणासाठी १ योग्य माणसासार्ठी, घर्मप्रात्ताछा अयोग्य अस- 
'णाय्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. द्राक्षे किती गोड, मधुर आणि रुचकर 
असतात ! परंतु त्याची दारू आशेग्याव्य बातुक टरते. कोणत्याही गोष्टीचा 
-आतिरेक त्याज्य हेच खरें, तीच घर्मीची स्थिति आहे. औरंगजेबाच्या 


घर्मवीर शांतिद्यस श्््‌ 
बाबर्तीत तीच स्थिति होती. धर्मवेडाचा नशा त्याछा चढला होंता. 
इस्लामशिवाय कोणतीही धर्मस्थाने त्याछा पापस्थाने वायायचीं, मशणिदीत 
बाग पुकारून ज्याची उपासना होंतें त्याच अल्लाची उपासना इतर मदिरा- 
तून होत असते हैं सत्य त्याला उमगेना, राम आपणि रहीम है पररपराचे 
कट्टे गन्र आहित असे त्याछा वाटे, धर्मस्थानात हस्तक्षेप करून त्याचा 
विध्वस करण्यासही तो मागेपुढें पहात नसे, त्याचमुक्ठे त्याचे गुजरातच्या 
सुभेदारीवर्रछढल आगमन शातिदासाना चिंतास्पद वादले 


सकाठची वेठ होती. शहर पाहण्यासाठी समेदार ओरगजेबाची सवारी 
निघाली होती, फिरता फिरता तो ब्रिबीपुस्यात आल्य- कोपन्यावरच अस- 
हेल्या प्रचड काया हत्तीकडे त्याचे लक्ष गछि. 

“किसका महल है यह ?' डोले भरून पहात तो बोडला. 

“महल नहीं सरकार, यह तो मदिर है. सरदार बोलला- 

“किसने बनवाया है?” कपाव्ठावर आख्या चढवीत औरंगजेबाने विचारले, 

“नगरणेट गातिदासजीने.” जबाब मिव्ठाला, 

कोन £ झवेरी मास ? 

जा / 


सतापाने त्यानें ओठ दाब्रले, त्याच्या डोठ्यात एक विलक्षण चमक 
आहली, 

ज़दाका मुल्क होते हुये भी काफरोकी यह मजाल ? तो बोललछा, 

नगरगेट अव्वल दर्जके अमीर होनेसे गहेनशाह जहाँगीरने उन्हे यह 
मंदिर बनवनेकी इजाजद दी थी हुज़ूर !” सरदार पुटपुण्ला, 

अच्छा, देखा जायडड॒गा !' औरंगजेत्र परतला. 

स्याच्री ख़ुनगी नजर मदिराच्या चाणाक्ष रक्षकानी ओड्खली, भुजगाचे 
विपारी फ्त्कार होते ते 

मंदिर हे सस्कृतीचे प्रतीक आहे. हजारों वर्षोनतरही आर्यसंस्क्ृतीछा 
गौरव प्राप्त करून देणारा इतिहास आहे ही गोष्ट त्याछा डांचत होती 

गिछाचे राज्य असताना स्वतःच्या इस्लामी संस्कृतीपेक्षाही भव्य व 

चैमबशाली अन्यघर्मीय स्मारक त्वाला कसे सहन होणार १ 

महाल्त आव्याबरोबर आतापयत दबलेले त्वाचे उम्र रूप प्रकट पाले. 











१६ भारतीय प्रभावी पुरुष 











संतापानें त्याचे डोछे व चेहरा छाल झाला. त्यानें कोंतवालास बोलावणे 
पाठविलें. कोतवाल ते जमदमिस्वरूप पाहून घाबरून गेछा, थरथरत त्पयानें 
कुरनिसात केला. > 

कोतवाल, क्या ऐसाही कारमार चलाते १” वीज कडाइली, 

जुन्हा माफ सरकार, कसूर फरमायेंगे हुजूर., अजीजीने कोतवाल 
घाबरत घाबरत बोलछा,. . , 

ककसूर ! सुसल्मानी रियासतोमें काफीरोंके ऐसे सेदर ? क्या करंतेहों 
तुम छोग £” कोपाने पेट घेतला, 

ख़ुद जहापन्हों जहॉगिरका फरमान था! हम क्‍या कर सकते थे 
हुजूर ! कोतवालढानें आपलछी असमर्थता प्रकट केली. 

स्ामोश ! उसे रोकनेकी क्यो न कोशीस की ?” स्फोट झाछा, 
“अच्छा ठहरो, देखो. उस मन्दरमे कितने रक्षक है ?” काहीं विचार करीत 
औरंगजेब बोलला. 

धीर्फ पचास होगे. कोतवालानें जबाब दिल. 

औरगजेबाने दोनशे स्वाराची एक तुकडी बोछाविली आणि कोतवा- 
छास हुकूम केला, सिनिक्रासह जाऊन मंदिराचा कबजा ध्या. आडक़े 
येतील ते कापून काढा. हुकमात कसूर झाव्यास याद राखा.' 

सलाबतजगासह दोनशें घोडेस्वाराची तुकडी घेऊन कोतवाल मंदिरा- 
कडे निधाला. 

औरगजेबादी पाठ वल्ताच मंदिराच्या रक्षकारैकी एकाने छागढीच 
ही गोंष्ट शेटजीना कब्ठविछी, त्याबरोबर शेट्जी गेभार झाले. करारीपणाची 
छटठा त्याच्या चेंहेस्यावर झत्ककलछी, त्यानीं वर्धमानशिटजीवरोबर सकटाचा 
विचारबिनिमय केला, भावी संकटाचे स्वरूप ओब्खून मर्दिरातीऊ मुख्य 
भूर्ति मुयारात ठेवून पूर्वाप्रमाणेच कार्यक्रम चाढू ठेवण्बास सामितले, 
स्यावरोबरच महाजनाना बीलावण्यासार्ठी एक सेवक रवाना केला. 

त्या वेढीं 'महाजनसंस्था' हैं अमदाबादचें एक वैशिष्टथ होते. सानन्‍्या 
गावावरचें खरे सत्ताधारी लोकप्रातिनिधि महाजनच असत. सर्व जाती तेथे 
संघटित स्वरूपात होत्या आगि प्रत्येक जात आपआपकला पुढारी नेमत असे, 
त्या जातीचे सर्व नियम व कार्य स्वानुमतें चाछत असे. ज्याचा मतभेद 


घमेवीर शांतिदास १७ 


/+5. 








५/६/६/६./६/६ /५ /६-१७५/६/४५४६१४६४१/४५० 


हा 


होई त्यास एक तर सबोचे ऐकावे तरी छागे नाहीतर जातीबाहिर तरी' 
च्हांवे छागे. अशा प्रकारें से जातीचे पुढारी मिक्कून महाजन बने. नगर-' 
शैठ त्याचे मुख्य होते. ह 
नगरशषेट्जीच्या दिवाणखान्यात महाजन एकत्र जमले, शातिदासजीर्नी 
प्रसंगाची तीघ्रता सवीना जाणवून दिली. देवस्थानावरील आक्रमणाचे बृत्त 
ऐकून सवोच्या चित्तद्वत्ति संतापाने प्रशुन्ध झाल्या. हार्ती शत्र बेऊन दोन 
' हात करण्याचे काहींतीं सुचबिलें, आपापके चौकीदार मंदिरसंरक्षणासादी 
पॉठविण्याचेंही ठरले आणि “आमच्या पृज्य देवस्थानाच्या रक्षणासा्ी 
प्राण देण्यासही आम्ही तयार आहत असे म्हणणान्या तरुणाची तुकडी 
तयार झाडढी. त्यावरोबरच शिष्टमंडठ घेऊन औरगजेबाकडे जाण्याचेही 
ठरले, हा विचारविनिमय होतो आह तोच रस्त्यात गर्दी जमल्याचा कोछा- 
हल ऐकू आला, घाबय्या धाबन्या एक माणूस घावत आशल्याची वर्दी 
आली. शेग्जीनी त्यास आत बोछावले, घापा दाकीतच त्याने औरगजेबाच्या 


स्वारानीं मंदिर वेढल्यावे सागितलें, सर्व विचारविनिमय तेथेच राहिला: 
प्रथम संदिराकडे सर्वे तातडीने गेले- 


कोतवाल स्वारासह टपू ठपूं करीव गावातून निधघाछा, मंदिराबाबत 
गावात कुणकुण पसरली होतीच. त्यामुछे लोकाच्या टोज्याच्या टोक्या 
स्वाराच्या मागून निघाल्या., एकदम मदिर वेढण्यात आले. रक्षक साव- 
धान झाले. “बन्या बोलाने बाहेर निधा नाहीं तर मराल. कोतवालाने 
साग्रतछे, काहीं बाहेर पडले पण काहीं छढले ते मारे गेले, छोकाची 
गर्दी वाठतच चालली. सैनिकाची सेख्या वाढविण्यात येऊन मंदिराचा 
कब्जा बछजबरीने सत्तेच्या जोरावर घेण्यात आला. यामुक्ठे छोकात तीत्र 
असतोष पसरछा, लहानमोठे दंगे आणि चकमकी सुरू झाव्या. महाजनाचें 
शिष्टमंडछ औरंगजेब्राकड़े पोहोचले, पहान्यावरीरू शिपायानें अडविले, 
स्वपोषकाच्या आश्रयाल्ा असलेला श्वानच तो. शेटर्जीनी एक मोहोर फेकली, 
भाकरीचा तुकडा मिव्ताच कुच्याचे शेपूट हालले, शिपायाने वर्दी पौहोचविली- 

“अभी नहीं फिर मिलना.” आतून जबाब आला. अपमानाचा कड़्‌ 
घोट शातिदासजीनी तसाच गिछछा. झेवटी शातिदासजीनी छेखी अर 
सादर केला. त्यात अकबर वादशहापासून सास्खा चालत येणारा संबंध व 


रै 


१८- भारतीय प्रभावी पुरुष 


'४८४/४ २६१ ६८४-८४.८ 








४८ध७८ध४८४७४ ६४ ६८४६/४६१६/६०६/४६०६. 





दिल्लीच्या तख्ताची बजावलेली सेवा त्यानी सर्वे नमृद केली आणि मंदिर- 
नाशासाठीं पाठविलेल्या फौजेने जी दंगल माजविली आहे तिचा परिणाम 
फारच विपरीत होईल हैँ बजावण्यास शातिदासजी चुकले नाहीत. 

ह्या अर्जाचा व्हावययाचा तोच परिणाम झाला, “आम्ही करतों ते 
अगदीं योग्य तेंच करीत असून त्यात जराही फरक होणार नाहीं. आम्हालछा 
तुमचा सक्ला नको आहे असला उर्मट जबाब आहछा. 


शेटर्जीच्या सर्व आयुष्यातील हय॒ पहिछलाच अपमान असल्याने त्याना 
फारच संताप आला. आपब्या धर्मस्थानावर झालेल्या हह्लयाने त्याचे पित्त 
उसकले. शिष्टमंडब्ठाच्या फदात पडल्यामुक्ठे योग्य प्रतिकार झाला नाहीं 
हांचि त्याना फार वैषम्य वाठछे. मदिरावरचा हा आघात प्ररतविण्याची 
त्यानी प्रतिशा केली. बादशाही सत्तेशीं दोन हात करणे प्राप्त होतें. 
त्यातून काही निष्पन्न होईल असे वाटेना कारण सारी बादशाही सत्ता 
प्रतिस्पर्धी म्हणून समोर उभी राह्छ, शेटर्जीना काहीं सुचेना." समय- 
सूचकता दाखवून मंद्रिवरील पहारेकरी व त्यांच्या अंगलदाराना छाचछुच- 
पती देऊन त्यानी भुयारात नेलेल्या मूर्ति सुरक्षितपणे बाहेर आणल्या- 

संध्याकारठी औरंगजेब मंदियकडे निघाला. सैतानी समाधानाचे हास्य 
त्याच्या चेहन्यावर विछसत होते. टपू ठप्‌ करीत तो घोड्यावरून निघाला, 
जण काथ छोकाच्या धमंमावनानाच तो तुडबीत चाललछा होता. मंदिरा- 
जव॒त श्मशानशातता होती. सरदारासहित ओरंगजेबच्र आत शिरला- 

'ओ हो ! कैसा लाजबाब मदर यह ?” आश्चर्याने तो उद्गारला. 

'छाखों मोहोरा खच झालया अहित हुजूर.' कोतवाल बोलला. 

“तर मगर हयाचा उपयोग करून घेतलछा पाहिजे. निश्चयाथंक स्वरात 
औरंगजेब बोलला, 

“जमीनदोस्तच करावे छागेल हुज्जर, मंदिराचा आणखी कोणता सदुप- 
ग्रेग होम शकणार १ सरदार बोलला. 

हाची आपण मशीद बनवूं. हीं सबे चित्रे कादून टाकून साधेपणा 

आगलछा म्हणजे झाले, हैं पहा, नुरुछा मि््लीला बोलवा आणि सुधारणा 
करवून ध्या, पुढठचा महिना रमजानचाच आहे. मोछवी फत्तेउलाना 
बोलावून त्याच्या हस्तें खुदाच्या चरणी ही सेवा रुज़ू होआं दया 


धमंवीर शांतिदास १९, 

औरगजैत्र परतला. साम्या गावांत ही वाती पसरली. गांवातील लोकानीं 
निषेधार्थ छागोपाठ तीन दिवस व्यवहार बंद केले, शातिदासजीवर 
आधातच झाला., संतापानें ते थरथर कापू छागले, मंदिर परत घेईन 
तेब्हाच अन्न ग्रहण करीन अशी त्यानी मीष्मप्रतिश्ञा केछी. त्याच्या सर्व 
कुटबानेही तीन दिवस अन्न वर्ज्य केले. बराच विचार करून शातिदासजीनी 
दिल्लीस जाग्याचा विचार केला: 

रात्रीं नऊ वाजण्याची वे होती. दिवाणखान्यात वर्धमानगैटजी बसले 
होते. शातिदासजी तेथे आले, त्यानीं दिलीस जाण्याचा आपल्ा विचार 
त्याना निवेदन केला. 

ध्वेडा आंहेस शातिदास, दिल्लीस जाऊन काय उपयोग !” वर्धभानशेटजी 
बोलले, 

“शहाजहान बादशहाच्या द्वारा न्याय मित्ठवि्यासार्दी. 

अरे, बेस्यावर काय बाप सत्ता चाछवील ? मला तर त्यात काहीच 
सथ्य वाटत नाहीं. 

ब्रादशह्ावर सुल्तान दाराचे चागढेच वजन आहे. तेब्हा त्याच्याकडून 
येवर्दे काम सहज निघ्नूं शकेल असे मला वास्ते हा 

“'टीक अहे तुझे म्हणणे; प्रयत्न करावयाढा काहींच हरकत नाही.' 
वर्धमानशेटर्जीनी संमति दिली. वयाचीं साठ वर्षे उछटली असूनही एबढा 
लाबचा ब्रिकट प्रवास करण्यासार्टी धर्मवीर शातिदासजी दुसन्‍्या दिवशी 











सकाढीं निघाले, 


ह्या मेरुतुंग मंदिराचा विध्वस झाल्यानंतर तेथे गेलेल्या नॉट नावाच्या 
युरोपियन प्रवाशाने लिहिले आहे की-- 

“अमदाब्रादल्य मोठमोठीं मेंदिरें आहित त्यात नगरशेट झातिदास्जीनीं 
बांधल़ेले मंदिर सवोत मोठे होते. औरगजैबाने त्याची मशीद बनविली. 
त्यात गोबध करून रक्तसिश्वन केल्यामुछे जैन लोक आता तेये पूजा 
करीत नाहीत. चोहों बाजूंछा छह्यन लहान मंदिरें विख़रलेलीं आहेत. छत 
आधणि मभित यांवर कोरीव काम आहे परंतु औरंगजेबाच्या धर्मांपपणामत्ठे 
सर्व कोरीब मूर्तीची नाके फुट्लेली आहैत- द 

राजकार्यघुरधर व प्रतिष्ठावान शातिदास शेटजॉजवछ रक्षणागार्सी स्जपूत, 


रश्० भारतीय प्रभावी पुरुष 
मय्ये व अखाची सशस्त्र लह्दन तुकडी होती, तरीसुद्धा त्याच्यावर आपल्या 
प्राणादून प्रिय अशा धर्मस्थानाची विटंबना उध्या डोब्यानी पाहण्याचा 
भयेकर प्रसंग ओढवछा, तर मग आज ज्याच्या हार्ती राजसत्ता नाहीं 
संघटित शक्तीही ज्यानीं निर्माण केली नाहीं, क्षत्रियत्वाछा जे पारखे 
होत चालले आहेत, असे आम्ही मावी काछात किती पददालित बनूं याचें 
भेसूर चित्र अज़नही आमच्या डोब्यापुढे येऊं नये ना ! 

घन आपणि बैमवाने जो समाज विलासी आपणि पुरुषार्थवीन बनतो 
त्याचे कितीही प्रभावी तत््वशान असले आपि त्याच्यामागगें जिवेत व प्रमावी 
सरक्षणशाक्ति नसलढी तर त्या संस्कृर्ताचं अस्तित्व टिकेल तरी काय £ 
आमच्या दुबव्ठेपणामुब्ठे आमचे देव दुर्बल ठरतात यापरते दुर्माग्य ते काय 
असायचे ? घन व प्रतिष्ठा याचा खरा उपयोग संस्कृतीची संरक्षकशाक्ति 
निर्माण करणे हे समजून आम्ही संघटित व प्रतिकारक्षम बनूं तो सुदिन. 








३७० 





हि 


शातिदासजी दिल्ली पोहोंचताच सुल्तान दाराला जाऊन मभेट्ले- 
सुल्तान दारा उतावक्छा परंतु समंजस होता; धर्माचा कड॒वा नब्हता« 
सहिष्णुता त्याच्या अंगी बरीच होती. उपनिषदाचे त्याने फारसीत माषान्तर 
करविले होते. औरगजेबाशीं त्याचे सूत जमत नब्हते त्यामुब्ठे ह्या संघीचां 
चागलाच फायदा त्याने घेण्याचे ठरविले. शातिदासजीना त्याने आश्वासन 
देऊन शान्त केले, 

तिसन्‍्या दिवर्शी शातिदासजीची बादशहा शहाजहानशी गांठ पडली. 
शहाजहानने शातिदासजीना मोज्या आदराने वागविले, 

ध्क्यों मम्मा, सब तो खैरियत है!” 

“कहाँ की खैरियत जहापन्हों, मेरी सारी जिंदगानी मिट्टीमें मिल गई« 
सफेत बालकी भी बेइज्जती हुई.” गदगद्‌ स्वरात शातिदासजी बोढले, 

क्या हुआ ?! बादशाहाने विचारले, शातिदासर्जीनी सविस्तर हकीकत 
सागितली, शातिदासर्जीची ती दशा पादून शहाजहानलाही वाईट वाटले 

अब क्या चाहते हो मम्मा ? बादशहने प्रश्न केला- 

“मंदिर मेरे सुपूर्द होना चाहीये हुज्जूर.. शातिदासरजीनी आपली मागणी 


घरसेवीर दातिदास २१ 


54.30 5 5 203 2238 >केडे- डरे जेनन न सटे प ० मेज कलम पे जम लत लत 


मसाडली, 

ध्यह कैसा हो सकता है ! मस्जिदका मदिर कैसा बनेगा ?” शहाजहानने 
विचारले, थ ! 

“दादशहा सलामत की मेंहेस्वानी हो तो क्या नहीं बन सकता १ जहा- 
पन्‍हों जहागीर के हुक्मका क्या ऐसाही अंमल होगा दुजूर !, उन्हींके नेक 
निगाहसे तो यह मन्दिर बना. क्या आपहीके सल्तनतम वह तोडा जाय 5 
असे बोलून शातिदासजीननी मदिरासाी जहागार बादशद्दाकडूल मिक्कालेले 
आशापनत्र बादशहाच्या हाती दिले, ते आज्ञापत्र पाहून शहाजहान बराच 
विवारात पडरछा, शेवर्टी तयाने शातिदासशेय्जीना मंदिर परत करू्याचे 
आश्वासन दिले. काम पूर्ण होताच शातिदासजी सुल्तान दारास भेटले, 
स्थानी सर्व हकीकत सबिस्तरपणे त्यास सागिती आणि ते अमदाबादेस 
घरतले, ही आनंदाची बातमी त्यानी सवोना कछविली, तिसप्याच दिवशी 
ओरंगजेबास दाक्षिणेकडे जाण्याचा हुकूम आछा, आपणि दाराचा हस्तक 
असलेल्या गैरतखानाची 'गुजरातचा सुमेदार म्हणून नेमणुक झाली, ता. हे 
जुलाई १६४८ रोजी खालीरूप्रसाणँ बादशहाचें गुजराथच्या सुभेदारावर 
कमॉन आहढें, 


#तोग्रा--- अबदुल भुजफर, शाहबुद्दीन सहंमद साहिब करानसानी 
शहाजदा बादशाह गाशी, * 
५. निशान-- आरीशान शहाजादा बुदेंल अकबाल महसद दारा सिकोह. 

मुद्रा-- महंसद दारा सिकोह इच्न शहाजहान बादशाह गाड्ली * 

सर्व सुभेदार व मुत्तद्वी यास इल्लीं व इतःपर असे कब्ठविण्यात येंते कीं, 
अमदाबादचे नगरदेठ शातिंदास याच्या मंदिराबाबत शाहस्तखान उनदू- 
झुल्मुल्क तर्क माननीय गैरतखानाला फरमावण्यात येते कीं--- 


शाहजादा सुख्तान औरगजेब बहादुरानें हा ठिकाणी थोड्या महिराफी 
चनदून सरिजद बनाविली होती. परतु मुछा अब्दुल इकौम यानी आमच्या 
इजुरात असे जाहीर केले आहे की दुसन्याव्या बठजबरीने घेतलेल्या इस्टे- 
टॉव सशीद बनबिणे नियमबाक्ष आंदे, ही मिछकत झातिदासची आउहे 
कैब कुमारानों केलेल्या महिराफानी ती मशीद बनू शकत नाहीं. आस्ह 
इकृभ करितो की वरीछ इसमास विनाकारण' चास दिला ज्ञाक जये. हाय 


श्र भारतीय प्रभावी पुरुष 

महिराफी तेथून काढून घेऊन ही मिछकत शातिदासर्जीच्या स्वाधीन करावी- 
आता अभसे फर्मावण्यात येते कीं शातिदासजीवर मेहेरनजर म्हणुन ही 

मिठकत शातिदासर्जीकडे सोपवावी. त्यानीं तिचा उपमोग घ्यावा, तसेच 

धार्मेक क्रिया आपल्या धर्माप्रमाणे सुखाने कराव्या. कांहीं फकीर हा जागीं 

राहतात त्याना तेथून कादून छावाबे, त्याना शांतिदासजी्शी तंटाफिसाद 

करू देऊ नये. 

नामदार शहेनशाहाना असे सागण्यात आले अआहे कीं हा मंदिराची 
तोडफोड काहीं बोहोरी घेऊन गेले अहित. त्याबराबत असा हुकूस करूण्यांत 
येतो की हा बोहोस्यापासून ते सामान परत घेऊन शातिदासर्जीच्या हवालीं 
करावे, जे सामान परत येणार नाहीं त्याच्या किंमतीची मरपाई करून घेऊन 
शातिदासजींस द्यावी. हे फरमान अगत्याचें असल्याने त्याची तात्कात्ठ 
अंमल्बजावणी करणे. 

ह्या फर्मानांत जरासुद्धा फेरफार व अवशा होता कामा नये. हिजरी सन 
१०५८ च्या जुमाह आल्वेर शाच्या २५ तास्खेंस हें फर्मान जाद्दर 
केले, असे. 

ह्या मदिराचा जा्णोंद्धार करण्याची शातिदासर्जीची तीत्र इच्छा होती- 
परतु जेनसंघात मतभेद पडल्य, शेवर्टी एक मोर्ठें साधुसम्मेलन मरविण्यात 
आले, मशीद व गोवध यांमुल्ठे त्या जागीं। मंदिर बाघणे अयोग्य ठरविलें 
गेले, मुसलमानांनाही तेथें काहीं करता येणे सरकारी हुकमामुत्ठे अशक्य 
असल्याने हा टोलेजंग जिनालयाची जागा उजाड पडली आहि. 

' मिराते आहमदीच्या रहणण्याप्रमाणे--- 

ह्या मंदिरात शेमर शेमर मण वजनाच्या दोन प्रचंड जिनमूर्ति होत्या- 
जब्हेरीवाब्याच्या आपल्या घराजवबब्शल भयारांत शातिदासजीर्नी त्वाची 
व्यवस्था केली.* 

# अमदाबादच्या इतिद्ासात असा उल्लेख भाहे कीं चितामणि पाश्व॑नाथाच्या 
मंदिराततील नगरशेठ यानीं आणंलेक्या मृर्तीपेकीं चितामणि पाश्वेनायाची,प्राणप्रतिष्ठा 
जब्हेरीवाड्यातीरू सुरजमल यानी वनविलेल्या मंदिरांत झाली जयुन तीन मोक्या 
चामुखी मूर्ति जन्देरीवाड्यातीक आदीश्वराच्या मंदिरातीर मुयारात व एक निशा- 

पोच्मधील संदिरात हलीं विधमान आहित, 





धममंवीर शांतिदास श्रे 
नगरगेठ शातिदास ह्ांचें अमदाबादचे वैमव फारच मोठे होते. एका 
टोलेजंग हवेलीत ते राहत, त्याचे तीन विमाग होते. प्रत्येक विभागावर 
चौकी पहारा असे. सिंहद्वारावर हत्याखद अरब ठेवंलेले होते./ दुसरी 
चौकी भैय्याची होती, तिसन्‍्यावर रजपूत शिपायांचा पहारा होता. राज- 
थाटने नगरशेठाचे कुटुंब राही, पाचशे गाई महशी, पाचशें घोड़े असून 
शिगप्राम, रथ, पाछख्या ह्याची तर गणतीच नव्हता, सान्‍्या हिंदुस्तानात 
स्यांच्या पेढीच्या शाखा पसरब्या होत्या. बादशहाची त्याना छडी व मशाल 
ठेवण्याची खास परवानगी होती. 


शेय्जीना चार स्रिया असन पाच कतंबगार म॒लगे होते, व्यापाराचा 
से भार त्यानी सामाठला होता. शेय्जी निवृत्तिमय जीवन व्यतीत करीत, 
कोव्यवाधि रुपयाची त्याची मिव्ठकत होती. आपल्या हाताने त्यानीं दान- 
धर्म ख़प केला. मंदिर, धर्मशाव्वा, संघ हयात त्यानीं छाखों रुपये खर्च 
केले, त्याबरोबरच दुष्काव्वने पीडिंत झालेल्या छोकाची त्यानी वर्षमर 
तरतूद केली, पाजरपोव्ठाची स्थापना करून जनावराचीहीं सोय लावली, 
जैन ती्थोचा कारमारही तेच साभाव्ीत, चितामाणि पाश्चनाथाच्या मदिर- 
विध्वंसापासून शेटजी धार्मिक व्यवहारात माग घेत., बाकी सर्व व्यापाराचें 


काम त्याचे पुत्र लक्ष्मीचंदशेट पहात, खास प्रसर्गीच शेग्जीचा सा 
घेतला जाईं 


इ. से, १६५७ त बादशहा शहाजहान फारच आजारी झाले, त्या 
दुसण्यातून उठण्याची कोणतीच आशा शिल्लक राहिली नाहीं. झ्ामुक्ठें 
राजगादीसार्ठी त्याच्या मुठात खटपटी चालू झाव्या, गुजरातमध्ये शहाजादा 
उरादवक्ष होता. त्याने मोठी फौज जमबून दिल्लीवर चाल केली. त्यासार्ठी 

ठकडून साडेपाच छाख रुपये कर्ज काढले होते. त्याब्दल 
सरादवक्षार्न नवा बादशहा झा नात्यानें सनद करून दिली, तींत शाति- 


दासशेठजीनी इनाम मित्ठविलेल्या शचुंजय परगण्याला मसंजुरी दिली होती 


सुरादवक्षाने उनयनी सर केल्यावर लक्ष्मीचंदशेठच्या पैशाची खालील- 
भमाणे फेड करण्याविषयों गुजरातच्या सुमेदारास लिहिलेः 


२४ भारतीय प्रभावी पुरुष 


, सुस्तेच्या उत्पन्नातून .१॥ छाख रुपये. 
खंबायतच्या उत्पन्नातून १॥,छाख रुपये. 
भडोचच्या उत्पन्नातून १॥ छाख रुपग्रे, 
विरमगावच्या उत्पन्नातून ५० हजार रुपये. 
मिठाच्या उत्पन्नातून॒ ५० हजार रुपये. 


; ५ए५०००० 


मुरादबक्ष स्वमावाने भीछाा होता, मरा राज्य नको. मी मकेला 
जाणार आहें कुराणावर हात ठेवून शपथपूर्वक उच्चारलेल्या औरंगजेबाच्या 
ह्या गव्दावर तो फसलछा, औरगजेब व मुरादबल्षाच्या सयुक्त फौजा दारावर 
तुटन पडल्या, सामगडलछा घनधोर छढाई झाली. औरंगजेबानें कपटाने व 
विश्वासघातानें मुरादछा केद केलें व आल्मगीर हा किताब घेऊन स्वतः 
बादशहा बनला, 

मुराद केद झाल्यामुकें मुरादच्या आज्ञापत्राची किंमत राहिली नाहीं. 
रूष्मीचंद्‌ गेठजीचे पैसे अडकून पडंछे, साडेपाच छाखाची रक्षम ! सर्व 
भाऊ विचारात पडले. शेवर्टी शातिदासशेठर्जीचा सा ध्यावयास ते गेले, 
शातिदासजी, नुकतेच सामायक (शहस्थाची दैनिक धर्मक्रिया)ं आटोपून 
बसले होते. त्याना ती सब इकीकत सामितली, ते ऐक्ून शेठजी फारच 
विचारात पडले, 

'कोणाछा मध्यस्थी घातलें तर?” छथ्मीचंदने सुचविले, 

'सध्यस्थ पैसे खाऊन बसेल एवढेंच. औरंगजेबावर कोणाचेही' वजन 
नाहीं. बेगमा म्हणजे त्याची खेठणी, सरदारावर तर त्याचा पूर्ण अविश्वास. 
कार्यही तितकेच महन्वचावें आणि निकडीचे आहे. पैशाचा तर प्रश्न आहिच 
परंतु त्याबरोबर जैन तीर्थाच्या रक्षणाचा सवालही आहै. ओऔरंगजेबाचा 
कटु अनुभव आहे मला.' शेय्जी बोलले, 

बराच विचार करून भातिदास्जीर्नी शेवटी दिल्लीला स्वतःच जावयारचें 
टरविले, न ह ५ 

धवाबा, ज्याने तुमच्या हजारो विनंत्या ठोकरीनें उडविल्या, तुमंच्या 
इश्नतीकडे दुर्लक्ष केले, त्याव्याकडे तुम्ही पुनः जाणार  लक्ष्मीचंद म्हणाले, 

हा व्यक्तीचा प्रश्न नाहीं, येये धर्माचा सवाल आहे. व्यक्तिगत माना- 





नी 


धर्मवीर शांतिदास श्ण्‌ 





पनाला तिलाजली दिल्याशिवाय साबैजनिक काम होत नसतात बेठा- 
'शांतिदासजी त्याची समजूत करीत म्हणारे. 'दिल्लीपतीच्या तीन पिढ्या मीं 
हा डोन्यानीं पाहिल्‍या आहेत त्यादी रीतमातहि चांगलीच ओबन्खर्तों 
मला गेल्याशिवाय गत्यंतरच नाहीं- 


वयाच्या ६९ व्या वर्षी इ. स. १६५८ त शातिदासजी दिल्लीस गेले, 
धर्मवीर महात्मा ! प्रवासाच्या त्रासाची त्याना कसली पर्वा ? दिल्लीपति 
औरंगजैबा्शी त्यांची मुलठाखत झाली. 

ओहो ! शातिदासजी, षरेच चृद्ध झाल्ग॑त की ! कर्से काय सर्व क्षेम 
ना? चोहों बाजू्नी विजयवार्ता येत असल्याने खुर्शीव असलेला बादशहा 
चोलला- 


आपण बादशहा झ्ाल्याचें ऐकून सुद्दाम आपल्या सेटीसाठी आहो,' 
नगरशेठ उत्तरले 


हा ठीक ! तुम्ही म्हणजे ह्या दरबारचे जुने हित्चितक !' 


जी हुजूर. जहापन्हों अकबरशाह, जहागीरशाह आणि शहाजहों हा 
तिधानी चादशाही जब्हेरी व अमीराचा सनन्‍्मान देकन मला, ऋणी केलेलें 
जाहे.' 

“आणि आम्हींही तो संबंध तसाच कायम ठेवण्याचे_ ठरविले आहे.” 
चादगहा बोलले 

ती हुजूरची कृपा. पण सरकार, आपल्या चरणी सादर कर्ूासार्दी 
आणगलेली ही फूल नाहीं फुलाची पाकव्ठी स्वीकारण्याची कृपा व्हावी 
शातिदासर्जीनी मोटी रक्षम पुढे ठेवीव बिनति केडी, ओरमजेब्राच्या 
चेहेन्यावरीछ भाव ते निरखीत होते. छृढाओऔसमुत्ठे बादशहा पैशाच्या फार 
तंगीत होता हे त्याच्या अनुमवी बुद्धीने केन्हाच दाडले होते. 
, आपल्ा संबंध ह्यापेक्षाही फार जबठूचा आहे. आवश्यकता नयसब्यार्चे 
चर दाखवबूनही आतून खूष होत बादशहा बोलला, 

अपेक्षेप्रमा सर्वे घडत असल्याने गेट्जीच्या तोडावर उत्साह्माची छठा 
ददिसत होती. ते बोलले 

किवकछ सदिच्छा !! 


बरें, आमच्या लायक काही कामकाज ! 


चच्् 


लिया कर कल 7 पल आ 355 20005 70: 6 

“दुसरे काय काम असणार हुज़ूर ? फक्त आमच्या तीर्थस्थानाच्या संरक्ष- 
णाची सनद देण्याची रीत जहापनाह अकबरशहापासून .-चालत आलिली 
आहे तिची अंमल्बजावणी व्हावी. शेटर्जानी इच्छा दर्शाविली 


दक्षिणच्या सुमेदारीवर असताना अंगावर जबाबदारी नव्हती परंतु बादशह 
म्हणून राज्य स्थिरस्थावर करण्यासाठीं शातिदासशेठजीसारख्याची पुष्कव्ठ 
गरज छाग्रेल हैँ आल्मगीर जाणन होता- 

#हं काय बोलता मामा १ ख़दाच्या बंदगीस्थानाचे रक्षण करणे' हें तर 
आमचे कर्तव्यच आंहे. ह्याबहल लवकरच सनद पाठवितो., पण आपला 
व्यापार तर सुरव्ठीत चालछा आहे ना ? आमच्या मदतीची जरूर छागरेल 
तेव्हां अवश्य सागा.' औरंगजेब सहानुमृतीच्या स्वरात बोलला, । 

“कसल् सुर्ठीत दुजूर ? निकडीच्या वेत्हीं दिलेलीं कर्ज थकर्ली अहित- 
त्यामुके परदेशात आमच्या हुंड्याची किंमत कमी व्हावयाची वेछ आदी 
आहे. म्हणून तर आपल्या चरणीं एवंडी छोटीशी' भेट सादर करावी 
लागली, एकत्र करता आहछी तेवढी रक्षम घेऊन' आलो आहें.” शेटजीर्नी 
परिस्थिति सागितली, 

'कोणाकडे थकले आहेत ? आल्मगीराने प्रश्न केला. 

“सल्तनतकडे साडेपाच छाख रुपये येणे आहेत, आपणि इतर सरदारातही 
मोठी रक्रम गुंवही आहे. 

बलतनकड़े ! 

होय सरकार, सुरूुतान मुरादबक्षानीं शहेनशाहतच्या नावावर घेतलेली 
आहे. 

मरादबक्षार्च नाव येताच आलमगीराच्या डोब्यात एक विल्क्षण 
आसुरी छठा चमकली. शेटजी मनात तात्काछ उमगले 

“गुजराथचे सुभेदार असताना त्वांनी 'मागणी केली. सत्तेपुढे आमचा 
शहाणपणा कसा चालणार ? आम्ही व्यक्तीला पैसे दिले नाहींत; पादशाहालो 
दिलेले आंहेत. ही सहीशिकथयाची निशाणी बघा पाहिजे तर हुजूर,, शाति- 
दासजी सहीशिका दाखवीत बोलले 

“<ठीक आंहे, अर्ज देन जा. लवकरच निर्णय छागेल, विचार करोंत 
आलमगीर बोलला, ' 





घर्मवीर शांतिदास २७- 








अञ्माप्रकारें कामागेरी पार पाडून शातिदासजी अमदाबादेस परतले... 
थोव्याच दिवसांत दिल्लीहून एक फर्मीन बाहेर पडले, 
तोग्रा--- शाहमहंमद औरंगजेब बहाहूर गाश्ीचें महान्‌ फर्मान- 

“आमची मेहेरबानी प्रात्त करणार रहिमतखा यास फर्मावण्यात येते की 
शातिदासजीला महान्‌ पादशहाच्या भेटीचा मोठा सनन्‍्मान प्रास झाल्य 
होता. त्याना राजदरबारातून अमदाबादला जाण्याची नुकतीच परवानगी 
देण्यात आली आइ्दि. त्यानीं असे विदित केले कीं सुल्तान मुरादबक्षानें 
व्याच्याकडून साडेपाच लाख रुपये घेतलेले होते. त्यापैकीं साडेचार छाखा 
रुपये शातिदासचा पुत्र लक्ष्मीचंद याच्या नावाने घेतले आंहित. रु६२००० 
त्याचा भागीदार रखीदास याजकडून व ८० हजार रुपये त्याच्या सोयन्या-- 
धायन्याकडून घेतले, ह्यामुछें शातिदासछा फार च्रास सहन करावे लागले, 

आमच्या उदारतेच्या आणि मेहेरबानीच्या छायेखाी असलेल्या 
त्याना एक लाख रुपये राज्याच्या तिजोरीतून देण्यात यावित, बाकीच्या रकमे-- 
बाबत सतोषकारक पुरावा मिल्वावा, तसेच एक लाख रुपये सुभेदार 


शहानबाझची परवानगी घेकन ताबडतोब देऊन ठाकावे. ह्यामुछे त्यानाः 
आपलछा धंदा व्यवास्थत करता येईल,* 


१० आगस्ट १६५८ सालचे हूँ फर्मान होते. त्यानंतर छागलीच ३०- 
जानेवारी १६५९ गध्ये दुसरे फर्मोन निधालें, 

आमच्या वर्तमान व मावी अधिकान्याना कब्ठविण्यात येते की शाति-- 
दासाचा पुत्र रूथ्मीचंद याने जाहीर केले कीं त्याची मोठी रकम हा 
प्रातातील अधिकान्यात शुंतलहेली आहे. ते ती रक्कम देत नाहींत आणिः 
खोस्या सबबी दाखवितात. त्यामुक्ले ती रक्षम मि्ण्यासाठीं त्यानीं सहछ- 
तनतपुदे बिनंति केडी आहे म्हणून फर्मवण्यात यैतें कीं जे सान्‍या जगांतः 
मान्य आहे अशा या फर्मानाप्रमाणे पूर्ण तपास करून हिशेव व दस्त- 
ऐवज तपासून त्यांना पैशाची मरपाई करविण्यांत मदत केली पाहिजे, 
कोणीही विनाकारण पैसे दडपून बसणार नाहीं याकडे छक्ष द्यावे, 

शातिदासर्जीनी आपल्या उतारवयात दिल्लीचा प्रवास केला त्याचें- 
फल महणून हीं फर्मोनें मिव्यलीं, तीर्थरक्षणार्चे फर्मान न मिव्णाल्यानें ते: 
जरा साचेतच होते, इ. स. १६५९ त हे धुरंधर घरमवीर निजधामास गेले... 


२८ भारतीय ध्रभावी पुरुष 





2५००५" 


- शांविदासजीर्नी लक्ष्मी मिछविलछी परंतु तिछा दासी म्हशन रात्रविले 
स्वतः तिचे गुलाम बनले नाहींत, धनिक हा छोकाचा विश्वस्त असून लोक 
कल्याणासार्ठी त्याचा पैसा असतो, हा घर्मबीर शातिदासर्जीचा महानू 
आदक्े विलासाकडे झुकत चालछेला धनिकवर्ग आपस्यापुढ़ें ठेबील का १ 
डू. स, १६६० औरंगजेबाने तीर्थरक्षणा्चें फर्मान काढलें, 

सहस्ताकेरणाचा पुत्र शातिदास जब्हेरी जो जैन आह त्याने बाददहापुर्दे 
खास मेंहेरबानीची मागणी केली. सैन्याच्या कूच करण्याच्या वेढीं त्यानी 
अन्नादे सामग्री पुरविण्याची मोठी क्रामागिरी बजाविढी आहे. आणि 
त्याचा मोबदला सूणुन कृपाइषीची मागणी केछी आहे. ह्यामुछे पालीताणा 
गाव घ त्यातीरक मंदिर जे शबुंजब डोगराच्या नांवानें ओलखरलें जातें 
ते सर्व आम्ही उपरोक्त जब्हेरी याना इनाम देत आहोत. तेथे जे घास 
होईल त्यात श्रावकाच्या जनावरानीं चरावे. गोवन्या आणि छाकर्डेही 
आवकाच्या उपयोगात याबी पुढे होणान्या कोर्णीही अधिकान्याने ह्ांत 
'फ़रक ,करू नये. 

ह्याशिवाय जुनागड़मध्ये गिरनार व शिरोहीत आबू नावाचा पर्वत 
आहे. दे दोन्ही पर्वत आम्ही गातिदास जब्हेरींस देत आहोत, हा फर्मी 
नाच्या द्वारा अधिकास्याना फर्मावण्यात येते कीं त्याचा उपभोग त्याना घेऊे 
दावा, कोणत्याही राजाने तक्रार करू नये किंवा त्याच्याजवछ दरसाहू 
सनदेची मागणी करूं नये, 
'.  याचा जो कोणी भंग करील तो ठपकयास पात्र हीऊन अछाचा मु 
-गार टरेल, त्यास याबाबत वेगची सनद देण्यात आली आहें, 

पण्‌ आपल्या आयुध्याच्या शेवटच्या वर्षोत घेतलेल्या. अमाचे सार्थक 
झालेल पाहण्यास नगरहोट इहलोकी राष्टू शकके नाहींत. रूष्यते न ख़ु 
कालनियोगः । दुसरें काय १ 

अशा थोर, दीर्घोद्रोगी आणि कर्तबगार धर्मवीराच्या चरित्रश्नवणाने 
ग्आापलो अतःकरणे पुनीत होवोत्त, 





4 

बढ 

ग 
पा 


अकबरप्रतिबोधक जगदू गुरु हीरविजयसूरि 
१ 


जगाचें नदनवन म्हणजे हिंदुस्थान. हिंदुस्थानच्या सुसंस्कृत सूमीमध्यें, 
पृण्यम्मीमध्ये अनेक जगद्व्य ज्योति्धराचा जन्म झाला आहे. जगाच्या 
पुरातन संस्कृतीमष्ये भारतीय संस्कृतीची गणना करण्यात येते. ह्याच 
भूमीमध्ये हिंदुधम, बौद्धर्म आणि जैनधर्मासारख्या महान्‌ धर्मीचा उदय 
झाला आहे. पौर्वात्य संस्कृतीचा प्रकाश भारतवर्पाने सर्व जगास दिल्ला 
अहि. 

जेब्हा जगाच्या कित्येक भागात अधःकाराचें, अश्ञानाचें साम्राज्य 
पसरले होते, इतर ठिकाणचे मानव जेव्हा जंगली अवस्थेमध्यें होते, त्या 
समर्यी भारताची प्रजा प्रगतीच्या उच्च शिखरावर होती. 

भारतावे ऐश्वर्थ आगि ससृद्धि जगास थक्क करून सोडीत. हा 
नदनवनामध्ये सर्व॑ जगास पुरे पडेल इतके धनघान्य पिकत असे. नाना- 
प्रकारच्या सुंदर फुछाफल्वानीं ही भ्रूमि शगारछेली होती. गंगा, यमुना, 
सिंधु यांच्या पवित्र पाण्याने ही मूमि, ही फुछब्राग सजबलछी होती. पुरातन 
काव्ठपासून ही भ्रामि सुबर्णभृमि म्हृणून प्रसिद्ध आहे. येथील भूगभोमध्ये 
सोने, रुप इत्यादि अनेक धातु सापडत, अशा या समृद्ध, सुसंस्क्ृत नंदन- 
बनाने मुसलमानाना आणि नतर युरोपियनाना आकर्पिले यांत आश्चर्य ते 
काय १ 

हिंदुस्थानावर प्रथम हल्ला परकीयाकडून सातव्या शतकात झाला. रज- 
भत राजाचा पाडाव करून मुसल्मानानीं शक्तीच्या जोरावर आपली सत्ता 
इठ्ृह्ू प्रस्थापित केडी, सपत्तीची छाठसा आणि ईस्लामी धर्माचा प्रसार 
या च्येयाने प्रेत्ति होऊन त्वानी हिंदुस्थानावर सवारी केली होती. हे ध्येय 
साध्य करण्यातार्दी त्यानी कित्येक लछढाया केल्या, कित्येक अत्युतम सेंदि- 
राचा नाश केला, आणि अन्यघर्मीयावर जिजिया कर लादून अन्य रीतीने 
रचा छछ केला, त्या कार्की मुसलमान राजांकडून प्रजेला ज्या हाकू- 


३० भारतीय धभावी पुरुष 











्अपेष्टा सहन कराव्या लागल्या च्याला हिंदुस्थानच्या इतिहासात तीड नाहीं. 

कत्तक व क्रौये यानी मरलेल्या आठवें वर्षोच्चा कारकीदीनेंतर अकबर 
-नांवाचा मोगल बादशहा इ. स. १५५६ मध्ये उदयास आला. स्वत५्च्या 
“क्तुत्वाने हिंदुस्थान पादाक्रात करणान्या बाबराचा तो नातू होता. पण 
आपसल्या बापाच्या (हुमायुनाव्या) कारकीदीत विस्कत्ठित झालेले है साम्राज्य 
स्वतःच्या पराक्रमाने व पुरषाथीनेंच त्यानें परत मित्ठविछे, तो धमोने 
- सुसलमान होता तरी त्याच्याजवक हिंदु-मुसलमान असा भेदमाब नव्हता. 
-तो जसा पराक्रमी व प्रजावत्सल होता तसाच तो भोठा विद्वानाचा चाहता 
आंगि धर्मजिशासु होता. आपणि त्यामुक्ठे हिंदुस्थानच्या इतिहासात अक- 
-बरास एक विशिष्ट स्थान मिठ्ठालें आहे. मुसलमानी बादशहामध्ये 
-नब्हे तर हिंदुस्थानामध्यें जे जे पराक्रमी आणि न्‍्यायी सम्राद्‌ हौऊन गेल 
“स्यामध्यें अकंबराची गणना प्रामुख्याने करण्यात येंते. 

हुमायुनानतर भारतवर्षाची स्थिति सुधारण्यासाठी आणि प्रजेचे पुत्रा- 
प्रमाण पालन करूयासाठी जशी एका सम्राटाची- अकबराची- जरूरी होती 
तश्षीच जिजिया कराचे दुःख नाहीसे करण्यासाठीं, हिंदुस्थानामध्ये सुरू 
"असलछेला हिंसेचा नंगा नाच थाबविण्यासा्टी आणि जैनाना मार्गदशन करून 
'त्याच्या तीर्थस्थानाचे रक्षण करण्यासार्टी एका महात्म्याची अत्यत 
“जरूरी होती, 

विधीने हे काम द्वीरविजयसूर्रकडे सोपाविले होते, त्याचा जन्म पालन-_ 
'पूर मुक्कार्मी कुशाशाह आणि नाथीबाई याच्या पोर्टी झाला. मार्गशीर्ष जा 
:नवमीचा तो दिवस होता. विक्रम सवत १८५३ (इ, स, १५२७) होते, 


२ 
शैले रैले न माणिक्य मौक्तिक॑ न गजे गजे । 
साधवो नहि सवेत्र चन्दर्न न वने बने ॥ --भतृहरि, 
व्या वेढ्हीं ते आठ दह्ा वर्षाचे असतील नसतील. त्यानी आपल्या वर्डिछास 
जवेचारले, “बाबा, आपस्या कुब्यातून कोणी साधु झाल्य जाहे का ” कुशाशाह- 
आटा हीरजीच्या प्रश्नाचे जरा आश्वर्य वायले, आपल्या प्रश्नावे काहींच उत्तर 
भमित नाहीं असे पाहून हिरजी म्हणालडे, ब्राबा, ज्या घराण्यात कोणी 


अकवरप्रतिवोधक जगदगशुरू दीरविजयसूरि झर्‌ 
साधु पुरुष .अवतरा नाहीं ते घराणँ करसे उच्च समजांव ! कुणीतरी साथ 
होऊन कुव्ठास दिपविंल पाहिजे.” 

बरील उद्गबार काढणान्या हीरजीचे जीवन कसे रंगविलें जाणार जाहि 
याची कुशाशाहास कल्पनाही नसेल. आपला घाकदा मुलगा दोन हजार 
साधूंचा प्रमुख होईछ, नुसता प्रमुख नाहीं तर अखिल जैनसमाजाची एक 
चदनीय निभूति म्हणून तो प्रसिद्धि पावेल, त्याची मूर्ति होऊन तो 
पूजछा जाई, यवन बादशहा अकबर त्याचा सन्मान करीछ, साधा 
सन्‍्मान नाहीं तर त्याचा दिव्य उपदेश ऐकून त्यास “'जगदगुरुः पदवी 
अर्पण करील आणि जीवहिंसेला प्रतिबंधक अर्शी फर्मान काढील, अर्से 
कुणाशहास स्वप्नात तरी वाटले असेल का ? पण बालद्दीरर्जीनी आपले 
बोल मात्र खरे केले, 

हीरजी अवधे अकरा वपाचे असताना त्याचे बडील कुशाशाह आणि 
आतोश्री नाथीबाई वारली. हीरजीच्या थोरब्या बाहिणीनें- विमल्याईने- 
हीरजीला आपल्या सासरीं (पाठण) नेले. पाटण येथील जैनमय वाता- 
चरणात हीरजींचे मूव्ये धार्मिक संस्कार अधिक हृढ झाले. जैननगरी 
महणून प्रसिद्ध पावलेल्या पाटणमध्ये जेन्हा हीरजीनी पाय ठेवछा तेव्हा 
आचार्य विजयदानसूरीचें वास्तव्य तेथेच होते. सोब्ठाव्या शतकाच्या 
प्रारंमी निरनिराछे पंथ निधून श्वेताबरमताच्या साम्राज्यात जी छिन्न- 
पिन्नता झाडी होती आणि श्रावकाच्या व साधूच्या आचारांत जी भिथिलता 
आली होती ती नाहींशी करून समाजास पुन्हा एकात्रित करण्याचे 
ज्यानी महान्‌ काम केले अशा आनंदविमलसूरींचे ते शिष्य होते. विजय- 
दानसूरीच्या सहवासांत जसजसे हीरजी येऊं छागले तसतसे संसारत्यागाचे 
विचार त्याच्या मनात येऊं लछागले, खेल्ठण्यातून त्याचे मन उडून गेले, 
पाठशाक्ठमर्ध्य त्वाचा वराच वेछ जाऊ लागला, एखाद्या माविक शआावका- 
व ग य 














कं जानद विमल्सूरि, इ, स. १४७२ पायन इ. से, १५४६ पर्यत अतावर 
जज ् ७ >े ५ ० शव 
जन समाजामर्ध्यें पाच पंथ निघाले, ते भर्से : (१) लॉकाशाहाचें लोकामत, झा पंथास 
था नकवासी' अने॑ दुमरें नाव आहे. (२) कटुकू्च कटुकम्त, (३) विजय विजयमत. 


(४) पार्खचेद्रा् पार्श्चचद्रमत, (५) सपर्ममत. या पाच पथांपैदी फक्त पहिल्या 
श्रयाची बाढ़ झालो, 


श्श भारतीय प्रभावी पुरुष 





प्रमाणें ते सामाय्रेक, प्रतिक्ररण आणि देवपूजा करूं छागले. संताचा 
सहवास, वाचनपठनाचा व्यासंग आणि अरिहंताबदहछ अंत्योर्मी असलेली 
आसक्ति ह्ामुके हीरजीच्या बाल्मनात क्राति पड़ून आली, त्यास ससार 
असार वार्टू छागला. तसे पाहिले तर, संसार अजून त्यानीं पाहिलाही 
नव्हता, पण संसाराची निरर्थकता मात्र त्या भव्य आत्म्यास पगली होती, 

आपल्या मनातीछ दराक्षिसंब्रधीच्या भावना त्यानीं विमलबाईपुढें प्रकद 
केल्या, विमल्बाई रडूं छलागली, आपब्या मावाच्या दक्षिमुठे आपणास ते 
अंतरणार हा विचार तिछा असह्य होऊं छागला, इतर वडील बहिणी- 
प्रमाणे पोरका झाछव्या आपल्या घाकस्या भावाविषयीं तिचे विचार होते. 
हीरजी मोठा होईल, विवाह करून संसार थाटीरू आणि व्यापारघदा 
करून अगणित संपत्ति मिव्वील, अशा कब्पनासाम्राज्यात विमल्बाई 
वावरत होती. तिला ब्रिचारील्ला काय माहीत की हीरजी हातात तराजू 
धरण्यास जन्सले नव्हते |! अगणित पैका मिव्ठववून शेठजी होऊं इच्छीत 
नव्हते ! तर  राजीया, वजिया, रामजी, इंद्रजी, सोमकरण, उदयकरण- 
सारख्या गर्भश्नीमंत आवकाना पूज्य होण्यासाठी आणि अकबराच्या 
सुभेदारावर प्रमाव पाडण्यासाठी ते अबतले होते! दुःखाचा वेग ओसरल्या- 
नंतर ती हीरजीस म्हणाली, 'ही दीक्षा हा पोरखेत्ठ नाहीं. ती तलवारीच्या 
धारेवरील कसरत आहे. त्यात कायमचे घर सोडावे छागतें. पार्यी प्रवास 
 % राजाया व वजिया, दे वेधुद्वय मूछचे खेबायतचे रहिवासी, पण गोव्यामर्यें 
व्यापारासादी राहत असत. ल्यानीं पाच मोठालीं जिनमंदिरेंबाधलीं, मोठमोठाले संघ 
काढले, एकदर ३३ लाख रुपये दानघर्मात खर्च केले. राजदरवारामध्यें ब्ार्चे 
चागलें वजन दोतें, ते सराखरावे श्रावक होते. 

» रामजी व इद्रजी दोन्ही गधारचे राशिवासी, इद्जीस दीक्षा घेण्याचों फार इच्छा 
होती, पण त्याचा भाऊ नाथा यानें विरोध करून दीक्षा घेऊ दिली नाहीं इंद्रजी 
फार श्रीमंत होता. स्व॒व-च्या आयुष्यामर्ष्ये ३६ प्रतिष्ठामहोत्मव ल्ानें साजरे केले 
होते, रामजी हाही सूरीश्वराचा भक्त होता. लाने सिद्धाचलरजीवर एक मंदिर बाधलें, 

. सोमकरण व उदयकरण, दोन्‍्ही खबायतचे रहिवासी, उदयकरणानें यरीश्वराच्या 
स्वर्गवासानंतर सिद्धाचछर्जीवर यूरीश्वराच्या पादुकाची स्थापना केलो, तेथें सूरी- 
खराच्या अकबरास उपदेश करून केलेक्या कार्याचें थोडक्यात वर्णन दिलें आह, 


अकवरप्रतिवोधक जगद्गुरु हीरविजयसूरि ३३ 
करावा लागतो, केशलोचन करावें छागते, आठ आठ दिवसाचे उपवास 
करावे लागतात, हें तुझ्यानें कसे जुछेल ? यावर हीरजी उत्तरले, बेन, 
संसारामध्ये एकदा मनुष्य अडकला म्हणजे त्याच्या हातून धर्मसाधना होत 
नाहीं. आणि उत्कृष्ट प्रमाणात धर्मसाथना झाली नाही म्हणजे मोक्ष 
ल्वकर मिव्ठत नाही. अन्‌ मरा तर त्वरित मोक्ष मिव्वायचा आहै. 
तेव्हा उत्कृष्ट प्रमाणात त्याग करण्यास मछा तयार झालेच पाहिजे. विमर- 
बाईला है तत्त्यज्ञान पयत होतें कारण ती एक सुसस्कृत आविका होती, 
प्रश्न होता फक्त मोह आवरूयाचा, पण हौरजीच्या निश्चयाच्या बत्ठा- 
पुढे विमल्वाईचे काहीं चालले नाहीं. शेवटी भातृप्रेमावर वीतरागावरीछ 
भक्तीनें विजब मिलठविलछा, विवेकाने मोहास जिकले, विमलबाईची सर्माते 
मिल्ताच हीरजीनी आपले हृदय गुरुमहाराजापुढे उघडे केले. त्याच्या 
मनाचा कल पाहून वेराग्य आगे वीतरागाचे उपासक- विजयदानसूरीनी- 
त्यास आपले शिष्य करण्याचे ठरविले, दीक्षोत्सतवसमारंम मोझ्या थाटा- 
माठात वि, से, १५९६ मध्ये झाला. 


तेरा वर्षाचे वाल हीरजी बाल्साघु झाले. हौरजीचे हीरहर्ष झाले. 
खूप दिवस निघून गेले, हीरहपोनी तारुण्यात प्रवेश केला, तारुण्य म्हणजे 
विकाराचे घर, हीरहरपॉर्नी विकाराना वीतरागाची सेवा करण्यात वत्ठविले, 
सत्ता आणि सपत्ति मित्ठविण्याच्या मानवी छाल्सेचे त्यानी अहिंसारूपी 
वृक्षास पाणी घाल्ण्यात, फोफावण्यात रूपान्तर केले, हीरहर्पांचे घर आता 
चार भिर्तीचे राहिले नाहीं. चारी दिशा जिने व्यास केल्या अहित अजशी 
अखिल चराचर जीवसू॒ष्टि हीच त्याची निवासमृूमि झाली. जागा वाढली 
म्टणजे पसारा बाढतो. निवासमूमीचा व्याप वाढल्थावर जबाबदारी अनेक 
पटाने वाढते हैं हीरहर्पास ठाऊक होते. जबावदारी पार पाडण्यासादी जय्यत 
तयारी चालविली, घर्मगालाचा- विशेषतः आगमाचा आपि वाह्मय- 
शाजाचा अभ्यास त्यानी गुरूपाशी केल्य होता, पण महत््वाकाली व तरुण 
हीरहपाचे हृदय सेनापतीच्या पदाची हाव धरणान्या एखाद्या सैनिका- 
प्रमाणे होते, सेनापततीस रणागणावरीरू डाव साहीत असतात. लरूप्करी 


दि मन सनपनरिप 3 परम 58 5720 ले 2 न कथा 3 मा मं क 5 3 3 


के आंगम - जैनाच धार्मिक भय, 


कब. 


३४ भारतीय श्रभ्नावी पुरुष 





शिक्षण घेऊन तो तरत्रज झालेला असतो, आवचार्याना साधूछा शिकवाबे 
लागते, जनसमूहावर प्रमाव पाडावा छागतो. तेब्हा झास्राचा सखोल 
अभ्यास असल्याशिवाय आपली प्रगाते होगार नांही है पाहन अवगत 
नसलेल्या न्यायश्ासत्रामध्ये प्रभुत्व मिव्ठविग्यासार्टी त्वा वेठी नेयाविक 
पंडिताचे आगर असलेब्या देवगिरीस (दौल्ताबादेस) आपल्या दोन गुरु- 
बथूबरोबर जाग्याचे त्यानीं ठरबिले, देवगिरीमध्ये तर्कपरेमापा, मित- 
भापिणी, शशघर, मणिकठ इत्यादि ग्रथाचे त्यानी अध्ययन केले, व्याकरण, 
ज्योतिप, रघवबंशादि काव्यात त्यानी मेपुणता सिव्ठविढी, देवागिश- 
मब्य विद्याभ्यासासाठी झालेला खर्च देवगिरीच्या संघानें आणि तेथील 
प्रमुख शेट देवसीशाद यार्नी केंछा. 

घर्मशासत्र, वाइमय आशभि न्याय यासघ्ये अशा रीतीने पारंगत श्ाव्या- 
नतर वि. स. १६०७ मध्ये हीरहर्षोस पडितपद अर्पण करण्याव आहे, 
तीन वर्षानतर त्याचे असामान्य वेराग्य, अमोघ ववजृत्व आगि असाधारण 
ब्रिद्नत्ता पाहून त्याच्या शुरूती त्याना आचार्य के७, तेव्हापासन ते हीर- 
बिजयसूरि म्हणुन ओब्खण्यात येऊ छागले, आचार्यपद मिव्ठाल्यानतर 
बारा वर्षेपावेतों सूरोना विजयसेनसूरीचा सहवास छामलछा. या सहवासात 
त्यानी तत्काडिन घामक आगि राजकीय प्रवाहाचा सूक्ष्म अभ्यास केला, 
शुरु स्वर्गस्थ झाल्यानंतर जानिशासनसेवेंची सपूर्ण धुरा सूरीश्वराच्या शिरावर 
पडढी.- 

नंतर सूरीश्वर आपल्या शिष्यासाहेत धर्मोपदेश देण्यासाठी गुजरातमन्ते 
ठिकरठिकाणी विहार करू छागले, त्या बवेढी अकबर बादशहाने तो सब्रद 
प्रात आपल्या ताव्याखाली घेऊन त्याचा राज्यकारभार करण्यासाठी ठिक्- 
ठिकराणी सुभेदार नेंसले होते. नवीन राजव८ सुरू शझ्ाल्यामुबठे आणि 
अकबराने नेमलेले सुभेदार रूहरी व स्वछर्दी असल्यामुब्ठे सबद प्रातात 
अराजकता माजली होती. सूरीश्वरासारले संत पुरुष या बंडाछीत होरपकुन 
निबाले, पण ससारत्यागानंतर ज्यानीं सुखाची छाछूसा सोडर्ली होती अशा 
धृरीश्वराना या दुःखद प्रसगाबइल उद्बेगही वाग्त नव्हता, ते स्थितप्रश्ञ 
झाले होते. 


अकवरप्रतिब्रोधक जगदगुरु हीराविजयसूरि ३७ 


डे 

सताच्या जीवनाकडे दृष्टि फेकल्यास एक गोष्ट प्रामुख्यान आढकते, 
ती ही कीं सजनंतेचा, सुसस्क्ृतीचा सुगंध त्याच्यामुछे सारखा वातावरणात, 
लोकसमूहात दरवत्ठत राहतो. आणि तो सारखा दरवत्त राह्यवा हीच 
तव्वाची आत्यतिक इच्छा असते, पण याच इच्छेसाठी लोकाचे कल्याण 
व्हावें याच प्रखर भावनेसाटी त्याना स्वकीयाकइन विरोध होतो. केव्हा 
केव्हा त्याना स्व॒तःच्या प्राणावरही उदार व्हावे छागते. 

आपल्या सात्तविक उपदेशासाठीं मह्यन्‌ तत्त्वज्ञानी सेक्रेटीसाला विपाचा 
प्याल्न प्यावा लागलाच की नाही १ खिश्चन घर्माच्या प्रणेत्याला फासावर 
छठ्कावे लागले ! तुकारामाच्या अभगारनी आणि भक्तीनें छोक वेडाबले. 
पण तुकारामाची महत्ता मुबाजीस आणि साछोमालोस कुठे सहन झाली £ 
मसरसी भगतास हरिजनामध्ये मिसत्ठल्यामुठे आपत्या सख्ख्या भावाच्या 
आपएि भावजयीच्या व समाजाच्या भिव्या खाव्या छागब्या, 

इतर सताप्रमाणे सूरीश्वरावरही कित्येक दु'खद प्रसंग त्याच्या पूर्बायुष्यात 
ओढवले, एकान्तवास, वादशाही जिपायाचा सतत ससेमिरा आणि सुम- 
दाराची करडी नजर यामध्यें तानी कियेक दिवस कठछे, पण प्रत्येक 
ठिकाणी प्रसगावधान राखून तद्यानी आपरी सुटका करून घेतली आहे 

खबायतमध्ये ह्याचा एकदा मुकाम असताना सकल श्रीसश्र पूजा, प्रव- 
चन आशणि प्रतिक्रमणात तनन्‍्मव झाला होता, पण रत्मपाछ नावाच्या 
आवकाची परिस्थिति निराठी होती. आपल्या धाकस्या मुलाच्या 
(रामजीच्या) आजारामुके रत्नपालाच्या घरातील मडब्ठीचें सर्व गीष्टीयरून 
मन उडाले होते, रामजी बाचेल की नाहीं याची गा-ब्वति कोणास वाटत 
नब्हती, पण रामनीचे नजीत्र पइले शिकटर ! त्यास रूवकर श्यराम 
पडल्यामुछ्ठे रत्नपाल आपल्या नियमानुसार सुरीश्वराचे प्रवचन ऐकण्यास 
आश्रमात जाऊं लागछा, नूरीखराचे गैलीयुक्त प्रचचन, प्रवचनात संसाराच्या 
असार स्वर्याचे केलडेले विभदीकरण आपणि त्यातून निधालेले साध जीवनाचे 
शुदर चित्र यामुक्ठे हृत्व्या श्रनलेल्था स्नपालछास ब्मश्ानवैराग्य (?) प्राप्त 
धाले, एकदा मूर्गश्ववजत्छ चेकन तो म्हणाढा, “आचार्यश्री, आपल्ा 
उपदेश फार बोधक जाणे कल्याणकारक असतो. ह्यामृब्ठे वैराग्याचे विचार 











३६ भारतीय प्रभावी पुरुष 


४०5. 23४३६ ३६७८/७८६२७६०४५७७ ८६ 





#५७०५०५०६०५३६/६ /५/६ /४६७०४६६०५७/५/५०५८५-/६ »५७०५.०. मन 


माया डोक्यात सारखे घोछत असतात, रामजी मोठा झाला म्हणजे त्यास 
दीक्षा द्रावी असे मीं ठरावेले आहे.” समापण येथे संपलछे अनू सुरीश्चर 
काही दिवसाच्या वास्तव्यानतर निघून गेले, काहीं वर्षोनंतर ते परत खंबा- 
यतमब्ये आले असताना त्यार्नी रत्नपाछास आपल्या आश्वासनाची आठवण 
करून दिली, पण रत्नपाठ आपब्या वचनास विसरला. त्याच्या घरची 
मडल्ी सूरीश्वरावर राग काढूं छागली. वारा कोणत्या दिशेने वाहतो हें 
पाहून सूरीश्वरानीं आपले धोरण बदलले, पण शेवर्टी एक मोंठा प्रसंग 
त्याच्यावर गुदरछा. रामजीच्या नातहूगाने खंबायतच्या सुभेदाराचे कान 
भरले. खानास त्याने सागितले, “आठ वर्षाच्या कुमारास सूरीश्वर साधु 
बनवीत आहे. तेव्हा व्यास अय्क होणें जरूर आहे. हलकया कानाच्या 
सुभेदारान सूरीखवराना पकडण्याचा हुकूम केला. त्याचा कसून तपास कर- 
ग्यात आछा, पण ते सापडले गेले नाहींत. तेब्हा रुनपाल व रामजीस' 
खानापुढे खचण्यात आले. रामजीचे सुदर रूप आणि छहान वय पाहून 
खान रत्नपाछास म्हणाला, काय रे, तूं याला फक्रीर बनवितोस ! याद 
राख. माझ्याशी गाठ आहें.' रत्नपालानें मोठी काकुछ्त करून स्वतश्ची 
सुझका करविडी, या भानगर्डीत सूरीश्षराना तेवीस दिवसाचा एकान्तवास 
सहन करावा छागलछा, आपल्या पाठीमागे धर्माचा दीपक कोणीतरी 
प्रज्यलित ठेवावा अशी सूरीश्वराची उत्कट इच्छा सुमेदाराच्या कायब्रात 
गुन्ह्याच्या कक्षेत येऊं छागली, त्यातून सुटका होग्यासाठीच सूरीश्वरानाः 
एकान्तवासाचा सूद्देड ! 

दुसरे सकट उद्धवर्ले तें असे. सूरीश्वराबइल एका हितणन्नूने अमदा- 
बादच्या सुभेदाराचे-- शिहाबखानाचें- मन कछुषित केले. सूरीश्वराना ताबड- 
तोब कोर्टात खेचण्यात आले. पाऊस न पाडण्याचा त्वाच्यावर आरोप 
छबण्यात आला होता. त्याबइल त्याना जाब विचारण्यात आला | जणू काय 
पाऊस पाडणे अथवा पडण्यास अटकाव करणे सूरीश्वराच्याच हाती होते ! 
आपल्या जबानीत सूरीश्वर म्हणाले, 'आम्ही पाऊस बद का करावा £ 
पाऊस न पडण्यानें व्लोक दुःखी होतीछ. ज्यामुछ्ेे जनता दुः्खी होईल 
अशाने आम्हास काय छा होणार £ सूरीश्वराच्या सरठ उत्तरानें खान 


# 'हा रामजी पढ़ें सरीश्वरापाशों दीक्षा घेतो. 


अकवरप्रतिवोधक जगद्शुरू हीराविजयसूरि रे७ 








मोख्या विचारात पडला, इकडे शहरात सूरीश्वर सुमेदाराकड़े असब्याची 
चातमी पसरली. सुप्रासिद्ध शेट कुंवरजी यारनीं सुभेदाराकड़े जाऊन सूरीश्वर 
'फकीर अहेत, गरिवाचे कैवारी आहेत, असे सागून सूरीश्वराच्या सजनते- 
चहल खानाची खात्री केली. निकालामध्य सूरीश्वरांना निर्दोषी ठरविण्यात 
आंले, पण सूरीश्वरांवर रचलेल्या दुष्ट थंद्टेचे नाटक तेथे संपले नाहीं. 
आचार्य महाराजावरीरू एक मोठे सकठ टव्ठले म्ह॒णन अमदाबादच्या 
जैनानी मोख्या आनदाने व उत्साहाने दानधर्मास सुरवात केली. दानधमाच्या 
ठिका्णी इनाम थेण्याच्या उद्देशानें एक तुर्की शिपाई येऊन थडकल्य- 
सुरीखराना कोर्णी सोडविले या मुद्यावर ऊकुंवरजीची व त्याची खडाजगी 
झाली. पण नाइलाज झाला म्हणून सूरीश्वर केसे अडकवले जात नाहींत हे 
पाहू अज्ी धमकी देऊन तो रागारागात निघून ग्रेला. कोतवालापाणी 
स्यानें सूरीश्वराबइल कुरकूर केली, खानाने कोतवालावर विश्वास ठेवला. 
आणि ह्याचा परिणाम सूरीश्वरांना कैद करण्याचा हुकूस सोडण्यात झाला. 
पाणवी सत्तेचे बाहुले होऊन बसलेल्या शिपायानी सूरीश्वराना पकडले, पण 
सुदेवाने त्याची विट्वना झाली नाहीं. राबवगंधव व सोमसागर नावाच्या 
दोषा वीरानी भिपायाचीं हाडे मोकरछीं करून त्याना पिठादून लाबले, 
सूरीश्वरानी लगेच तेथून विहार केला. खानास ही हकीगत समजछी. तो 
गुरगुरल्य, एक मली मोटी शियायाची तुकडी सूरीश्वराना पकण्यासार्टी पाठ- 
विण्यात आछी. ही बातमी हा हा म्हणता गावात पसरली. घराच दरवाजे बंद 
झाले, सूरीखवराचा कसून तपास करण्यात आला, पण ते सापडले नादीत- 
स्थाच्याएवर्जी दोषा निरपराधी साधूना पकडण्यात आंछे, ब्रिचास्याना फुकट 
जास सहन करावा लछागछा, तपासान्ती ते निराछेच साधु आहत अर्से 
कठ्व्यानतर त्वांना सोडग्यात आले. अश्ा रीतीने है प्रकरण संपर्ले, या 
प्रसगी सूरीपराना पछुन जाणे भाग पहले, 

सत्तेन उनन्‍्मत्त झालेल्या सुभेदाराकडून आणखी दोन वेठा असाच 
चास देण्यात आला, अथातू या दोन्‍्द्री प्रसंगाना दोन सावूच कारणीमृत 
शाले छोते. 

[जगमाड नवाच्या एका साधूस घर्मग्रथ वाचग्यास न मिल्ठाल्यामछे 
स्यानि सुथेश्वराज़्डे तकार नेडी. पण त्वाचा काहीं उपयोग झाला नाहीं, 


३६ भारतीय प्रभावी पुरुष 


4. /१ #४.३६८४/६-३६ ०६१६/४-०६-८६ /९ २५७/४६/६४६/६१४६-/४/६.०६.३६/९.३६/४/६/४ 





4248 ट3१६५४८४/४८६५ ४४४६-४६ ४४४४-४४ 


माइ्या डोक्यात सारखे घोछत असतात. रामजी मोंठा झाला म्हणजे त्यास 
दीक्षा द्रावी असे मीं ठराबिले आहे. संमापण येथे संपले अनू सुरीश्वर 
काही दिवसाच्या वास्तव्यानंतर निधून गेल, काहीं वर्षानंतर ते परत खंबा- 
यतमध्ये आले असताना त्यार्नी र्नपाठास आपब्या आश्वासनाची आठवण 
क़रून दिली, पण रत्नपाल आपल्या वचनास विसरला, त्याच्या घरची 
मंडब्ठी सूरीश्वरावर राग काढूं छागली. वारा कोणत्या दिशेनें वाहतों हें 
पाहून सूरीश्वरानी आपले घोरण बदलले, पण शेवर्टी एक मोंठा प्रसंग 
त्याच्यावर गुदरछा. रामजीच्या नातहूगाने खब्रायतच्या सुभेदाराचे कान 
भरले, खानास त्याने सागितले, “आठ वर्षोच्या कुमारास सूरीश्वर साधु 
बनवीत आह. तेव्हा त्यास अटक होणे जरूर आहे. हलक्या कानाच्या 
सुभेदारान सूरीश्वराना पकडण्याचा हुकूम केला. त्याचा कसून तपास कर- 
ण्यात आला. पण ते सापडले गेले नाहींत. तेब्हा रत्नपाल व रामजीस 
खानापुढे खचण्यात आले. रामजीचे सुदर रूप आणि लहान वय पाहून 
खान रत्नपालास म्हणाला, 'काय रे, तूं याठा फकीर बनवितोस १ याद 
राख. माश्याशी गाठ आहे. रत्नपालानें मोंठी काकुछ्त करून स्वतःची 
सुय्का करविडी, या भानगर्डीत सूरीक्षराना तेवीस दिवसाचा एकान्तवास 
सहन करावा छागलछा. आपल्या पाठीमागे घर्माचा दीपक कोंणीतरी 
प्रज्वयलित ठेवावा अशी सूरीश्वराची उत्कद इच्छा सुभेदाराच्या कायद्यात 
गुन्हाच्या कम्लेंत येऊे छागली, त्यातून सुवका होण्यासाठीच सूरीश्वराना 
एकान्तवासाचा मुर्देड ! 

दुसरे सकट उद्धवर्लें तें असे. सूरीश्वराबइल एका हितशन्नूने अमदा- 
बादच्या सुभेदाराचें- शिहाबखानाचे- मन कलुषित केले. सूरीश्वराना ताबड- 
तोब कोर्णात खेचण्यात आले. पाऊस न पाडण्याचा त्याच्यावर आरोप 
छेवण्यात आला होता. त्याबदइछ त्याना जाब विचारण्यात आला | जणू काय 
पाऊस पाडणे अंथवा पडण्यास अगकाव करणे सूरीश्वराच्याच हाती होते ! 
आपुल्या जबानीत सूरीश्वर म्हणालू, “आम्ही पाऊस बद का करावा £ 
पाऊस न पडण्याने छोक दुःखी होतील. ज्यामुछे जनता दुभ्खी होईल 
अश्ाने आम्हास काय छाभ होणार ?” सूरीश्वराच्या सरछ उत्तराने खान 


कक लि 0 6 पक पक कक 
%'हा रामजी पुढ़ें सूरीखरापाशों दीक्षा घेतो. 


अकवरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीरविजयसूरि ३७ 








मोख्या वित्तारात पडलछा, इकडे शहरात सूरीश्वर सुभेदाराकड़े असब्याची 
खातमी पसरली, सुप्रासेद्ध शेट कुंवरजी यानीं सुभेदाराकड़े जाऊन सूरीश्वर 
'फकीर आहेत, गरिबाचे कैवारी आहेत, असे सागून सूरीश्वराच्या सजनते- 
खद्दल खानाची खात्री केली. निकालामध्ये सूरीश्षराना निर्दोषी ठराविण्यात 
आहले. पण सूरीश्वरावर रचलेल्या दुष्ट थट्टेचे नाटक तेथे सपले नाही. 
आचारय महाराजावरीकू एक मोठे संकट टछ्ठले म्हणन अमदाबादच्या 
जैनानीं मीझ्या आनदाने व उत्साहाने दानधर्मास सुरवात केली. दानधर्माच्या 
ठिकाणी इनाम बेण्याच्या उद्देशानें एक तुर्की शिपाई यरेऊन थडकला, 
सुरीख्वराना कोणीं सोडविले या मुद्यावर कुंवरजीची व त्याची खडाजगी 
झाली. पण नाइलाज झाछा म्हणून सूरीखवर कसे अडकबले जात नाहींत हे 
पाहू अशी धमकी देऊन तो रागारागात निघून गेला. कोतवाल्ापाशी 
स्याने सूरीश्वराबदल कुरकूर केछी, खानाने कोतवालावर विश्वास ठेवला, 
आपणि ह्याचा परिणाम सूरीश्वराना कैद करण्याचा ह्ुकूम सोडण्यात झाला. 
पाशवी सत्तेचे ब्राहुले होऊन बसलेल्या शिपायानीं सूरीश्वराना पकडले, पण 
सुदेवाने त्याची वि्ंत्नना झाली नाहीं. राधवरगंधव व सोमसागर नावाच्या 
दोघा वीरानी शिपायाचीं हांडे मोकठी करून त्याना पिठादून लाबले, 
सूरीश्वरानी छगेच तेथून विहार केला. खानास ही हकीगत समजली, तो 
गुरगुरछा, एक मी मोटी शियायाची तुकडी सूरीश्वराना पक्रण्यासाठी पाठ- 
विण्यात आली. ही बातमी हा हा म्हणता गावात पसरछी. घराच दरवाजे बंद 
झाले, सूरीश्वराचा कसून तपास करण्यात आला. पण ते सापडले नादीत- 
स्याच्याणवर्जी दोघा निरपराधी साधूना पकडण्यात आहले. ब्रिचास्याना फुकट 
तरस सहन करावा छागछा, तपासान्ती ते निराठेच साधु आहित असे 
कल्ल्यानंतर त्याना सोडण्यात आले, अश्ञा रीतीने हैं प्रकरण सेपले, या 
प्रसंगी सूरीश्वराना पछ्ून जाणें भाग पडले, 

सत्तेनें उन्‍्मत्त झालेलया सुमेदाराकडून आणखी दोन वेव्ठा असाच 
त्रास देण्यात आला. अर्थात्‌ या दोन्‍्ही प्रसंगाना दोन साधूच कारणीमृत 
आझाले होते. पे 

[जगमाछ नावाच्या एका साधूस घर्मग्रथ चाचण्यास न मिव्ठाल्यामुल्ठे 
त्याने सूरीश्वराकड़े तकरार नेली. पण त्याचा काही उपयोग झाछा नाही. 


झे८ भारतीय प्रभावी पुरुष 


ध हो 2323 लक रे 5. अऔत 5 रा 





वन: 





नतर त्यास संघाबाहेर दाकण्यात आले. त्यामृठे जगमारलनें बोरसदच्या 
हकिमाकडे फियोद नेली. सूरीश्वराना बोरसद सोडणे माग पडलछे. त्याच्या 
पाटामागे घोडेस्वार आले. पण जैन श्रावकानी त्या घोडेस्वाराची समजूत 
घालून त्याना मांगें फिरबिले. से, १६३४ मध्ये सूर्सनी पाटणचे जबछ 
असलेल्या कुगशेर येथे सोमसुदर नावाच्या आचार्यास वंदन करण्याचे ना- 
कबूल केल्यामुक्ठे त्याने ईर्ष्यने पाय्णच्या सुमेदाराचें सूरीश्वराविरुद्ध मन 
वबत्ठविले. सूरीश्वरानी रातोरात वडावली येथे प्रयाण केले, तेथे एका घराच्या 
भुयारात काहीं वेठ काढल्यानतर तीन महिने त्याना गुप्तपणे राह्यवे छागले, | 

या प्रत्येक प्रसगातून सुय्ण्याची सूरीश्वरानी शिकस्त केली आहे, संकटा- 
मागून संकटे येताना सूरीश्चरानी समयसूचकता राखी नसती तर कदाचित्‌ू 
त्याना अकबराच्या काराण्वासात एक गुन्हेगार कैदी म्हणून खितपत 
पडावे छागछे असते. लहरी आणि जुछमी अधिकास्याकडून त्याना न्याय 
मिन्ण्याची आशा नव्हती, सूरीश्वर भ्याले असा जर कोणी त्याच्यावर 
आरोप ठेवील तर त्या थोर पुरुषाची किमत कमी करण्यासारखे आहे, 
असा त्यानीं काय गुन्हा केछा होता की त्यानीं क्रूर कायबद्याच्या कचार्टीत 
सापडाबे ! पुन्हा त्याची काराग्हकैद ही लहानसहान गोष्ट नव्हती. सबंद 
जेनसमाजाच्या इश्नतीचा तो प्रश्न होता. आणि म्हणूनच कित्येक आवक 
त्याच्या मदतीछा धावून आले. 

इकडे सूरीश्वराना सुमेदारापासून उपद्रव होत असताना स्वतः बादशहा 
अकबर सूरीश्वराना पहाण्यास उत्सुक झाला होता- 


७ 


चंपा अकबरास म्हणते- “ज्याचे ध्यान करून आम्हास सिद्धि मित्ठते 
असे आमचें देव आहेत, तसेच आमचे गुरु सुसाधूंमध्ये अ्रष्ठ असे हीर- 
विजयसूरि आहत, 

दुपारचा समय होता. बादशहा अकबर आपसल्या महालाच्या झ्वरोख्यात 
बसला होता. त्या समयी राजमार्गावरून एक मोठी मिर्वणुक वाजत गाजत 
चालली होती. मिरवणुकीच्या मध्यमार्गी एक पालखी दिसत होती. परि- 
चारक चबवच्या ढाीत होते. मधून मघून जिन शासन की जय असा 


अकवरप्रतिबोधक जगद्शुरु हंणशवबेजयसूरे ३५ 


ली 





४०5 ४७८५८००४८४८४८७०५७०६०९० 
जयघ्वनि एकूं येत होता. वाजत्रीच्या मधुर आवाजाकडे अकबराचे लक्ष 
वेधले गेले, तेव्हा त्यानें आपल्या एकानेष्ठ सेवकाकडे पाहून म्हय्ले, 
टटोडरमछ, आज ही गहरात काय घामघूम आहे 

“जहापनाह, जैन छोकाची ही मिख्वणुक आहें. चंपा नावाच्चा एका 
श्राविकेने सहा महिन्याचा केलेला उपवास आज समाप्त होत आहे. आणि 
म्हणून चपाच्या सनन्‍्मानार्थ ही मिस्वणक काढली आदे. 

सहा महिन्याचा उपवास १ काय म्हणता टोडरमल १ हे दिव्य साहस 
करणारी स्त्री या मिर्वणुकीत असेल तर तिला राजवाड्बामध्ये आगण्याची 
व्यवस्था ताबडतोब करा. 

बादशहाचा हुकूम ! मिर्वणुक तात्काछ थाबविण्यात आढी. पाल्खीला 
राजवाब्याच्या प्रवेशद्वारानजीक नेग्यात आले, पाढरें वस्त्र परिधान केलेली व 
कडक उपवासामुके कृभ झालेली चपा पाछ्खीतून हृढछच खाली उतरली. 
दिवाणखान्यात प्रवेश केल्याब्ररोबर बरादशहाने तिचें स्वागत केले आणि 
आपल्या समोरच्या आसनावर बसण्यास सागून ते म्हणाछा, “चपाबाई, आपण 
किती दिवसाचा उपवास केला ?” 

'खाविंद ! मी सहा महिने अजन्नग्रहण केले नाही, गरम करून थड 
केलेलें पाणी मात्र केंव्हा केव्हा दिवसा घेत असे, अशा रीतीने केलेछा उप- 
वास आज मी सॉंडलछा आहे. 

“अशी उग्र तपचर्या कोणत्या दिव्य शक्तीच्या आधारेतूं करू शकलीस !”” 

भाइ्या उपवासाच्या पार्ठामागें परम तीथकर ऋषभदेव यावरील अढछ 
श्रद्धा आणि गुरु हीराविजयसूरि याचा शुमाशीवांद होता. 

'हीराबिजयसूरीचा मुकाम हरी कोठे आहे १ 

'त्याचा मुक्काम हल्लीं गुजरातमधील गंधार बंद्रामघ्ये आहे.' 

विचारात मम्न झालेल्या बादशहाने सोन्याच्या बागड्या चपास अर्प॑ण केल्या- 
नंतर मिरवणूक पुन्हा सुरू झाली. चपा गेली पण चंपामुत्े निर्माण झालेले 
विचारतरंग मात्र बादशहाच्या मनातून कमी होईनात. दिवसा उपवास 
करून रात्री अन्नसेवन कर्याच्या उपवासाची पद्धत जाणणान्या अकबराल्य 
सहा महिन्याचा उपवास है एक मोठें गूढ़ वाटर्ई. हीरविजयसूरीबहछ 
त्यास अत्यंत जिव्हाब्ग वादू लागून त्वाचे दर्शन घेग्यास तो अत्यंत उत्सुक 


ज्ज्ल्जनत. न्‍औि नओ... जलन अं तभी 


पकक का 5 शत 3 की का कल जज 5 कं: व, गे 


8० भारतीय प्रभावी पुरुष 


'*६३५७१६५१४७५: 








झाला. नामाकित धमपंडितांकडून त्यानें कित्येक वेठा धर्मरहस्थे जाणूः 
घेण्याचा प्रयत्न केला होता. व कित्येक विद्वानाना आपल्या दरबारीं ठेवू: 
त्याचा मानसन्मानही केला होता, पण अशा असाध्य ब्रताची त्यास कोण 
साहिती करून दिली नव्हती. सूरीश्वराची कीर्ति सात्र त्यानें ऐकली होती 
धर्मसमेमध्ये ,शास्रचची करीत असतांना, “माइ्या राज्यात सर्व दर्शना 
मध्ये असा कोणी महात्मा आहे कीं जो सदैव निष्पाप मार्गाची आराधन 
करीत असतो ? 'अश्ञा त्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना एका समासदाने हीर: 
विजयसूरीचे नाव सुचविले होते. पुन्हा चेपाकडून हीराविजयसूरीची स्तुति 
ऐकली तेव्हा मात्र त्यास धीर निधेना. गुजरातशी परिचित असलछेल्य 
इतिमादखानास आपणि आपल्या दरबारी असलेल्या थानसिंह व मानुकब्याण 
या श्आावकाना त्यांन ताबडतोब भेटीस बोछाविले, ] 

“इतिमादखान, गुजरातमध्ये हीरविजयसूरि नावाचे कोणी जैन सार 
आहत का ! 

“अहापनाह, त्या महात्म्याची थोरवी मी कोणत्या शब्दानी वर्णन करूं (ते 
एक सच्चे फकीर आहेत, गाडी, घोडा, एका इत्यादि वाहनाचा सुद्धा उपयोग 
करीत नाहींत. कंचन-कामिनीचे ते त्यागी अहितच, अहोरात्र ईश्वराची सेव 
करून लोकाना उपदेश देग्यात ते कालव्यय करतात:! 

इतिमादखानाच्या भाषणाने बादशहा अधिक उत्कंठित झाला. इतक्यात 
थानसिह व सानुकल्याण येऊन पोहोचले, 

“थानसिह, जैन धर्माची मुख्य तत्वे काय आहत हैं तूं सागूं शकशील 
काय ?' बाहशहाने त्याव्याकडे दृष्टि रोख़न बिचारले. 

'धर्माचीं तत््वे यःकश्चित्‌ असा सी काय सागर शकणार ! एखादा घर्म- 
गुरु त्वाचे चागले विवेचन करीलछ, मात्र आमच्या धर्मासबर्धी थोडक्यात् 
सागावयाचें झाल्यास “अहिंसा परसो धर्म: अर्थात्‌ अहिंसा हाच खरा घर्र 
असे आम्ही मानतों. 

* थानसिह हा सरीख्वराचा शिष्य, यानें फत्तेपुरमध्यें मोख्या उत्साहाने जिन- 
बिंवाची प्रतिष्ठा दरीखवरांच्या द्ापून कली होती, त्याच वे्ीं शातिचद्रजीना उपा- 
ध्यायपद देण्यात आलें, या थानसिहानें आस््यास चितामणि पाश्वनाथाचे मंदिर 


प्र मई 


अकबरप्रतिबोधक जगद्शुरू हीरचिजयखूरि.. ४१ 


४० चञ तर, 











धरें, माइ्या डोक्यात एक नवीन कव्पना आली आहे. हीरावेजयसूरीना 
अग्ण्यासाठीं साकझ्षे मन फार उत्सुक झाले आहे. गुजरातच्या सुमेदारास 
झ्याबदल मी पत्र लिहितें आणि आपण हीरविजयसूरीना येरथे येण्याबदूल 
एक विनंतिपत्र लिहा.' 

नंतर बादशहाचे पत्र घेऊन मौदी आणि कमाल नावाचे दोन दरबारी 
साडणीस्वार गुजरातकडे खाना झाले. हत्ती, घोडे, पाठखी याच्यासह्‌ 
मोख्या थाठ्ममाठात हीराविजयसूरीना पाठवा असा बादशहाचा हुकूम 
'वाचल्याबरोबर शिहाबखान आश्रर्यवकित झाला, पाऊस न पाडण्या- 
संबंधी सूरीश्वराना जो त्रास त्याने दिला होता त्याबहल त्यास छाज वादूं 
लागली, ज्या फकिरास आपण पकडण्याची शिकस्त केली त्याच्यावर ख़द 
बादशहाची इतकी मर्जी बसछी हूँ पाहून त्यास नवरू बाटले, गेवर्टी गते 
न शोच्य॑ या न्‍्यायाने मागील प्रकरण विसरून जाऊन बादशहाचे फर्मान 
'तडीस नेण्यासा्ी त्याने अमदाब्ादच्या जैन नांगरिकाना एकत्र केले. 
-बादशहाचा हुकूम वाचवून दाखविल्यानंतर त्याने एक भाषण केले, त्यात 
स्याने सागितले कीं, बादशह्य स्वतः आमंत्रण देत आहे. तेव्हा आपण 
'हीरविजयसूरीना जरूर फत्तेपूरशिक्रीस पाठवा. प्रवासामध्यें त्याना काहीं 
आअडचण पडणार नाहीं याची खात्री असू दा. 

खानाच्या सर भाषणाने जैन पुढास्याना मीति बादली. त्यानी खानास 
सागितले की सूरीश्वर सध्या गंधार बंदरामध्ये आहेत. आम्ही त्याना मेंदू 
आपणि बादशहास भेटण्याचीं विनंति करूं, 

हैः 


ने 


खंबायत शहराजव्ठ आज जेथे काही पुरातन अवशेष आगि अरण्य आहे तेथे 
'पूर्वी गंधार नावाचे सुंदर बेट होते. सूरीश्वराना भेटण्याची जेव्शा बादशहास 
'इच्छा झाली वत्या वेढीं त्याचा मुक्काम या बेठामध्येच होता. तेथे दररोज 
सकार्ढीं धार्मिक विषयावर ते प्रवचन करीत. त्याची मधुर वाणी व अगाघ 
शान यामुक्ठे कित्येक स्त्रीपुरुष मुग्ध होऊन जात. गुजरातच्या सुमेदारास 
कबूल केल्याप्रमाणे सूरीश्वराना भेठ्ण्यासाठीं अमदाबादचें एक महाजनसडत् 
के दिवशी सकार्ली गंधार बंदरी -येजन पोहोचले, देवपूजा केल्यानंतर 


धरे भारतीय प्रभावी पुरुष 
सूरीश्वराना वंदन करण्यासाठी ते उपाश्रयात गेले, उपाश्रय त्या वेन्हीं स्री- 
पुरुपानी गच्च भरले होते. श्रोतृवर्ग आचार्याचे प्रवचन ऐकण्यात इतका गर्ग 
होऊन गेला होता कीं पाहुण्याचे आगमन झालिले त्यास कढुनसुद्धा आलि 
नाही. सरीखरानी मात्र त्यास बदन करताना पाहिले होते, व्याख्यान संपले.. 
अमदाबादच्या भडल्ठीकड़े पाहताच सघपतीने त्याचे स्वागत केले, नतर 
सर्व मंडछी आचार्य महाराजाकडे गेली. अमदाबादच्या नगरशझेटने सूरी- 
ख्वराना भेय्ण्याची बादशहाची इच्छा आगि गुजरातच्या सुभेदारास आलिेलाः 
इक़ूम बगेरे माहिती सूरीश्वराना करून दिली. 

जमलेल्या मडब्ठींत निरानिराछे तर्कवितर्क सुरू झाले, उलटसुरूट विचार 
साडण्यात येऊं छागछे. एक गहस्थ उठलछा व म्हणाला, 'बधूनो, सूरी- 
खराना सम्रादकडून भेठीचे आमत्रण आर आहें हें खरें पण आचार्य- 
श्रीनीं स्वतः जावे है योग्य दिसत नाहीं, बादशहास धर्म ऐकण्थाची गरज 
असेल तर तो स्वय सूरीश्वराकडे येईल. | 

त्याचें भाषण संपण्याचें अगोदरच “बरोबर बरोबर' असे एकजण 
उुच्दुच्ला, 

काहींचे म्हणणे पडले की बादशहा म्लेच्छ आहि, दुष्ट आहे, म्हणून सूरी- 
खरानी न गेलिले बरे आणि येथे सुद्धा न राहता दीव बेटात गुस्तपणे राहावें 
अनेक स्त्रियाच्या गराज्यात सापडलेल्या बादशहास सूरीश्वराशी धर्मचर्चा 
करण्यास ख्रव॒ड सापडणार नाही म्हणून आचायेश्रीनीं जाण्याचे टाछावें, 
असे एक जणाने आपले मत ठोकलें | पण एक समजस श्रावक म्हणाला॥, 
“आपण आपले विचार माडीत आहात पण आचार्यश्रींचे या बाब्तींत, 
काय म्हणणें पडते हे पाह्णें योग्य होईल,' 

सर्वार्चे महणणे शातपणाने ऐक्‌न घेतल्यानतर सूरीश्वर म्हणाले, “देवानु- 
प्रिय हो, आपण जर जैन साधूची परपरा पाहाल तर आपणास आढक्ून 
येईल की जैनशासनाच्या सेवेसाठी मानापमान सहन करून त्यानी अनेक 
राजाना सम्मार्ग दाखाविला आहें. आये महागिरीने राजा संप्रतीछा, बप्पमष्ट 
सूर्गनी आमराजाछा, सिद्धसेन दिवाकरानी विक्रमादित्याला व काॉलिकाल- 
सर्वज्ञ हेमचद्राचार्यीनीं राजा कुमारपाछास उपदेश केछा आहे, या थोर 
साधूंचा कितता गिरविणे माझे कर्तव्य आहे. महावीर स्वार्मीच्या सिद्धान्वाचा 





अकवरप्रतिबोधक जगदूगुरु हीरविजयसूरि ४४ 
घरोघरी प्रचार झाला पाहिजे अशी माश्नी इच्छा आहे. 'सवि जीव करू 
शासनरसी या मावनेचा सृत्ठ उद्देश समजला पाहिजे, ख़द बादशहानें: 
आमत्रण दिले आहे तेव्हा मानापमानाचा प्रश्न उद्धवत नाही, हजारों 
लोकाना उपदेश करण्याने जे कार्य होते ते एकस्या राजास उपदेश करून 
होग्यासारले आहे. पुन्हा अकबर अविचारी, स्वच्छदी आणि दुष्ट आहेः 
असे मरा वाय्त नाहीं. तो मोठा धर्मजिज्ञासू आंद्वे असे मी ऐकतों. त्यास* 
जैन तत्वज्ञानाची ओबख करून देऊन त्याच्यामार्फत काही छोकोपयोगी 
धार्मिक कार्य करवून व्यावी अशी माझ्नी उत्कद इच्छा आहे. तिकडे विहार 
करण्याचे ठरले म्हणजे बन्याच धर्मतीर्थाचें दशन मछा आपोआप घडेल. 

सूरीश्वराच्या व्याख्यानाने याब्रिणीच्या काडीप्रमाणें चमत्कार घडबून? 
आणछा, सूरीश्वर-सम्राट्मेटीबदूछ आता मड्छी उत्सुक झाली. सबोची 
संमातेि मिठ्ताच सूरीश्वरानी अमदाबादकड विहार करण्याचे ठराबिले. 
सुशश्वरानी जेव्हा गधार बंदर सोडले त्या वेछचा प्रसग फार गभीर होता. 
श्रावक-शाविकाच्या डोछूयातून सूरीश्वराच्या विहारामुछे अश्रु वाहूं छागले, 
अमदाबादमध्ये सूरीश्वराचे भव्य स्वागत करण्यात आले, ,या स्वागत- 
समारभात खुद्द सुभेदाराने भाग घेतछा होता. त्याने मागील प्रसगाबदलछ 
सूरिजीची माफी सागेतढी व बादशहा अकबराकडे जाण्याची विनंति- 
केली, मंतर हिरें, भागेक इत्यादि वस्तु बादशहाचे आशेैप्रमाणे नजराणाः 
म्हणून पुढें ठविल्या व दत्ती, घोडा, गाडी, पालखी इत्यादिकाचा प्रवासा-- 
सार्टीं उपयोग करण्याबइल बिनंति केली. सूरीश्वरानीं नजराणा आगि हीं 
प्रवासाचीं साधने याचा अब्हेर केला व बादशहाचे भेटीसाठी ते. नेहमीप्रमाणे, 
पार्यी निघाले, 

अमदाबाद ते उसमानपूर, सोहछा, हाजीपूर, बोरीसाणा, कडी, बीस-- 
नगर, मेहसाणा बगैंरे गाबावरून ते पाठणाला आले, पाट्णहून बडब्ठी येये 
गेले, तेथे त्यानीं आपले गुरु विजयदानसूरि याच्या स्तृपास (पादुकास) 
वंदन केले, वडब्ठी सिद्ध पूरहून ते पुढे आबू पर्वतावर यात्रेस आले. आबूहून: 
सिरोहीछा आले. सिरोहीचा सुरत्राण याने सूरिजीचा सत्कार केछा क 
मदिरापान, शिकार, मासाहार व परस्त्रीसेवन या गोष्टी न करू्याची प्रतिज्ञा 
केली. तेथून ते सादडीवरून राणकपूरला यात्रेस गेले, तेथून ते मेडते येफे 








ज3 कक ७ कह भी बशयइ ड़ कु हू 3 0599: 


अजनि की ६4 ५०५ कर कक. ००८७५ २५५५०:७४००५:४५ 3 अप >०मब प.. अर # 


3 अ 2: आओ पलट लत हज 0 
आले, मेः्त्याचा सुल्तान साहीम याने त्यञाचा आदरमत्कार केला, 5 
इन फलोभी ग्रेथ ते याद्रेस गेले, व तेथन परत मेडत्यास वेऊन सागनिए: 

फत्तेपूरशिक्रीस आलि 

गुजगत, जोधपूर व जयपूर राज्यातून प्रवास करीत असताना लाने 
टिक्रठिकार्णी उपदेशामृत पाजलें व आबू, राणकपूर व फलोवी या तीन 
यात्रा केल्या 

ते सागानेर येथे असताना त्याचे शिप्य विमलहर्ष उपाध्याय, सिद्द 
विमलपन्यास, धर्मसीकृपी व गुणसागर यानी पुढे जाऊन अग्रोदः 
बादशहाची मुठाखत अबुल्फाजछच्या मध्यस्थीनें घेतली, भेंट पेग्याचे 
उद्देश बादशहाच्या स्वभावाचें निरीक्षण करण्याना होता. 

या भेटीमध्ये विमलहर्ष उपाध्यायानीं ब्रादशहावर उत्तम प्रभाव पाडलछा. 
आकबत्ररास वाटले ज्याचा शिष्य इतका विद्वान आहें तो स्वतः क्रिती 
एविद्ठ/।न्‌ साधुश्रे.् असेछ | 


। द्‌ 


कित्येक दिवसांपासून चातकासारखी वाट पहात बसलेल्या फत्तेपूरशिक्री- 
मधघील जैन श्रावक-भाविकाना हरिविजयसूरीचें आगमन हा मोठा हर्षाचा 
व समाधानाचा विषय होऊन बसछा होता. फत्तेपूरशिक्रीमध्ये सूरीश्वराना 
'वबाजत गाजत तेथील आवक मडछ्ठी आणीत असताना सूरीश्वराच्या मुखावर 
'देखील समाधानाच्या छठा दिस छागल्या. कारण गेधारपासून शिक्ती- 
पर्यतचा लाबच्या ठापूचा प्रवास दीड वर्षाने सूरीश्वर आणि टााच्या 
शिष्यानीं सुखरूपपणे सपाविलछा होता. साधृप्रमाणे कित्येक आवकाच्या मनात 
सूरीश्चर-सम्राट्मेटीबदछ किंचितू भीतियुक्त उक्तठा बसत होती. कारण असे 
की सूरीश्वराच्या चार उपदेशाच्या गोष्टी जर बादशहास रुचल्या तर त्यायांगे 
जैन धर्माचा केशरी झेडा मानाने साम्राज्यात फडकत राहीछ, आणि हे रम्य 
डश्य पहाण्यास सर्व उत्कंठित झाले होते. पण त्यात्रोबरच थोडी भीतीही 
च्याच्या सनास शिवत होती. कारण अकबराकडून सूरीश्वराचा मानमगतत्र 
उेवण्यात आछा नाहीं तर तों अखिल जैनसमाजाचा अपमान होल 
असे त्याना .बाटत होते. पण अज्ञुम घडण्याचा सेमव कमी होता. अकब्नर 


कं ००७ 
डर ॥*४ है ब+ 
क रे हे पं [] 


> जनक * ० 
# हद रे । 


ज््ननननन 
क्ख हि हा ॥| है 


पन्ने गे 
778 थे! 


ध्ण, मं 
ने थगोर 
7 पैयाओ 


बहता, 
म्िती 


गरेक्नी- 
प्राविं 
(2॥ 
वर 


च्वा 
नाते 


(2 
 एय 
तह 
॥॥९॥ 
हे 
अं 








डे ६१8८४ 
“ग20528 025 ट 
इस ब्युकससाल (मा ० 2 20 2/22 









५ मम | 4, मे मजाक 
हा 000५ रात! हक हल 


77 2/$; 





अकवरप्रातिवोधक जगद्गुरु हीरबिजयसूरि ४५. 


सूरीश्वराच्या पहिल्‍्या मेटीतच आकर्षिला गेला, 

तो संवत्‌ १६३९ ज्येष्ठ वच्य १३ चा शुम दिवस होता आगे सूरीश्चर 
धरून एकूण तेरा साधु होते. त्याच्यपिक्ी कोणी सिद्धान्तशिरोमाणि, कोणी 
शतावधानी, कोंगी कवि, कोणी पडित होते. श्वेतवरत्र परिधान करून जमिनीवर 
नजर ठाकीत ते राजवाब्याकडे जात होते. त्याच्या तोडावर अहिंसा, सयम व 
तपाचे चंद्रासारखें शात तेज चमकत होते, राजवाड्याजवछ ते येतांच 
बादशहाचे लक्ष्य त्याव्याकडे गेले, तो तात्काछ उठा. त्याच्या मागोमाग 
बादगहाचे सेलीमादि पुत्र आणि थानसिंह वगैरे दरारी मंडल्शी राज- 
वाज्याबाहेर आली. नतर बादशहने सूरीश्वराच्या सामेरें जाऊन त्याचें 
स्वागत केले राजवाच्याच्या आवारात ही सर्व मंडल उमी असता सूरी- 
श्वर-सम्राठामध्ये खालील माषण झाले :--- 

अकब्रर --- मास्यासारख्या परधर्मीय मनुष्यावर उपकार करण्याच्या 
हेतूने जे आपण श्रम घेतले त्याबद्दछ मी आपली माफी मागतो. 

सूरीश्वर- राजन्‌ , कसली क्षमा मागता १ धर्माचा उपदेश करणे हे 
आमचे कतैव्य आहे, ते करीत असताना आम्हास ठिकठिकार्णी हिंडावे 
लगते, आगणि प्रवासात थोडा त्रास हा होणारच, 

अकब्रर- आपण इतक्या छात्रचा ग्रवास का पायी केंछा १ काय 
माइ्या गुजरातच्या सुभेदारानें आपणाकरिता गाडी, घोडे, पालखी वबगैरेची 
व्यवस्था केली नाहीं ! 

सूरीश्चवर- राजन, आपल्या सुभेदाराने तशी सर्व व्यवस्था केली होती... 
पण आम्हीं सर्व प्रवास पारयीच केला पाहिजे अशी आम्हास शास्त्राज्ञा आहे. 
ज्या दिवशी आम्ही फकिरी पत्करली त्या दिवसापासून आम्ही कोणत्याही 
गोशचा संग्रह करीत नाहीं आणि कोणतेही वाहन वापरीत नाही. 

है ऐंकून अकबरास किचित्‌ आश्चर्य वाय्ले, पण थानसिंहाकडे दृशिक्षिप 
करून तो म्हणाढछा, 'थानसिह, मछा जर हा साघधुजीवनाची पूर्वीच 
कल्पना असती तर मी सुरीश्वराना भेगीचे आमंत्रणच धाडले नसते. पण 
का रे, तूं तर मरा सागायचे ना 

थानसिंहाने बादशहाकडे पाहिलें. बादशद्ास काय उत्तर द्यावें या 
विचारात तो होता. इतक्यात अकबर म्हणाछा, ठीक आहे, समजला 


“8६ भारतीय प्रभावी पुरुष 


न हद अीििी सीसी जॉली जी जी -जॉीजी जज जीती जाय 


तुझा कावा, तुझा मतलत्र साधण्यासार्टी तूं मल अज्ञानात ठेवलेस अं £ 
“सूरीश्वराचे ह्या मागामध्ये कधी आगमन झाले नह्हते तेव्हा त्याच्या दर्शना- 
>साठी तू मलछा विरोध केला नाहीग. किती झाले तरी तू बनिया ना !! 
बादशहाच्या हा विनोदाने मुनिमडकछ व इतर मइ्छी खुप झाली. 
नंतर सुरीश्वराकड़े दृष्टिक्षेण करून बादशहा म्हणाला, 'आपण संध्या 
कोठे वास्तव्य केले आहे १ 
“आम्ही सर्वजण जगन्माल कच्छवाहाच्या महाल्ामध्ये तू राह्मत 
आहोत.' सूरीश्वरानी उत्तर दिले, 
वेछ बराच झाल्यामुके आगणि सूरीश्वराना जास्त वेछ खोल्बून ठेवू 
नये म्हणुन बादशहा थानसिहास म्हणाछा, 'थानसिहा, आचार्य महाराजाची 
राहण्याची व्यवस्था शहरात प्रशस्त ठिकाणी करा आणशि उचद्या त्याना 
“मोब्या थाटामादात चित्रग्माछेत घेऊन या. तेथे उद्या सूरीश्वराचे प्रवचन 
व्हावें अशी माझी इच्छा आहे.' 
पण स्वतःची खास व्यवस्था व्हावी असे सूरीश्वराना वावत नव्हते. 
' पुन्हा फत्तेपूरशिक्रीत उपाश्रय असल्यामुले आपण दुसरीकडे राहू शकत 
नाही असे मोख्या प्रेमछ शब्दात बादशहास सागितल्यानतर त्यानी 
स्वस्थव्ी प्रयाण केले, 








कट 


'राजन्‌ , हवा गालीच्यावर पाय ठेवून आम्हास चित्र्माढेत प्रवेश करता 
थेत नाही.' सूरीश्वराचे निश्चयाचे बोल ऐकून बादशहा किंचित्‌ विचारात 
- पडला., पण प्रसगाची कल्पना करून तो म्हणाला, “आपण दिवाणखान्यात 
प्रवेश करण्याचें का टाब्ठीत आहात ? गालीचा स्वच्छ आहे आणि त्यावर 
-काही जीवजतु असल्याचे देखीछ दिसत नाही. तेव्हा त्यावरून जाण्यास 
-हरकत ती कोणती १ 
गभीर मुद्रा करून सूरीश्वर म्हणाले, “आम्हा जैनाना सर्व प्राणी सारखे 
अआहेंत. बुद्धिवान्‌ असे जे मानव त्याना जितका हा जगात राहण्याचा 
“अधिकार आहे तितकाच जीवजतूनाहि आहे. आगे म्हणून आमच्या 
व्हातून मुग्या, किडे इत्यादि बारीक प्राण्याचा घात होऊ नये यात्रइल शक्‍्य 


अकबरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीरविजबयसूरि ४७ 





लीन जी जजी जज डील जी जज 








सती! काछूजी आम्दी बेतो, आपण म्हणता त्याप्रमाणे गालिचावर जीवजंतु 
जसतीरू पण हे बारीक जीव गालिच्याखारी वावरत नसतीछ हैं कच्ा- 
चरून ? आपणि मी जे हे सागत आहे ते फकत आम्हा जैनानाच लागू आहे 
असे नाही. मनुस्मृतीमध्ये म्हटले आहे--दृष्टिपू्त न्यसेत्‌ पाद वस्त्पू्त 
पपिबरेजलसू । सत्यपूत वर्देद्वाक्य मन/पूर्त समाचरेत्‌ ॥ 
कोणत्याही विजञानगात्रामध्ये एखादा नवीन शोध लागलछा म्हणजे जसे 
आश्चर्य वाय्ते तसे अहिसेसंबरधी इतका खोंछ विचार केलेला प/हून अक- 
बराला नवलछ वाले, त्वाने नोकराना गालीचा दूर करण्याबदल नेन्रसकेत 
केला. तात्काछ मुग्याची राग बादशहास जमिनीवर दिसलछी. तो चकित 
आ्ञाला, बारीक बल्नाने भुग्याना दूर केल्यानतर सूरीश्वरानी चिनशाक्ेत प्रवेश 
केछा. हा एकाच प्रसगाने बादशहाची सृरीश्वरावर श्रद्धा बसछी. 
ज्याच्या साम्राज्यानें भारतातील अध्यों भागापेक्षा अधिक प्रदेश व्याप्त 
केछा आहे त्याच्या चित्रणाछेेचे जितकें वर्णन करावे तितके थोंडे आह. 
आज सूरीश्वराचे प्रवचन होणार म्हणन ती चित्रगाठा सजविण्यात आछी 
होती. सूरीश्वरासाठी एक व्यासपीठ आणि त्याच्या शिषप्यवर्गीसाठी एका 
भव्य बैठकीची व्यत्रस्था करण्यात आली होती. हा चित्रग्ञाव्ठेमध्ये प्रवेश 
'केब्यानतर सूरीश्वर, वादगह्य आणि इतर मडत्ठी आपापल्या जागी विराज- 
समान झाडी. 
आपल्या ग्रास्ताविक भापणात ब्रादशहा महृणारछा, भास्या प्रजेचे मी 
दोन विभाग करतों---एक हिदु प्रजा आणि दुसरी मुसलमान प्रजा. या 
दोन्‍्ही प्रजाना मी माइया दोन नेत्राप्रमाणे मानतों. दोन्‍्हीं प्रजा 
आनंदात, सुखासमाधानात राह्मव्या अशी माश्नी उत्कट इच्छा आहे. मी 
'जरी जन्माने मुसछसान असलो तरी माझी प्रद्गाति प्रजेसध्ये भेदमाव कर- 
ण्याची नाहीं. माझी घर्मीवर श्रद्धा आहे. निरनिराब्या धर्मगुरूची प्रवचने 
ऐकण्याची सलछा आवड आहे. पृज्य सूरीश्वराचें स्तुतिगान मी दीड वर्षी- 
पूर्वी ऐकले होते. नतर मी त्याना येये वेण्याचे आमत्रण दिले, त्यानीं ते 
स्वीकारले, आणि अनेक कष्ट सहन करून ते गुजरातदून येथे पायी 
.. >इड्डीनें पवित्र आहेल्था जमिनोवर पाय ठेवा, वल्लगाल करून पाणो प्या, सत्य 
कऋषन करा आणि पवित्र आचरण छठेवा, 


४८ भारतीय प्रभावी पुरुष 
आल आहेत, कोणत्या शब्दात मी त्याचे आभार मानूं है मछा कबत नाहीं. 

नंतर सूरीशरानी प्रवचनास सुरबात केली, ते म्हणाले--- 'नामवबर बाद- 
शहा, हिंदु-मुसलूमान प्रजेबद्दल आउली समानता पाहून माकझ्ले अतःकरण 
उचंबरढून येत आहे. पूर्वपुण्याईमुठे आपणास मित्ालेल्या या राजपदाचा 
आपण जनताजनार्दनाची सेवा करण्यात उपयोग करता हैं प्रगेसनीय अहि- 
आपली धर्मजिज्ञासु वुत्ति व सहिष्णुता या दोन गुणामुब्ठेंच भी येथपर्यत 
आली आहे. 

ज्या नियमावर समाजाची घारणा झाली आहे तो धर्म. पाण्याशिवाय 
मासा जगू शकत नाहीं तद्॒त्‌ धमोशिवाय आत्मा पवित्र होऊे शकत नाही- 
हे स्थूल शरीर नश्वर असब्याकारणाने त्याबदइल चिंता करण्याची जरूरी 
नाही, आत्मशद्धि व धर्म याचा असा निकटचा संत्रेध असल्यासुछे धर्म म्हणजेः 
काय हे पा६हू, 

“आमच्या शासत्रात महय्ले आहे--- अन्तःकरणशुद्धित्व धर्मत्वम्‌ । धम्मो 
मगल मुक्कट्र अहिसा सजमो तवो । अर्थात्‌ धर्म म्हणजे अहिसा, सयम 
आणि तप. दुसय्या शब्दात सागावयाचर झाब्यास प्राणिमात्रावर दया 
करणे, पवित्र जीवन ठेवण आणि पूर्वकर्माचा नाश करणू्यासार्ठी तपश्चर्यी 
करणे, आमच्या धर्मामव्ये जे सामितले आहे तेच काही प्रमाणात कुराण- 
शरिफमध्ये लिहिले आहे. धर्माच्या तत्त्वासबंधी मतमेद कोठेच नाहीं, मगः 
धर्मीच्या नावाखार्ढी रक्तसिंचन का ! 

देवासंत्रधी मात्र आमब्या कब्पना निराब्या आहत, सुष्टि कोणी एका 
ईश्वरानें निर्माण केली असे आम्ही मानत नाहीं. ए्थ्वीछा जन्म नाहीं 
आणि लयहि नाहीं, सुष्टीचा निर्माता ईश्वर नसला तरी युगप्रवर्तक महात्मेः 
वेलोवेढी जन्म घेतातच, त्याना आम्ही तीथंकर म्हृणतो, या ती4- 
करानी सर्व पापे घुबून काढल्यामुक्े ते मुक्त झाले आहेत, अर्थात्‌ 
शाश्वत सुखाचें मालक झाले अह्ित, म्हणजे जन्समरणादीच्या फेय्बा- 
तून त्याची कायमची सुटका झाली जआहे, प्रत्येक मानव असा 
मक्त होऊं शकतों; नव्हे केब्हा तरी तो झाल्यच पाहिजे. जो धर्माप्रमाणेः 
वागतो तो लवकर मुक्त दोतो. जे मुक्त झाले नाहींत ते देव, मनुष्य, तियेच व 
नारकी यापैकी कोणत्या तरी योनीमध्ये 'फ्रिरून अनेक कष्ट सहन करतात- 





अकवस्मांतवाधक जगदगुरु हॉरावजयसूरि ४९ 
कर्घी ऐकण्यास न मिल्ठालेले असे देवाचे सत्यस्वरूप ऐकण्यास 
मिव्ठाल्यानंतर बादशहा सूरीश्वराना म्हणाछा, 

“गुरूची व्याख्या आपण कशी करता १! 

'परमाथकल्याण हे ज्यानी आपकलें जीवनध्येय ठरविले आहे ते घर्मगुरु 
होत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह या पाच महा- 
त्रताचे ते पालन करतील, जरूरीपुरत्या अन्नवस्राचा स्वीकार करून धर्मा- 
चा उपदेश करण्यात सब जीवन वेचतील.* 

देव, गुरु आगि धर्म याचे सुदर विवेचन केल्यानंतर सूरीश्वरानी आपले 
प्रवंचन संपावैले, सूरीश्वराच्या विद्वत्तेनददल आता बादगहाची पूर्ण 
खात्री झाली, 

नतर त्याने सूरीश्वरास स्वतःची जन्मकुडली दाखबून काही ज्योतिष- 
विषयक प्रश्न विचारले, सूरीइ्वरानीं तात्का८ठ आपण ज्योतिषी नसल्यांच सागून 
धर्मबोध देण्याशिवाय कोणतेहि कार्य आपल्या कल्षेत येऊ शकत नाही 
असा जब्राब दिला, 

भेट म्हणून काही मौल्यवान्‌ जिनसा सूरीइवराना देण्याचा बादशहाचा 
विचार होता. पण सूरीइ्वराच्या वर्तनावरून ते शक्‍्य होईल असे न वाटल्या- 
मुछे त्याने आपल्याजवठ असलेला अथसंग्रह स्वतःपाशीं मागवून घेतल्या- 
नंतर तो सूरीश्वराना म्हणाला, महाराज, आपल्या उपदेशामुत्ठे मछा फार 
आनद झाला आहे, आपण करीत असलेल्या उपकाराची फेड कशी करावी 
हैं मछा समजत नाही. आपण ज्ञानी आहात, तेब्हा हा अंथसग्रह मी साप- 


णास अर्पण करीत आहे. पद्मसागर नावाच्या एका यतीकडून तो मा 
मिव्ठालेला आह. 


प्रचंड अंथसंग्रह आणि त्यात जैनसाहित्य पाहून सूरीश्वराना आश्चर्य 
वायले, पण बादशहाच्या विनतीस मान देणे शक्य नसस्याम॒त्ठे ते म्हणाले 
राजन आम्ही कोणत्याही गोष्टीचा संग्रह करीत नाहीं. जरूरी पुरते प्र्थ 
आम्ही आमच्याजवछ् ठेवतो, हा अंथसंग्रह आपणापार्शीच राहूं दया. माश्ले 
येथे (फत्तेपूराशिक्री) वास्तव्य असेपरयेत मी त्याचा अवश्य उपयोग करीन, 
सूरीश्वराच्या उत्तरानें बादशहास संतोष झाला नाहीं. ता वेढीं 


चित्रशाल्ठेमष्ये अव्बुछ॒ फजल हजर होता, मध्यस्थी करण्याच्या हेतुने तो 
ड 








७५० भारतीय प्रभावी पुरुष ््‌ 
दी आह आन महक मत आज मल मत. नल कद हिलिग कर अर व लक की मम कह 
म्हणाला, 'सूरीमहाराज, हा गंथसंग्रह निव्वठ पडून राहिला तर काय 
उपयोग १ आपल्यासारख्याच्याजवठ तो असछा म्हणजे पुष्कव्वना तो 
लाभदायक होईल. पुन्हा बादशहास त्यामुब्ठे सतोष होईल,” 

शेवर्टी सूरीश्वरानी तो ग्रंथसग्रह आग्न्यास बादशहाच्या नावाने उघ- 
डल्य आणि त्याची थानासेहावर व्यवस्था ठेवण्याची कामगिरी सोपविली. 
सूरी धराच्या या निः्स्वार्थीयणासुब्ठे त्याची प्रशसा सर्वेजण करूं छागछे. 

सरीखरांनीं अनेक प्रवचने करून अकबरास अहिंसक बनावैले होते, 
एके वेत्ठी बादशहा सूरीश्वराना म्हणाला, “महाराज, कित्येक लोक 
म्हणतात, हस्तिना वाड्यमानोडपि न गच्छेतू जिनमदिरम्‌- हर्तीकडून 
मरण आले तरी हरकत नाही पण जैनमंदिरामध्ये की प्रवेश करू नये- 
याचे कारण काय £ 

या प्रश्नास उत्तर देताना सूरीश्वर म्हणाले, 'राजन्‌, प्रत्येक मनुष्यास 
आपला धर्म श्रेष्ठ आहे असे वाटते, शुद्ध दृष्ठीने परघमोकडे पाहाण्याचा 
ब्ात्ति सहसा माणसात आढकढून येत नाहीं, याचा पारेणाम वैरमाव व क € 
यामध्ये होती. यामुब्ठेच हिंदूँनी जनाना नास्तिक म्हटले, सुसलमान नी 
हिदूना काफीर सबोधिलें व हिंदूनी मुसलमानाना म्लेच्छ महणून चछ 
लेखले. 

सरीश्वराची ही तगस्थता, हृदयाची विभालता व मी म्हणतों तेंच खरे 
यापिक्षा 'सत्यतेच माझ्े ही द्वत्ति पाहून अकबराने सूरीश्वराच्या चरणकमला- 
वर डोके ठेवले असेल यात आश्चय ते काय £ आपल्या कडक आचरणाने, 
गाढ विद्वत्तेने, स्पष्टकक्तेपणानें आणि विशाल हृदयाने सुरीश्वरानी अकबरास 
आकपून ठाकले होते. अकबरास आपल्या बाजूला अनुकूछ करून अहिसा- 
तत्चाछा शोभणारी अशी अनेक सत्क्ृत्ये त्यानी त्याच्याकडून करबून घेतली 

सरीश्वर चार वर्ष शिक्रीत राहिलि असतील, या चार वोमध्ये त्यानी 

कबरास जैनधर्मरूपी भव्य प्रासादाचें मनोहर स्वरूप दाखविले, या प्रासादा- 
तील संदर सुदर दालने पाहिल्‍यानतर अकबराने सूरीश्वराच्या व त्याच्या- 
मागन त्याच्या शिष्याच्या आज्ञा शिरसावंद्र मानून त्याची अम्मल्बजावणी 
केली आहें. अकबराने केलेली ही जीवदयेची व छोकोपयोगी ऋृत्ये जैना- 
च्या आदिसातत््वाछा पोपक असब्यामुछे अकबराने जेनधरमाची मोटी 


अकबरप्रतिवोधक जगदूमुरू हीरविजयसूरि ण्र्‌ 
सेवा केली आहे. नुसती सेवा करून तो थाब॒ढा नाही. शेवटी शेबटी जैन 
धर्माचा त्याच्यावर इतका पगडा बसला की तो जैनधर्मी आहे असे पिनहरो 
नावाच्या एका पोर्तुगीज पाद्रीने आपब्या पतन्नात नमूद केले आहे. पांचशे 
पाचशझे चिमण्याच्या जीमा कापून स्वतःच्या जिभेचे चोचले पुरविणारा; 
हरीण, ससे इत्यादि निरुपद्रवी जीवाची शिकार करणारा; चितोडचा क्िल्ला 
सर करताना स्त्री, पुरुष, हत्ती एवढेच काय पण कुच्याचा देखी प्राण 
चेग्याचा आपल्या शिपायाना हुकूम सोडणारा हा सम्राट्‌ सूरीश्वराच्या सानह्नि- 
ध्यात आल्यानतर मासाहाराबइल४ तीत्र नापसंती, शिकारीब्रहलछ उदासीनता 














# अकवराच्पा जैनत्वावदल काही उल्लेख.-- 

(अ) पोतुंगीज पाद्री पिनहरो यानीं छाहोर येथूनच ता ३॥९।१५५५रोजी आपब्या 
देशामध्यें जे पत्र पाठविलें त्यात ते म्हणतात३- -- 

“राजा अकरर इंश्वर व से याचा उपालक आहे तो हिंदु असुन बतिमंत्र- 
दायाचा (जैन वर्माचा) अनुयायी आह, अतिसप्रदायचे छोक मठवासी क्रपरीप्रसाण 
जनतेमर्ष्य वस्ती करून उम्र तपश्चया करतात, ते कोणतीही सजीव वस्तु खात नाह्ठीत 
आणि जमिनीवर वसण्यापृवी ओध्यानें जागा साफ करतात, हेतु द्वा की त्याच्या 
चसण्यामुर जमिनीवर असलेल्या जीवज॑तूंचा नाश होऊ नये. ...' 

(३) सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ स्मिथ आपस्या अकवर या पुस्तफात म्हणनात३- 
* ..परतु जैन साधुनीं नि.सशय अनेक वर्षपर्थत अकबरास उपदेश केला त्याचा 
उत्तम प्रभाव वादबह्यच्या जीवनावर पडछा, या जन साधूनी आपले सिद्धान्त 
इतक्या प्रमाणात वादशह्ाकडून सान्‍्य करवून बेतले कीं तो जैनधर्मी झाला अभी 
लोकाची समजूत झाली. 

९ मासाहारावइल अकवराची तीज्न चापसेती दाखनिणारे गुरावेः--- 

(अ) डॉ स्मिथ- मासाहाराची वादशहाची विरूकुछ आवड नव्हती, जीवनाच्या 
शेबव्च्या काछ्यत तो जैन साधूच्या समागमात भाला आपणि तेब्हापासन मासाहारी 
भोजन करण्याच त्यानें सोड़न दिलें. | 


हि 


(व) ऐसे अकवरी*च्या पहिल्‍्या भागात अव्बुल फजल नहणतों-वादअहास मांसा- 
दद्दल कप्ती आवड आहे आपि पुष्क बेला त्यावदल त्यानें स्वव.चे मत जाहीर के 
आहे : “निरनिराब्या प्रकारंच खाद्यपदार्थ मिछत अमतोना देखो फजेवत प्राण्योप्ा 


ण्र भारतीय प्रभावी पुरुप 

मर जी महक रत लक मिट मनन नकल की लक तन 
व्यक्त करतो, सहा सहा महिनेपावेतो स्वतः मास खाण्याचे वर्ज्य करतों 
आपणि सत्रद राज्यातून कित्येक महिने पशुहिसा बंद करण्याचे हुकूम सोडतो 
याचा अथ काय ! 








दुःख देण्यास लोक मार्गेपुर्दे पाइत नाहीत, आणि त्याची कत्तल करून भक्षण कर- 
ण्याव उत्सुकता दाखवितात, यास लोकाची अज्ञानता व निर्देयता हीच कारणीभूत 
आहत, कोणताद्दी मनुष्य निर्देयतेचा प्रतिवध करण्याव जो एक नेसर्गिक सुदरता 
आहे ती पारखू शकत नाहीं आणि स्वतः कित्येक प्राण्यार्चे कवरस्थान वनतो (म्दद, 
पशुच्री हत्या मास खाण्यासाठों करतो.) जर वादशहाच्या अगावर राज्यकारभाराची 
जोखीम नसती तर तो सदैव मासाहारापासून भल्प्ति राहिला असता.? 

(क) अकबर नेद्र्मी सागत असे की मासाहारी लोक माश्या शरिरावर संतुष्ट 
होऊन दुसन्या जीवाच्या भक्षणापासत दूर राइते तर किती चागलें झालें असत ! 
याकरिता माश्षें शरीर अवाढ्व्य झालिं असंत त्तरी मी सुखी झालों असतों, अथवा 
माइया शरीराचा एक भाग कापून मासाहारीना संतुष्ट केल्यानतर कापलेला भाग 
मला पुन्दा मिव्ण्याची एख्ादी योजना निधाली असती तरी मी भ्रप्तन्न झालों असतों. 
मी माइ्या शरीरद्वारा मासाहारीना तृप्त केले अस्त. 

(ड) डा, स्मिथ- 'छोकाना मास खाण्याची इतकी सवय पडली आहे कीं जर 
त्याना दुःख झालें नसंते तर त्यानीं स्वतःच्या शरीरास खाऊन टाकलें असर्तें हें 


निशसशय.! 
लह्दानपणी माइ्याकरिता मासभोजन तयार करण्याचा जेब्हा मी हुकूम करीत 


असे तेव्हा तें भोजन मरा नीरस लागत असे, आपि म्हणुन त्या आह्याराकडे मी दुलक्षः 
करी, झा बृत्तीमुठच पशुरक्षणाच्या आवश्यकतेकडे माझी दृष्टि गेली आणि मास- 
भोजनापासून मी दूर राहिलों, 

माइया राज्यामिषिकाच्या वाढदिवशी प्रतिवर्षी इंश्वराचे आभार सानण्यासा्ों 
कोर्णीदी मास खाऊ नये. त्यामुले सवद वर्ष भरभरा्टीत जाईल, 

, क्साईं, कोछी आणि ज्याचा थदा निव्वठ हिंसा करण्याचा अहिे त्याच्यासा्दीं 
राचण्याचीं ठिकाणें निराठीं असलीं पाहिजित आणि दुसन्याच्या सहवासात ते जर 
आले तर दड करण्याची योजना अमलात आणली पाहिजे. 

७ राज्याच्या नियमाप्रमाणें शिकार खेल्णें वाश्ट नाहों, तथापि प्रथम जीवरक्षः 
करण्याची आवश्यकता आहे, 


्ड 


अकबरप्रतिबोधक जगदगुरु हीरविजयसूरि ण्‌३ 


जज 





लय कली को 





जी >> 





<८ 


श्रीकृष्ण आणि ओऔीनेमीनाथ हे दोन बधु होते. एक कर्मवीर तर दुसरे 
अर्मवीर, हिंदूना जसे श्रीकृष्ण तसे जैनाना श्रीनीमीनाथ, श्रीनेमीनाथ आणि 
राजिमती ही जोडी अजरामर झालेली आहे, शौरीपूर हैं श्रीनेमीनाथाचे' 
जन्मस्थान. आग्य्ाच्या चातुमीसानतर सूरीश्वर शौरीपुरास गेले, हा पवित्र 
आमीमध्ये प्रवेश करताना सूरीश्वराना अत्यानद झाला. ता नगरात असताना 
आनेमीनाथाचा हजारो वर्षोपूवीचा इतिहास सूरीश्वराच्या डोब्य्यापुढें ताजा 
आझाला. ते गौरीपुरास आणि आगम्य्यास निरानैराब्या मंदिराची प्रतिष्ठा 
न्‍करण्यात गुग झाले, 

पण इकडे सूरीश्वराशिवाय अब्बुल फजछला चैन पडेना. सूरीश्वर-समाट्‌- 
भअखैच्या अगोदर फजल आणि सूरीश्वर याची ओबछ्ख झ्ञाडी होती, आणि 
या ओब्ठखीचे मैत्रींत रूपान्तर झाले होते. फजल भन्री होता. सूरीश्वर 
साधु होते. पण दवोन्ही विद्वान होते, आगणि म्हणनच त्याचीं मैेत्री शेवट- 
'पर्यत टिकली, 

अब्बुल फजलच्या आमंत्रणामुल्ठे सूरीश्वर जेव्हा परत फत्तेपूरशिक्रीस आले 
'तेव्हा फजल त्याना आपल्या निवासस्थानी घेऊन गेला. 

योगायोग असा कीं ह्याच वेठी बादशहा फजलकडे आहछा होता. 
'सूरीश्वराना तेथे पाहिल्‍याने तो फार ख़प झाछठा पण सूरीश्वर केव्हा फत्तेपूर- 
क्िक्रीस परत आलि हे त्यास माहीत नसल्याम॒क्ठे तो अब्बुल फजलला म्हणाला, 
फजल, सूरीश्वराचा मुकाम येथे असताना आपण मल्य तसे का कव्ठविले 
नाहीं १! * 

“जहापनाह, सूरीश्वराचे आजच आगम्ययाहून आगमन झाले आहे. आगे 
डी खब्रर मी स्वतः आपणास कब्वविणार होतों परण त्याच्याशी झालेल्या 
वादविवादात वेत् केव्हा निघृन गेला हें कछले सुद्धा नाहीं, त्वाबहल मत्य 
दुभ्ख होते 

तुछा दुःखी होण्याचें कारण काय ? सूरीश्चधराचे प्रवचन ऐकावे 
त्याच्याबरोबर काहीं धर्मचचौ करावी असे मछा नेहमी वाट्तें. आणि ते 
देखींछ मोठ्या उदार मनाने माक्या मनाची ही मूक शमवीत असतात. 
स्याचे ऋण मी केव्हा फेडीन असे मछा होऊन गेले आहे, किंत्येक दिवस(- 


भारतीय भभ्चार्वी पुरुप 
3 पल 0 पा 33 6 22 
पासून मा वाटते कीं अश्व, हत्ती आणि काहीं जडजवाहीर देऊन त्याचा 
सन्‍्मान करावा. पण ते शक्‍्य होईल का?! 

बादगहाचे विचार ऐकून सूरीश्वर गहिवरून म्हणाले, 'राजनू, हा डाम- 
डौल आम्हास कश्माला हवा  ह्या गोश्टीचा सग्रह हा मोज्या सरदाराचा 
आपस्यासारख्या बादशहाचा अलछकार आहे. आमची गोष्ट निराब्ठी आहे. 
शआवकाची साथी धातुपात्रेही आम्हास वापरण्याची मनाई आहे. आवकाचे 
जेबण झाल्यानतर राहिलेलथा स्वयपाकावर आम्ही आमची उपजीविका 
करतो. त्थार्नी टाकून दिलछली वस्त्रे आम्ही परिधान करतो. स्नान, श्गार 
आदि क्रिया आम्हास निरर्थक वाय्तात. तेब्हा आपण सागत असलेल्या 
वस्तूचा स्वीकार करून मायाजजाव्ामध्यें सापडण्याची गोंष्ट कशालढ्ा १ या 
मायाजजाव्ठामध्ये जे सापडले आहेत त्याना जागशत करण्याची कामंगिरी 
आमच्यावर आहे. आम्हास हिसा, असत्य माषण, चोर्य, मैथुन आणि 
संग्रह यापासून अलित राह्यवयाचे आहे, आणि अगदी सूक्ष्म जीवानाही 
आमच्याकडून उपद्रव होणार नाहीं असे वागावयाचें ओह.” 

“'सूरीइवर, मनुष्यावर प्रेम करावे हैं मछा पटते पण आपण मानवारनी 
हरीण, ससे, बकस्या इत्यादि क्षुद्र जीवाबइल का पर्वो करावीं हे मछा सम- 
जत नाही. हें सब जीव मानवाच्या सुखाकारेता ईइ्वराने निर्माण केले 
आहेत असे नाही आपणास बात £ 

. राजन, या जगामध्ये एक काठ असा होता को मनुष्य नरमासभक्षण 
करीत होता. आता त्याछा सकछ प्राणिसात्र मानवसुखासाी निर्मोण 
झाले आहेत असे वाटते. ज्या हरिणाची केव७ होसेखातर आपण शिकार 
करता त्यास स्वतःचा जीव प्यारा नाहीं का मनुष्यावर जशी कव्यार 
चालविली असता तो घायाछठ होतो तद्गबतू पारध्याच्या बाणापासून त्याचा 
जीव कासावीस होत नसेल का १ आणि म्हणून स्वतशचा प्राण वाचविण्या- 
साठी तो इकडे तिकडें भरघाव पत्ठत नाहीं का ? मानवाच्या खाद्यासाठींः 
बकय्याच्या सानेबर कसायाकडून सुरी फिखण्यात येते त्या वेढीं जोबें वे 
असा आवाज निधतों त्याचा अर्थ काय ? ज्या बुद्धीची मनुष्य झेखीः 
मिरवितो त्यास हा अर्थ समजूं नये का ! या जनावराची मूक वाणी मान- 
वाने ऐकली नाही हें दुर्दैव होय. आमच्यात हरीण, बकरीं, ससा इत्यादि 


च्च 





अकवरप्रतियवोधक जगदशुरू दीरविज्ञयसूरि प्ष्ज्‌ 
प्राण्याचाच काय पण झाड, वनस्पति याच्याही जीवनाचा विचार केलेला आाहे. 
या स्व जीवाना आपस्या प्रेमछ छत्नाखाली नादवून आमच्या पैगबरानी- 
तीथैकरानी- आम्हास आज्ञा केली आहे- सब्बे वि इच्छन्ति जाविऊ न 
मरिजिके । तम्हा पाग वह घोर निग्गन्था वज्जयन्तिगं । 

आचायमहाराज, आपल्या उपदेणाने माझ्ा बुद्धिपालट झाला आह. 
अधःकारांत खितपत पडणाय्या अज्ञा मछा आपण जो प्रकाश दाखबिला 
स्यात्ह्रल मी आपला ऋणी आहे. या माइया हातून कित्येक निरापराधी 
जीवाची हिसा झाडी असेल. मासाहार केब्यामुब्ठे कित्येक जीवारची कब्र- 
स्थान माझ्या पोंटात सापडतीछ, या सवाचा जबाब अधछ्थाच्या दखारामध्ये 
मी कसा देऊं १ 

'राजनू , आपणास झालेला पश्चात्ताप हा आपण केलेल्या अपराधाचे 
प्रायश्रवित्त आहै, अज़न आपण आपल्या संवयी बदछू शकता. विलासाना 
योग्य वकण छाबू शकता. शेकडों प्राण्याना जीवदान देऊकन आपण आपल्या 
चुकाचे परिसाजन करू शकता. आग्ग्याहून मी पाठविलेल्या संदेशास मान 
देऊन आपण पर्युषणपर्वाच्या सणाता बारा दिवस जीवहिंसा बद करण्याचा 
हकूम दिला होता. त्याम॒कठे शेकडों प्राण्यांचे जीव वाचछे असतील, अशा 
रीतीने तुमच्या एका आज्ञित छाखों जीवाचे रक्षण करण्याचे बठ आहे. डाबर 
तल्गवात$ जी हिंसा होते तिचा आपण एका क्षणात प्रतिबंध करू शकता 

अब्बुल फजल, सूरीश्वराच्या या उपदेशामुक्ठे माझे पाप घुऊन कादण्याचे 
मी ठराबैले आहें, ह्या दयाक् फकीराचा उपकार मी ह्याच रीतीने फेडू 
शकेन, डाबर तलावात होत असलेली हिंसा आणि माझ्या सबंद राज्यात 
पर्युपणपर्वाच्या वेलेस बारा दिवस जीवहिंसा होणार नाहीं अशी फर्मोनें 
आता काढण्याचा माझा विचार आहे. माश्या प्रजेजवठ घनधान्य मरपूर 








४० 





न्‍४०९०४०६८४७ 








# स्व जीव जगण्याची इच्छा धरतात, मरण्याची साहीं, आणि म्हणन ह 
निर्श्नथ साथु | हैं घोर पाप करण्याचें वर्ज्य कर है 

३ परिशिष्ट २ पहा, 

$ डावर तलाव- वारा मैल छांबीचें सरोवर आस्यापाणशी अकवरानें खोदविलें 
दोतें आणि त्यास डावर नाव इदैलें होतें, 


ण्द््‌ भारतीय प्रभावी पुरुष 


52 5८ञ४घ८४७८४०६०६ 











ह६८४०६०६३०४६४२४/४० 


आहे. तेव्हा जिभेच्या छालसेकरिता दुसन्या जीवाचे प्राणदरण करणे 
पाप आहे असे मलछा वाठते, आगि महणून अशा अ्रकारची हिसा सत्वर 
बंद झाली पाहिजे,' 

बादशहा अकबर पुढ़े पुढे सूरीश्वराच्या शिष्याच्या उपदेशाने इतका 
अहिंसाप्रेमी झाला कीं त्यानें वर्षाच्या कित्येक महिन्यात आपब्या सबंद 
राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवहिंसा करण्यास बंदी करणारी अन्नों 
फर्मानें काढली, 

काबू 5-कंदाह्रपासून अमदनगरपर्यत आगगि कराचीहून कलकत्त्या- 
पर्यत पसरलेब्या आणि ज्यात हिंदु, मुसलमान, पठाण, गुरखे, खिश्रन 
इत्यादि निरनिराब्या धर्माच्या लोकाचा मरणा आहे, ज्यात मांसाहारास 
चटठावलेल्या एखाद्या सैनिकापासून थेट विल्यसी सरदार राहतात अश्चा 
आवाढव्य साम्राज्यामध्ये कित्येक महिने जीव॒हिसा बंद करू्याचीं कडक 
फर्माने काढणे हैं अकब्रराचे दिव्य साहस नाहीं का ? 


९ 


फत्तेपूरशिक्रीत व आसमंतात्‌ सूरीश्वरानी तीन वर्षे काढलीं, आता 
सूरीश्वराचा सहवास मिल्ठण्यासाठी गुजरातमधील त्याचा शिष्यवृद फार 
उत्सुक झाला होता. अकबराच्या दरबारी येग्याचा सूरीश्वराचा हेतु देखील 
आता सफल झाला होता पुन्हा जैन साधूना एके ठिकाणी फार काल वास्तव्य 
करता येत नसल्यामुब्ठे सूरीश्वरानीं गुजरातमध्ये विहार करण्याचे ठराविले, 

सूरीश्वराचा विहार करण्याचा मानस जैताशाह व थानसिंह याना कछला. 
तात्काछ दोघेंजण उपाश्रयात गेले आगे त्यानी सूरीश्वराना काही महिने 
विहार करण्याचे तहकूब करण्यास सागितछे. जैताशहाची इच्छा सूरीश्वराच्या 
हातून दीक्षा घेग्याची होती, आणि यास खुद बादशहाचे अनुमोदन होते. 
तेव्हा सूरीश्वरानीं विहार करण्याचे रद्द करून जैताशहाच्या दीक्षामहोत्सवा- 
साठीं एक शुभ दिवस नक्की केला. 

उपाश्रयामध्ये या वाटाघाटी चाछुत असताना अब्बुल फजल आला. 
फत्तेपूरशिक्रीमध्ये सूरीश्वराचा मुक्काम तीन महिन्यानी वाढलेला पाहून 
त्यास फार आनंद झाला. नंतर त्यांन सूरीश्वराना बादशहास भेण्ण्यासाठी 


अकबरप्रतिबोधक जगद्‌गुरु हीरविजयसूरि ५७ 








आमंत्रण दिले, सूरीश्वरानीं ते मोज्या आनंदांन स्वीकारून दुसन्या दिवशीं 
सकार्बढी भेट घेण्याचे ठरविले 

फजलने भेटीची वेछ बादशहास कब्ठबून तो दुसम्या दिवर्शी सकाढ्ीं 

सूरीश्वराना घेऊन राजमहालात आला. बादशहा त्या दोधाची वाय्च पाहमत 
होता. सूरीश्वराचे आगमनवे््ी बादशहाने त्याचे स्वागत केले. नंतर ते 
पतिघिजण आपापल्या जागी स्थानापन्न होताच फजलने बोल्ण्यास सुरुवात 
केडी, तो म्हणाछा, “जहापनाह, आपल्या शहरामध्ये जेताशाहशेट सूरी- 
जवराजवढ दीक्षा घेणार आहेत, आणि त््यासाठी येथे सूरिजीमहाराज तीन 
महिने मुकाम करणार अहित-' 

अहाहा ! सूरीश्वराचा सहवास आपणास जितका छामेर तितका 
हवाच.” असे उद्गभार काढल्यानंतर सूरीश्वराकडे वद्ून तो म्हणाला, 

“'पण आपण येथून गुजरातकडेच विहार करणार आहात ना १ 

'राजनू , आज तसा विचार आहें. तीन महिन्यानंतर जी परिस्थिति 
उत्पन्न होईल त्यावर विहाराचे अवलंबून राहील.' 

“इतक्या उतारवयामध्ये आपण छाबचा प्रवास करण्यापेक्षा आपण 
येथे वास्तव्य करून आपल्या शिष्यावर आता सर्व कामगिरी सोपवाल तर 
बरे होइईल, 

राजनू , आम्हास एका ठिकार्णी जास्त काल राहण्याची मनाई आहे, 
प्रवासामध्ये होणान्या कष्टाची आम्ही पर्वा करीत नाहीं. कारण हा देह 
'पडला क्षणभंगुर.' 

“महाराज, प्रवासामध्ये होणान्या कष्टाबहलछ व गैरसोयीबद्दल आपणास 
'काहीं वाटत नसेल पण आम्हास तो एक चिंतेचा विषय होईल. पुन्हा मछा 
धमबोध मिल्ठण्याचे त्याम॒ुत्ेे बद होईल, तेव्हा आपण येथे स्थिरता करावी- 

सूराश्वर बादशहास काहीं उत्तर देणार इतक्यात फजल म्हणाला, 'सूरी- 
महाराज, आपल्या सहवासामुक्ठे बादशहास आनद होतो. आपक्या साह्निध्या- 
सुब्ठे त्याचे विचार जैन घर्माकड़े बल्लले जातात.” 

फजलला उत्तर देताना सूरीश्वर म्हणाले, 'शेखमहाराज, आपडे म्हणणे 
ठोक आहे. परंतु जगामध्ये जेथे जेथे दया, सत्य, प्रामाणिकता जाणि 
मनोनिग्रह वास करतात तेथे तेथे जैनत्वच आहे अशी माझी समज़त 


5८ भरतोय पभ्मावी पुरुष 


॥ 





आहे, मसला जर येथे राहता येणे जक्य असते तर मी इतका आग्रह 
घेतछाच नसता. बादशहास बोध देण्याविपयी मी एक योजना ठरविली 
आहे. मास्यामायून गातिचद्रजी बादशहास घधर्मबोध देण्याचे कार्य करतील 
आपणि गुजरातमध्ये पोहोचल्यावर माझ्ले पद्चशिष्य विजयसेनसूरीना शक्‍य- 
तेवर लव॒कर पाठविण्याचे मी करीन- 

सूरीध्वराच्या या उत्तरामुले बादशहास सतोष वाठला, नतर त्थाने 
अब्बुल फजलला विचार७, “अब्बुल फजल, उद्या सूरीश्वराना 'जगत्‌युरुँ 
पदवी देण्यासाठीं दस्वार भरविण्याची व्यवस्था झाली आहे ना ?* 

“होय महाराज. काछ रात्रीं राजा मानसिंग आणि त्रिख्बछ भेटले होते. 
आपगि ते दोषे या तयारीतच अहित असे ते महणाले ” अब्बुल फजलने 
ख़लासा केला. 

नतर बादशहाने सूरीश्वराना पदवीदानसमारमास आपल्या शिष्यासह 
हजर राहण्याचे आमंत्रण दिले, 

त्या वेल्ठी सूरीश्वरानी बादशहास फार मननीय उत्तर दिले, ते म्हणाले, 
शाजन्‌ , माश्यावर असलेल्या प्रेमामुत्े आपण जो माझा सनन्‍्मान करण्यास 
प्रवत्त झाला त्यास मी छायके नाहीं. जगामध्ये मैत्रीमावना राखन सकल 
प्राणिमात्राचे हित इच्छिणे हे आमचे कर्तव्य आहे. हैं कर्तव्य करीत असताना 
आम्ही फलाची, की्तीची हाव धरता कामा नय्रे. यास्तव आपण आपली 
पदवीदानाची योजना मागे ध्यावी अभी माझी आग्रहाची विनति आहे. , 

सूरीश्वराच्या या विनंतीस उत्तरादाखछ बादशहा म्हणाछा, “आपके 
महणणे सामान्य माणसास लागू आहे, तुमच्यासारख्या धम्मीत्म्यास नब्हे. 
आमच्या पदवीने आपला मान वाढणार नसून आमच्या पदवीचाच किमत 
वाढणार अहे !' 

सम्राट्‌ अकबराच्या आग्रह्मस मान देणे सूरीश्वराना भाग पडलें, सूरी- 
इबरारनी कबूल केल्यानतर बादशहा त्याना म्हणाला, “महाराज, आता आपण 
छब॒कर विहार कराल. तेव्हा आपली काही इच्छा असल्यास मलछा कब्ठवा. 


“राजनू , आपण जीवदयेचीं आगि छोकोंपयोगी कार्यें करीत आहात ही 
मोठी समाधानाची गोष्ट आहे. माझ्ी इच्छा आहें की आपण आमच्या 





अकबरप्रतिवोधक जगदूगुरु हीरविजयसूरि ५९ 


2४/६७८६/६४५७/६०६- 











तीस्थानाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी ध्यावी व तेथे यात्रिकरूकडून जो 
कर घेण्यात येतो तो माफ केला जावा.' 

ओरेरे ! अछाच्या दरबारामध्ये जाणास्यापासून कर थेणे हैं तर जिजिया 
करापेक्षा अधिक दुष्ट आहे. या गोष्टीची आपण मा माहिती देऊन 
सावव केले हे योग्य झाले. दुसरे, आपली हीं जीं तीथस्थाने आहत ती 
आपसल्या स्वाधीन के्ीं तर काही हरकत नाही ना £ आज मीं एक फर्सान 
कादून या तीथस्थानाचा अधिकार आपणाकडे सोपवितों. 

यानतर सूरीशवर स्वस्थव्ठी निधून गेले. दुसप्या दिवर्शी पदवीअर्पणा- 
सारठी खास दरबार भरविण्यात आला, अकबराच्या पदरीं असलेले मोठ- 
मोठे सरदार आणि विद्वान्‌ या समारंभास हजर होते. त्यात सूरीश्वराना 
जगदगुरु' ही पदवी अर्पण करण्यात आलछी. हा पदवीदानावरून बाद- 
शहाच्या मनाचे प्रथकरण करता येईल, त्याची खात्री झाली असावी कीं 
सुरीश्वर है एक असाधारण विद्वान्‌ साधु आहेत. आगि त्याच्या विद्वत्तेवरून 
आधणि उच्च चारित्र्यावरून ते जनाचेच नव्हे तर जगाचेही गुरु होण्यास 
लायक आहेत. हा पदवीदानसमारंमाची शोमा काय वर्णावी ? सट्या वेर्ढी 
कित्येक कैद्याना सोडण्यात आले. पाजरपोव्ठमधील कित्येक पक्ष्याची 
सुयका करण्यात आडछी. फत्तेप्रशिक्रीमधील आवकाना तर अत्यानद झाला, , 
या आनदी वातावरणात सूरीइ्वराच्या हातून जैताशाहाचा दीक्षामहोत्सव 
ठरलेल्या वेठी उरकण्यात आछा. प्रत्यक्ष बादशहानें या समारमाछाः 
द्रव्याची मदत केली. पण हैं आज कित्येकाना खेरें वाठेल का १ 


. १० 


लक्ष्मी चंचल आणि बैमव ऊन-सावढीग्रमाणे आहे. असे नसते तर. 
अवाढध्य मोगल साम्राज्य का कोसव्ठावें ? अथवा एके काछीं अकबराची 
प्रसिद्धि पावलेल्या फत्तेपूरशिक्रीसारख्या सुदर शहराची केविलवाणी स्थिति का: 
पी अप 2 35 दम मय 2 कक कक 3 3 

+ है. फर्मान दोन फूट छाव आणि दीड फूट रुंद अशा पाढ्स्या वस्मावर सोनेरी 


अक्षरानी लिहिलेलें आदे आणि तें वादशहा मोहोर, सिक्का, सहीसहित अमदावाद- 
मध्ये अजून उत्तम स्थितींत आहे. 


शद्‌० भारतीय प्रभावी पुरुष 


हर 








जे अजीज जी >> 
लॉ विज जौ ७॥४७७७/४:७७७७ आल लय कक 


व्हावी ! अकबराच्या वेच्या त्या विराट आगि वैभवबशा्ली शहराकडे 
पाहिलें म्हणजे कफलक झाल्यया एका श्रीमंताची आठवण होते. हजारो 
हत्ती, घोड़े इत्यदि प्राणी असलेल्या सरकारी पागेमुछे हे शहर शोमिवंत 
झाले होते. शेकडों जस्रिया असलेल्या अंतर्यहामुल्े हें शहर अकबराचें 
आगे जल्त्या चेडूच्या साह्माने रात्री पोलो खेल्ठ खेल णान्या तरुण आगि 
“श्गेल सरदाराचे ते एक विलासस्थान होते. हिंदी आागि पर्शियन चित्र- 
कला यात्रा सुदर समन्वय करणान्या कलावताचे ते महेरघर होते आगे 
;दिने-इ-इलाइ (ईश्वराचा धर्म) नावाच्या अकबराने स्थापन केलेल्या 
धर्माचें तेच जन्मस्थान होते, पणप आज आपणास तेथे काय दिसेल ? काहीं 
' पडलेल्या छालरंगाच्या भिंती आणि काहीं नवनमनोहर राजवाज्याचा अवशेष, 
'पण हैं अवशेष देखील आज आशिया खडात एक आश्चर्य मूणुन प्रसिद्ध 
आहत, दिवान-इ-खास मधीर कोरीव कामाबहल प्रतिद्ध असछेला खाब 
'पंचमहाल आशणि राजवाब्यापेक्षाही सुंदर असे थडगे फक्तेपूरशिक्रीत 
'पाहिल्‍्यानतर मन क्षणमर गुग होते. 


अकबराचा सुखवातीचा बराच काल निरनिराठे देश जिकण्यात आगि 
“स्थिरस्थावर करण्यात गेला. त्याच्या राज्यात शातता प्रस्थापित झाव्यानतर 
त्याने फत्तेप्रशिक्री हें शहर बाघ, याच सुमारास अब्बुल फैजी आगे 
फजल या बधुद्ययात्ररोबर त्याची ओबछख झाली. त्या दोघाच्या स्वतंत्र 
विचारसरणीचा अकबराच्या मनावर फार परिणाम झाछा. आगशि त्याने 
“इबादतखाना” (धर्मसभा) फत्तेपूराशिक्रीमध्ये बाधून त्यात धार्मिक प्रश्नावर 
वादविवाद करण्याच्या प्रथेस सुरबात केछी. प्रथम काही मौलबी मडछी 
(सुन्नी उलेमा) एकत्र येजन वादविवाद करीत. या मडब्हीसध्ये होत अस 
लेली चची ऐकण्यासाठीं अकबर दर गुक्रवारी नियामेतपण येत असे, पण 
वादे वादे जायते तत्त्वबरीधःः या महृणीछा अनुसरून काही तत्त्वश्रोध 
मिन्ठण्याच्या ऐवजी मौलवींच्या भाडणाची विल्हेवाद छावण्याचे कंटाव्ववाणे 
- काम अकबरावर पड़ छागले. याच सुमारास अकबराची मुसलमानी धर्मी- 
वरील श्रद्धा कमी झाली. मशिदीमध्ये जाण्याचे त्याने सोडून देऊन निरनिराब्या 
धर्मपडिताना घर्मसभेत चर्चा करण्यास त्याने पाचारण केले, अब्बुल फजल- 
च्या लिखाणावरून मुसलमान, पारणी, जैन, हिंदु, नास्तिक इ० पथीय धर्म- 


अकवरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीराबिजयसूरि ६१ 


#४४घशऔचश 2४३ ५८४८६ २९७८४४७/६/७०६ ४+७८७८४०४७/० ४४४५ ४४४८४४४४४६४ 5 


गुरु, कायदेशात्री, समोठमोठाले वक्ते इबादतखान्यामध्ये चर्चा करीता 
आणि आनद मित्वबीत, या चर्चेमुल्ेे मुसलमान धर्मावरीछ अकबराचा 
विश्वास पृर्णपणें नाहींसा होऊन त्याचें मन पारशी, जैन आगे हिंदु याः 
घर्मोकडे ओढले गेले, 

अकबराच्या दरारीं जे विद्वान्‌ ख्हस्थ आले त्याची संख्या एकशे-- 
चाब्ठीस पर्यत होती. सूरीश्वरानतर जैन घर्माचा उपदेश करण्याचे कार्य 
उपाध्याय श्रीज्ञातिचद्र 9 आचार्य विजयसेनसूरि,। श्रीमानुचद्र आणि श्रीसिद्धि- 
चद्र यानी केले आहे. सूरीश्वरावरील बादणहाचे प्रेम हें सूर्यप्रकाशाइतकें स्पष्ट 
होते आणि सूरीश्वरोच्या, शिष्यावरही हें प्रेम त्याने कायम ठेवले, शातिं- 
चद्राव्या शतावधानानें आणि काव्यशक्तीने तो मोहित झाछा होता. आचार्य 
विजयसेनसूरीब्या वादविवादकुशल्तेमुछे आणि दविद्वत्तेमुछे प्रसन्न होऊन' 
सवाई विजयसेन' नावाची पदवी त्यानें त्याना अर्पण केली होती. दर 
रविवारी सूर्यसहस्तननामाचे कछोक तो मानुचद्राकडून ऐकत असे आणि फारसी' 
भाषा व वाछ्यय एसखाद्या मौलवीकडून न शिकता मानुचंद्राकडून तो 
शिकला होता. हे सर्व प्रसंग काय दर्शवितात १ या सर्व जैन साधूंचे 
अकबरावर अत्यत वजन होते हेंच यावरून सिद्ध होत नाही काय ! 
अकबराच्या दरबारी असलेल्या कट्टर इस्छामी इतिहासकार बदाउनीनेः 


* हा एकशंचाढठीस सभासदांचि पाच वर्ग पाडण्यात आछे होने झ्यात सुरि- 


खराचें नाव (दीरजीबर) पहिल्‍्या बर्गोत आणि विजयसेनसूरि व सिद्धिचद्रा्च नाव 
पाचव्या वर्गोत आढढून येते, 


$ श्रीशातिचद्रजी:- कपारस काव्याचे कते 

। ओऔविजयसेनसूरि:- प्रखर विद्वान्‌ होते, हेमचद्राचायक्षत योगशास्राच्या 
पहिल्या छोकाचे यानीं सातशे अर्थ केले होते. असे सांगण्यात येते कीं ह्यानीं लास्कें 
जिनविवाची प्रतिष्ठा केली दोती, वयाच्या ५८ व्या वर्षी हे स्वरयंवासी झाले, वादशहाः 
जहागिरानें ह्याच्या स्तृपाकरिता दद्या बिघि जमीन श्नाम दिली, तीन दिवस निर- 
मिराके वाजार बद करण्यात आले, 

+ वदाऊत्ती६- इतिहासेलेखक, कट्टा सुनीपंथी असल्यामुछें याला अकबराचें धार्मिक, 
घोरण पसंत नब्हतें, फजलच्या लेखात अकवराची स्तुतिच मुख्यतः असल्यामुद्रे 
विरुद्ध वाजू समजण्याच्या इश्टीनें याच्या लिखाणाचा फार उपयोग होतो, 














चल 52000 4 04 2, 


४८४४ ४2८४८ ५०८ ७८४४८ ७०६०४६५ ७४ ४८७८ ७४४८ ४८४/ौ « ५४६८५ 





७३४४७५७१४७०४१७/०६/०६४०६/४ /०४५६/५५ ६०६ ५ ७८६>६/४/०६ ५/६/६ “७४ /६/६/४/४/६४  / >' 


ही गोष्ट कबूल केली आहे. तो म्हणतो, 'सम्राठाने इस्छाम धर्माचा त्याग 
केला होता त्यास अनेक कारणे होती. मुख्य कारण असे होते की निर- 
निराब्या देंगाचें व निरनिराब्या धर्माचे अनेक विद्वान्‌ निर्मपणाने 
दरबारामध्ये येत आणि बादशहाबवरोबर प्रत्यक्ष वार्ताद्यप सहृदयपूर्बक 
करीत. रात्रदिन तो धर्मासंवधी विचार करी. आणि त्याचे यथार्थ सूत् 
काढल्याशिवाय दुसन्‍्या कोणत्याही कायोकडे तो छक्ष देत नसे. सम्राद्‌ 
-विभेषेकरून मुसलूमानेतराचे विचार जाणून घेई. ज्या ज्या गोष्टी त्यास 
पटत त्याचा तो स्वीकार करी. 
“विशेषतः अन्य संप्रदायाच्या विद्वानापेक्षा भ्रमणसाधु आगि ब्राह्मण पंडित 
- हाची तो एकान्तात भेठ घेई आणि चर्चा करी, है साधु आणि पडित 
घमतत्व आणि नीतिशासत्र यामध्ये दुसप्या धर्माच्या विद्वानापेक्षा 
अधिक प्रवीण होते आणि त्यामुत्ठे स्वतः्च्या अभिप्रायाना प्रामाणिक 
ठरविण्यासाठी युक्ति आणि प्रमाणावर आधारमृत झालेल्या गोष्टी ते त्यास 
निवेदन करीत. आणि ते आपबया धर्माचे समर्थन इतक्या हृढतेनें करीत 
की त्याच्याविरुद्ध सम्राबाच्या मनात संशय उत्पन्न करण्याची कोणाची 
- छाती नसे.” 
सूरीइ्वरानीं अकबरास जो अहिंसाधम शिकविला त्याचे पालन लाने 
आपकक्‍्या मृत्यूपर्यत केले आहे. सूरीश्वराच्या शिष्याच्या उपदेशाने अकबराने 
जिजिया कर, निर्वेश्याची मिव्ठकत जप्त करण्याची सरकारी प्रथा आणि 
कित्येक महिनेपयंत कत्तलखाने बंद करण्याचे कायदे जारीनें अमछात 
आणले. 
जैन, हिंदु अथवा पार्शी या धर्मावर अकबराचे प्रेम होते तरी अकबर 
- कोणत्याही एका सप्रदायामध्ये स्थिर होईल ही गोष्ट अशक्य होती. त्याचे मन 
मधमाशीप्रमाणें होते. सुगधित फुलातून रस चोखल्यानंतर मधमाशी दुसस्‍्या 
फुलावर बसते तसे जैनाच्या उत्कृष्ट तत्त्वाचा स्वीकार केल्यानतर अकबराचे 
मन हिदूच्या तत्त्वाकडे आकर्षिले गेले असावे. तेथून ते उड़ून पारूयाच्या 
सूर्योपासनेकडे वठ्ठले असावें. तो सर्व घर्माचा उपासक होता आणि 
नकीणत्याही एका धर्मावर आसक्त नव्हता, सत्याचा तो सहृदयक शोधक 
-होता. संकुचिततेचा तो तीत्र विरोधक होता. 


अकबरपतिवोधक जगद्शुरु हीरविजयसूरि 5३ 

पण या सत्यकोधकास फजलच्या सगतीमुत्े धर्मसस्थापक होण्याची 
रूलसा उत्पन्न झाडी. 'दिने-इ-इलाई' ह्या छाल्सेचाच पारिपाक आहे. ठोडर- 
मल, मानसिघ, फजल, फैजी इत्यादि मडव्ठी या नवीन धर्मात तामील झाली 
पण ह्ाने काठलेला धर्म अल्पजीवी राहिला, तो अब्पजीवी राहिला हैं 
उत्तम झाले, ज्याच्या ठिकाणी नीतिमत्तेचे भरपूर माडवर नब्हतें, ज्याने 
स्वतःसबधी भ्रामक कल्पना केल्या होत्या, अशा अविवेकी अकबराचे घर्म 
स्थापण्याचे साहस सदर ठरलें नाही यात वावगे ते काय £ 


34 
सुरीश्वर हे एक जैन आचार्य होते. जैन आचायोच्या जीवनचरित्रात 
प्रैमाचे वर्णन, 'पराक्रमाची प्रणसा थोंडीच आढठक्णार, कोणत्याहदी निग्गथ 
साधूच्या सहवासात या, काय आढकेछ £ विद्या, वीतरागता आणि वैराग्य या 
रत्नत्रयीची उत्कृष्ट उपासना, ही उपासना ते अखंड आणि अत्यत उत्साहाने 
करीत राहतात. 'वैरागी राजा' भतृहरि म्हणतो- ज्याने विद्या सपादन केली 
नाहीं, उत्तम तपश्चया के० नाही, ज्याच्याजवठ नितिमत्तेचे बछ नाहीं 
अथवा ज्याने सद्धर्मांचे पालन केले नाही, तो मानव नसून पशु आहे. पण 
जो या सब गुणाचा समुच्चय आहे, सागर आहे, असा जैन साधु खरोखर 
देवदूत नाहीं का १ ह 
सूरीश्वराच्या डोक्‍्यात जिनशासनाचे विचार अहोरात्र घोल्त होते. जिन- 
शासनाचा डका मारतात गाजावा, जिनवाणीचे श्रवण करून आणि त्या- 
प्रमाणे बर्तन करून श्रावकानीं गुण्यागोविदाने राहावे, जैन तीर्थार्चे पर- 
कीयापासून सरक्षण व्हाबे आणि जावदयेची व भ्रृतदयेचीं कार्ये सतत साम्रा- 
ज्यात चालू असावी याव्यतिरिक्त कोणंत विचार त्याच्या हृदयाला स्पर्श 
करू शकले असतील १ 
फत्तेपूरशिक्रीस वास्तव्य करण्यास हेच विचार कारणीभूत झाले, आणि 
. याच विचारासुत्ठे सूरीश्वराचा सम्नाटाच्या कित्येक सुभेदार-सरदाराबरोबर 
परिचय झालछा आगणि हा सर्वाना प्रतिबोधण्याचें सुभाग्य सूरीश्वरांना रामेले, 
पण या अन्यायी आगे आनैयंत्रित सुमेदारावर छाप पाडणे है विचारी 
आगे विद्याप्रेरी अकबरास उपंदश करण्यापिक्षा -अवघड होते. है स॒ुभेदार- 





ॉ-ट-ट ७ 


६७ भारतीय प्रभावी पुरुष 
सरदार मुसलमानी धर्माचे असब्याम॒त्ठे त्याच्यामष्ये व सूरीश्वरामध्ये धार्मिक 
प्रशावर चर्चा हृव्कून होत असे, आणि या चर्चेमध्ये सूरीब्वराचा हम- 
खास विजय होत असे, 

पाटणमध्यें सूरीश्वराची होत असलेलछी प्रशंसा ऐकून त्याना भेग्ण्याची 
सुभेदार कछाखानाने इच्छा प्रकट केली, भेटीमध्ये निरनिराब्या विषयावर 
बोलणे झाव्यावर चद्र उच की सूर्य उच या विषयावर वादविवाद सुरू. 
झाला. चंद्र उंच आंढे असे सूरीश्वरानी प्रातिपादन केले, पण कछाखानास 
ते पठर्ड नाहीं. कारण त्याच्या घर्मामध्ये याच्या अगर्दी उलूद लिहिले 
होते, ही वस्तुस्थिति पाहून सूरीश्वर म्हणाले, “मी काहीं सर्वश्ञ नाही अथवा 
माइ्या चर्मचक्षनी उंच कोण है पाहिले नाहीं. माश्या गुरूकडून जे 
मला समजले आणि माश्या शास्रात जे मी वाचले ते मी निवेदन केले, 
तुमच्या कुराणामध्ये तुम्ही सागता त्याप्रमाणे लिहिले असेल तर तुम्ही त्या- 
वर विश्वास ठेवा. काहीं हरकत नाहीं. 

सूरीश्वराचे सरक उत्तर ऐकून कलाखान संतुष्ट झाला. अदृश्य गोशेबर 
हद्टास पेण्णे व त्यावर भाडणे मूर्खपणाचे आहि हैं त्याने ओलठखले आणि- 
देहान्त शिक्षा झालेल्या कैद्याना जीवदान दिले व सबद महिनामर जीव- 
हिंसाप्रतिबंधक हुकूम काढठला., हा सूरीश्वरांच्या वाणीचा पारिणाम. 

अमदाबादच्या आझ्मखानास सूरीश्वराच्या सम्राट्वर असलेल्या वजनाचीः 
जाणीव होती. महणून त्याने सूरीश्वराची भेठ घेण्याची इच्छा दर्शविली, 
सूरीश्वराना देखी आझ्यमखानास भेट्ण्याची जरूरी होती. कारण अकबरा- 
कडून मिव्ठालेल्या जैन तीर्थावर जैनाच्या मालकी हकासबंधीचें जे फर्मान 
निघाले होते त्याची अम्मल्बजावणी बरोबर होत नव्हती, 

भेटीमध्यें आझ्ममखानानें तीथेंकराची माहिती मित्ठविली, नंतर तो सूरी- 
इवराना म्हणाछा, “आपण कित्येक वर्षोपासून फकिरी पत्करली अहि, हा 
दीर्घ कालामध्ये काहीं चमत्कार उत्पन्न करणारी विद्या आपण अवगत केली 
का १ अथवा अछाशी आपडी भेट झाली का ?” 

खानाच्या प्रश्नास उत्तर देताना सूरीश्वर म्हणाले, खानसाब, अलछा- 
संबंधी आमच्या कल्पना निरा्या आहत, र्ष्टि उत्पन्न करणारा कोणीः 
अछा असेल असे आम्ही मानीत नाहीं, तेव्हा त्याची व माश्नी भेट कशीः 


ना 








अकबरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीरविजयसूएरे ६५ 











होणार ! पुन्हा कंचन व कामिनी याचा त्याग करून आम्ही साधु होतो, 
तेव्हा नवीन चमत्कार दाखबून जगास चमत्कृत करण्याची आम्हास जरूरी 
का वाटावी ? मात्र चमत्कारिक विद्या पूर्वी होत्या आणि काही महात्म्याना 
त्या अवगतही होत्या, पण आज ते थोर पुरुष राहिले नाहीत, पण त्या- 
मुछे आम्द्दी वाईट बादून घेत नाहीं., कारण आम्हा साधूंजवछ चारिव्य- 
रुपी किमया असली म्हणजे त्या द्वरे>आम्ही पुष्कछ चमत्कार दाखबूं शकतो. 

नतर मुसलमानानाच ईश्वरप्रात्ति मिछते, हिंदूंना मिव्ठत नाही, हे तत्त्व 
सिद्ध करण्यासार्टी आझ्ममखानाने जी हास्यकारक गोष्ट' सागितली तीतीछ 
चुका सूरीश्वरानी दाखविल्या आणि जो धर्माने वागतो त्यास मुक्ति मित्ठते 
हे त्यानीं आक्षमखानास पटवून दिले. या प्रसंगानतर सूरीश्वराना भेटण्याची 
कीणतीही सधि तो गमवीत नसे. 

याप्रमाणे सूरीश्वरानी अकबरपुत्र मुराद, कासिमलान, खानखानान, 
मीर्जा अब्दूल, रहीम, सुलतान हबीव्बुछाह इ० अनेक सुभेदारावर आपली छाप 
पाडली. आगे त्याच्यापैकीं बहुतेकाकडून अनेक कार्य करबून घेतली, 
त्यात जीवहिंसाबंदी, काराग॒हामतून कैद्याची सुट्का हीं प्रमुख आहित- 
जैन श्रावकावर अन्याय होंत असताना ते झगइले आहेत, त्या अन्यायाचे 
परिमार्जन करण्यासाठीं त्यानी आपल्या वजनाचा सदुपयोग केला जहे; 
उदा० रायकल्याण नावाचा सरकारी अमलूदार खंबायतच्या जैन श्रावकाना 
फार उपद्रव देत असे. त्याच्या जुल्मामुछ्े कित्येक आावकानी प्राण बाच- 
विग्यासार्ठी घर्मातर केले होते. श्रावकाना उपद्रव करून तो थाबला नाही: 
त्यानि एका जैन मदिराची विव्बना केली. या प्रकरणामुक्ठे सबद गुजरातमध्ये 
हाहाःकार माजछा. सूरीश्वरानीं बादशहा अकबर आपि सुमेदार मिर्शाखान 
याच्या मदतीने रायकल्याणाचा योग्य बदोबस्त करविछा आग धर्मान्तर 
केलेल्या आवकाचे आणि जैन मदिराचे शुद्धीकरण केले. 

सूरीखवरानी आपस्या वाणीनें आणि विद्वत्तेग जिनशासनाची महान्‌ 


सेवा केली आहे आणि महणुन श्रेष्ठ जैनाचायाच्या नामावीत त्याचे नाव 
गोवग्यात येते. 


*# विप माहितीसाठों ओविद्याविजयजीकृत यूरीश्वर सम्राट अ्रथ पान 
१७५९ पहा « 


है 





5५६ भारतीय प्रभावी पुरुष 


हे 


विजला 33३ ९७३ ७३६७१०६-१६/६./७६५७ />५७०५०५-०५०५०५ 
न्जीजी जि जी जिजी जज जिलज जी ली जी जज जी 








१२ 


कल्पना करा. सूरीश्वरकाठीन एक जैन श्रावक दोन चार महिने 
मारतात येऊन राहिला, त्यानें निरनिराब्या जैन तीर्थस्थानाचीं दर्शन 
घेतडीं, जैनान्या निरनिराझ्या आचार्यमहाराजाचीं व्याख्याने त्याने ऐकली. 
एखादा दीक्षामहोत्सव त्याच्या पाहण्यात आला. ठिकठिकार्णी निर्माण 
झालेलीं जैन विद्याल्यें, आश्रम, वर्सातिगहें याना मेटी दिल्या. त्याच्या 
मनावर काय परिणाम होईल ? जैनसमाजाब॒इल त्यास काय वाटेल ! 


रस्त्यामध्ये भरधाव पतणान्या मोदारी, आगगाब्या, पोस्ट आफिस, 
आपलैी घरे, आपछ कपडे, भाषा इ० पाहून आपण आपल्या समकालीन 
श्रावक्राच्या वशजात राह्मत आहोत हैं त्यास कव्णार सुद्धा नाहीं. इतका 
बदल आपणामध्ये झाला आहें. हा काठाचा महिमा. दुसरे काय ! 


सूरीश्वरकार्छी प्रवास पार्यी अथवा बैलगाडीने करावा छागे. यामुद्ठें 
एका शत्रुजयची यात्रा करण्यास कित्येक महिने सूरीश्वरकालीन श्रावकास 
लागत असतील, आज तीच यात्रा एक आठवच्बात करून मनुष्य घर्री 
येऊं शकतों, म्हणुन प्रत्येक वर्षी शत्रुंजयची यात्रा करणारे आज कित्येक 
सापडतील, सूरीश्वरकालीन सबद आयुधष्यामध्ये एक दोन यात्रा मोय्या 
कष्टाने होत असतीछ, पण पूर्वीच्या यात्रा, यात्रा करण्यासार्ठी होत्या; 
उन्हाव्व्यामध्ये हवा खाण्यासार्ठी अथवा व्यापारघंद्यास कठाछून तीब- 
स्थानाच्या केलेल्या सफरी त्या नव्हत्या. शेकडों साधु आणि हजारो श्रावका- 
बरोबर सूरीश्वरानीं केलेल्या सिद्धाचलयात्रेचे वर्णन वाचल्यानंतर असे 
आदढकून येतें कीं त्या वेव्ठीं फार थोडीं मंदिरे शत्रुजय पर्वतावर शसावीत, 
पण आज तेथें हजारों मूर्ति आढ्ठतील. आज एखादा श्रावक दरक्षा घेत 
असला तर समाजामध्ये निरानिराठे विचारतरग उत्पन्न होतात, साधु आणि 
श्रावकामध्ये तटे होण्यापर्यत पाठ येते. सूरीश्वरकार्ठी अशा प्रकारचे तटे 
होत पण त्या वेठी एकाच्या संसारत्यागामुछे दुसन्‍्यास उत्तेजन मिले 
आपणि अशा रीतीने कित्येक, केव्हा केव्हा सबंद घरच्या घर, दीक्षा घेत 


& सूरीश्वर सम्राट पान १११, २१५-२१७. 


अकबरपरतिबोधक जगद्शुरू हीराबिजयसूरि ६७ 
अले, आज ती स्थिति नाहीं. स्थाद्वादवादी सूरीश्वरानीं स्वतःच्या आयु- 
घ्यात पद्मास प्रतिष्ठामहोत्सव उजाविले, त्वाच्या उपदेशामुत्े पाचशे मबिरें 
बाधग्यात आहीं. पण त्या वे्ी मंदिराची आवश्यकता होती म्हणन ती 
चाधण्यात आहीं, पूर्वी मुसलमानी जुल्मामुत्ठें कित्येक मंदिरिं नष्ट 
झालीं होती. भ्रष्टाकाराच्या भयामुत्ठे कित्येक मूर्ति गुत्तस्थव्ठी ठेवण्यात 
व्स्या होत्या. 

सूरीश्वरकाछठच्या आणि सध्याच्या समाजप्रदत्तीमष्ये फार तफावत 
पडली आहे. सूरीश्वरकाव्ठामध्ये धनिकाच्या सपत्तीचा ओधघ प्रतिष्ठामहीत्सव 
साजरा करण्यात, सघ काढण्यात आगणि मदिरे बाधण्यात झालेला होता. 
आजही काहीं प्रमाणात ही प्रद्मत्ति आढकछून येते. पण जेव्हा सूरीश्वर- 
काढ्ठामध्ये सूर्तिपूजछा फारसा विरोध नव्हता तेव्हा आज ब्वेताबरपंथीय 
अर्धा समाज सूर्तिविरोधक झाला .आहे, समाजास उपयोगी पडतीछ अजशा 
संस्था- विद्याल्ये, वसातिणहै, दवाखाने इत्यादि- उघडगण्याची तत्ठमत्ठ सर्वत्र 
आइढकून येतव आहे थोड़क्यात, सूरीश्वरकालीन समाज जास्त धार्मिक 
प्रदत्तीचा होता, आजच्या समाजाचा कल बुद्धिवादाकड़े आहे. 

जग पाछणत असताना जैनसमाज जागच्या जागी राहूं शक्तत नाहीं. 
जुनी व्यवस्था अथवा घडी बदछन समाज नवीन कबव्पना, नवीन विचार 
अहण करण्यास उत्सुक आहे. पण या नवीन कब्पनामुछे, नवीन विचारा- 
मुले, मगवान्‌ महावीराने प्रवर्तिलेलथा शिकवणुकीचा आणि तत्वन्नानाचा 
लय होणार नाही. कारण ती शिकवणूक आणि ते तत्चज्ञान शाश्वत 
सत्यावर उभारलेले आहिे. 





१३ ह 
सिद्धाचलयात्रा करण्यासाठीं सुरीश्वरावरोबर कित्पेक ठिक्राणचे सघ 
आले होते. त्यातील ऊना येथील शीसघाने फार आग्रह केला म्हणन सरी- 
डबरानी ऊना येथे चातुमास घालविले, विहार करण्याची वेछ जबृब्ठ येऊं 
लागली. सूरीब्बर तयारी करू छागले, पण त्याची प्रकृति चागछी नसल्या- 
सुछ्े श्रीसंघ विहार करण्यास परवानगी देत नव्हता, पण विहार रद्द केला 


६८ भारतीय प्रभावी पुरुष 








'तरी सूरीइवराना शांति मिछेना. त्याच्या रोगाचे स्वरूप दिवसेटिवस उम्र 
होऊ॑ लागछे, सुरीश्वराना औपधोपचार करण्वासाठी आरावकानी फार 
खटपद केली, पण औपध घेण्यास ते तयार होईनात, स्वतःच्या आत्म्या- 
साठी आणि परोपकारासार्ठी हे शरीर टिकविणे जोपर्यूत आवश्यक होते 
तोप्त अन्नपाणी श्रहण करून सूरीश्वरानी ते टिक्रविले, तसे ते टिकविणे 
हे पृण्यकर्म होते, पण वार्धक्यानें आणि रोगाने जर्जर झालेल्या शरीरा- 
वरून ममत्व कमी करणे हेही धर्माचे अग आहे अभी सूरीश्वराची 
भावना होती. सूरीश्वराना वाटत होते की जगण्यासाठी जगावयाचे नाही, 
तर आसत्मोद्धारासाठी, परोपकारासार्टी, जगावयाचे. 

पण सरीश्वरासारखे संत थोडेच असतात, सूरीश्वराच्या औपध 
घेण्याच्या नकारामुछे आवकाना वाईट वा्टू छागछे. त्यानी सूरीश्वराना 
फार आग्रह केला. शेवर्टी अन्नपाणी घेण्याचे त्यानी सोडून दिले, ही 
परिस्थिति पाहून सोमविजय नावाच्या एका साधूनी सूरीश्वराची समजूत 
घालण्याचा प्रयत्न केला. रोगनिवारणार्थ मोठमोव्या आचायोनी औपध 
घेतल्याचीं जुनी उदाहरणे दाखविर्ली आणि संघाचा मान ठेवण्यासाठीं शुद्ध 
ओषध घेण्याचे सुचविले, 

-कशैेवर्टी आपल्या इच्छेविरुद्ध सूरीग्वरानी औपध थघेण्याचे ठराविले, 
तज्ञञ वैद्यानी कालजीपूर्वक त्याची प्रकृति तपासछी, पण ओऔषधामुब्ठे शान- 
ध्यानक्रिया यामध्ये पूर्वीप्रमाणे तत्पर राहण्याइतकी शक्ति सूरीश्वराना 
शेवटी आली नाहीं. सूरीश्वराचा आपल्या जीवनावरील विश्वास उडाछा, 
पण मृत्यूचे दुःख सूरीइवराना होत नव्हतें, दुःख वाब्त होते तें निराब्या 
कारणाम॒द्ें, आपबया अतकाव्ी आपले पद्ठशिष्य- विजयसेनसूरि- आपल्या- 
जब॒छ नाहीत याम॒क्ठे सूरीश्वराना वारंबार गहिवरून येई. कित्येक दिवसा- 
पासून अंथरुणावर खिब्ठलेव्या म्हातान्यास अतकार्छ्वी आपल्या कर्त्या मुलास' 
भेव्ण्याच्या इच्छेइतकीच आपब्या पट्टशिष्यास पाहण्याची सूरीश्वराची 
भैसर्गिक इच्छा होती. सुरीश्वर सासारिक नव्हते, पण सूरीदवर फार मोख्या 
व निराब्या संसाराची काठ्जी वाहत होते. तपागच्छाच्या काहीं प्रश्नाचा 
पद्टशिष्यास खुलासा करण्यासाठीं त्याचे सन उत्सुक होतें. पण मविष्यातत 
काहीं निराछेच लिहिले होतें- 


अकबरप्रतिवोधक जगद्गुरू हीराविजयसूरि दर, 


छर्‌ 


सूरीब्वराचे दुखणे, सूरीश्वराची उत्कट इच्छा विजयसेनसूरीना कल्- 
विष्यासर्ठी घनविजय नावाचें साधु लाहोरकडे रवाना झाले. लाहोरास 
विजयसेनसूरीना भेदून त्यानी सूरीसबंधी सर्व समाचार साग्रेतले है समा-: 
चार ऐकताच विजनसेनसूरीना जब्र धक्का बसछा. त्याच्या शरिरात एका- 
ण्की जझिथिलता आली. पण त्यानी घीर घरला आणि बादशहारचा 
चरवानगी घेऊन ते ऊनाकडे जलूद विहार करू लागले, 

पायी पिहार विजयसेनसूरि किती जलद करणार £ त्या बेठी आगगाब्या 
गकैवा मोटारगाड्या नव्हत्या, पण बादशहाच्या पवनवेगी घोड्यावर सवार 
डोऊन सूरीश्वराना मेठण्याचें विजयसेनसूरीना विशेष अवधड नव्हते, पण 
विजयसेनसूरि पडले जैन साधु, जैन साधूना प्रवासासाठी कोणत्याही 
साधनाचा उपयोग करण्यास प्रतिबंध आहे. तेव्हा सूरीश्वराना भेय्ण्याची 
उत्कट इच्छा असली तरी पायी विहार करण्याशिवाय मार्ग नव्हता, 

कित्येक महिने निघून गेले पण विजयसेनसूरि येण्याचे चिन्ह दिसेना» 
पुन्हा चातुमोीसास सुरुवात झाली. सूरीब्वर निराश झाले, त्याचे शिष्य व 
आवक जााची समजूत करू लागले 

पर्युषणपर्वास सुरुवात झाली. रोगाने जजर झालेल्या आणि अशक्त 
बनलेल्या सूरीश्वरानी स्वत' कब्पसूत्र वाचले, सर्व धार्मिक क्रिया केल्या, 
'पण त्या परिश्रमामुछे मात्र शरीर जास्त शिथिल झाले, 

पर्युषणानंतर तीन आठवब्बानीं भाद्गरपद वद्य १० वि. सं,१६५२ च्या 
अध्यराज्ञीस सूरीश्वरानी विमरूहर्ष ध्गदि सर्व साधूना एकत्र केले आणि 
त्याना उद्देशन ते म्हणाछे, 'साधूनो, जगण्याची आशा मी सोडली अआहि. 
एकदा जो जीव जन्मछा तो एके दिवशी मरणार हैं ठरलेले आंहि. प्रत्यक्ष 
तीर्थेकराना मरण चुकले नाहीं, मरण जसे कोणी टाछू शकत माही तर्से 
आयुधष्य एका क्षणमात्रानेही वाढबिण्यास कोणी समर्थ नाहीं, म्हणुन आपंण 
युथा शोक करू नका. विजयसेनसूरि येथे हजर नाहींत. कब्याणविजय भेटले 
नाहींत. ठीक आहे. आता मी आपणास इतकेच साय शकतों कों तुम 
कोणत्याही प्रकारदी चिता करू नका. सत्यवादी आणि झासनग्रेमी आर 
विजयसेनसूरि तुमच्या सर्व आजा पूर्ण करतील तुम्ही ज्याप्रमाणे मी" 
सानता त्वाप्रमाणे यापुदे तुम्ही त्याना मान झदाया. पृत्राप्रमाणे ते तुमर्चे 





० भारतीय प्रभावी पुरुष 


/७४७०६५४४/६ ४४ ४४ 5४८४७४०४ ४४ /४१ ”४६०६/४८६/७/६४४/६/६ ४७. /७५०+/५३६/६/४०५७/७ /0- टीन ना जन, 





पालन करती, सध करुन रहा आगि जिनभासनाची शोमा वादिल 
अंसेच वागा.' 


साधूंना याग्रमाणे बोध केल्यानंतर सूरीश्वर समस्त जीवाची क्षमा बा्चू 
लागले, आपल्या भिष्याची क्षमापना करीत असताना सर्व साधूचे हृदय 
मरून आहे आगणि ट्याच्या डोब्यातून अश्रधारा वाहू छागल्या, अशा गभीर 
स्थितीमध्ये सोमाविजय सुरीइ्यराना म्हणाले, “गुरुदेव, आम्हा ब्रालकाची 
आपण भ्षमा मागावी ? आमच्या प्रत्यक्ष पित्यानें जितके प्रेम केले नसेल 
तितके आपण आमच्यावर प्रेम केले आहे. अज्ञानरूपी अधःकारात आम्ही 
खितपत पडलो होतों, तुम्ही आम्हास प्रकाण दाखविला, आम्ही लहान 
आदोंत. पुन्हा अज्ञानामुछे आमच्या हातून आपली योग्य सेवा झाडी नसेलल 
महणन आम्ही सर्वजण आपडछी क्षमा सागतों. 

यावर सूरीश्वर मह॒णाकढे, “आपले म्हणणे ठःक आहे. पण माश्याकडून 
आपसल्यापैकी कोणाब्या भावना दुखाविल्या गेल्या असतील म्हणून आपली 
क्षमायाचना करावी हे मी माझ्ले कर्तव्य समजतों.' 

,नतर गतजीवनाकड़े दृष्टि फेकून मरत, बाहुबडी, अमयकुमार, शालि- 
भद्ग, मेघकुमार वगैरे गतकालयतील ऋषीची तपश्चर्या आणि शकक्‍तीचे स्मरण 
करूं छागछे. नवकारमनत्राचे ध्यानास सुरवात केली. दुसप्या दिवसाच्या 
सायकाव्ठपर्यत सूरीश्वर ध्यानस्त राहिले, 

नंतर सावध होऊन दुसप्या साधूंना स्वतःच्याजवच्ठ बसवून स्वतः प्रति- 
क्रमण केले, प्रतिक्रमण झाल्यानतर सूरीश्वरानी गेवट्चे उद्गार काढलैं-- 

'बधूनो, आता मी तुमचा शेवव्चा निरोप घेतों, आपण व्याकुछ हा 
नका. धर्मकार्य करण्यात ढिलाई करू नका.” इतके उद्भार काढल्यानंतर 
त्यानीं डोछे मिदन 'माझे कोणी नाही, मी कोणाचा नाही. माझ्ञा आत्मा 
जशञानदरीन-चारियमय आहे, सच्चिदानदमय आहे, शाश्वत आहे. माझ्या 
तुच्छमय शरिराचा त्याग करून मी झाइवत सुखाचा मारक होत आहे' असे 
उद्गार त्यानी काढके, जपमाछ घेऊन ती जपण्यास त्यानी सुरबात केली. 
पांचवी माछ जपत असता माब्ठ हातातून पडून गेली. छोकामध्ये हाह्मःकार, 

>माजरा, सशीश्वराची जीवनज्योत मानवी देहास सोड़न निधुन गेली. 


अकबरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीरविजयसूरि १ 
मखमल व मशरु यानी मढवलेल्या, चामर, तोरण, घंटा आगणि चारी 
बाजूनी फिरत्या पुतछया यानीं शगारलेल्या, पाल्खीमध्ये सूरीश्वराचे शव 
वाजत्रीच्या गोंड आवाजात आपि पुष्प व पैसे याच्या वर्षावात गावा- 
बाहेरील एका बगिच्यात नेण्यात आहे 
पाल्खीमध्ये ठेवलेल्या आणि चंदनाच्या लाकडानी वेढलेल्या सूरीश्वरा- 
च्या शवास दुःखी अंतःकरणानें आणि जड मनाने अम्मि दिला गेल, कापूर, 
कस्तुरी आणि केगर यानी ती पवित्र चिता सुगाधित करण्यात आहछी. 
अमिसंस्कार झाल्यानतर भावकार्नी मंद्रिामध्ये येजन देववंदन केले, 
नंतर उपाश्रयामध्ये जाऊन साधूंच्या मुखातून वैराग्यमय उपदेश ऐकिल्य, 
गुरुविरहाने दुःखित झालेल्या साधूनीं तीन दिवसाचें उपोषण केले. 
सूरीश्वराचा मानवी देह नष्ट झाला पण कीर्तिरूपानें ते अजरामर झ्ञालले 
आहत. 








ग १ ९9 


सूरीश्वराच्या मुत्यूसबंधी एका चमत्काराचे वर्गन त्याच्या समकाडीन 
कवी(ऋषमदास)कडून करण्यात आलछे आहे. सूरीश्वर ज्या दिवशीं निर्वाण 
पावले त्या दिवशी रात्री अमिसंस्कार जेथें झाला त्या स्थठी नाटक व 
नृत्याचा कार्यक्रम होत असलेला एका नागर वाण्याने पाहिछा. ही हकीगत 
गावातील लोकाना कठाली. दुसज्या दिवर्शी सकारी बरेच लोक त्या 
बगीच्याकडे गेले, तेथे त्याना नायारंगासारखे काही दृष्टीस पडले नाहीं. 
पण वाझ्न आव्याच्या झाडाना लरहान लहान कैप्या, पाड आणि पिकलेले 
आबे छागछेले दिसले. ज्या झाडाना मोहर फुटत नब्हता त्याना माद्रपद 
महिन्यात आबे छागावे ही मोठी नावीन्यपूर्ण आणि आश्चर्यकारक घटना 
होती. पुन्हा एका जैन कवीनेच हा घटनेचें वर्णन केले आंहे असे नसन 
काही मुसलमान लेखकाकडून याबइल उल्लेख करण्यात येतो 

पुष्कछ भाविक जैनाचा या गोष्टीवर विश्वास असेछ, उल्टपक्षी या 
प्रसंगाची बुवाबाजीच्या सौम्य प्रकारात बुद्धिवादी गणना करतीछ. तें काहीं 
असो, एक गोष्ट मात्र सत्य आहे: हा प्रसगावरून जैन आपणि जैनेतर 
जनतेत सूरीश्वर किंती प्रिय होते हें निदर्शनास येते. 


चर भारतीय प्रभावी पुरुष 


#७०७४७४२४५४६४०४/४५४६५६ २६ /६ ४४ ८७/६/७ ६४८७६/६ /७/६ /४ ८६ 
ब्लड जज 


सूरीश्वराच्या स्वगेवासामुते अकबर व अब्युल फजल याना फार वाईट 
वाटले, लाहोरहून सूरीश्वराना भेय्ण्याकरिता निधालेल्या विजयसेनसूर्रीना 
सूरीइवराच्या स्वर्गवासाची दुःखद वाती ते पाठणमध्ये आल्यावर कब्ठली, 
त्या वेव्ठी त्याना जब्र धक्का बसलछा. वाचा बंद झाली आणि ते मूर्न्छित 
होऊन जमिनीवर पडले, थोच्बा वेब्ठाने ते शुद्धीवर आले, पण मन फार 
अस्वस्थं आणि कष्टी झाले होते. अन्न गोड छागेना. त्याच्या मनामध्ये 
वारवार विचार येत, आता मी कोणास वदन करू ? जिनशासनाचे कसे 
होईल १ अशा रीतीने विजयसेनसूरि हताग झाछ होते. सूरीश्वर हयात होते 
तोपर्थत विशेष जबाबदारी विजयसेनसूरीवर पडली नव्हती, आता सतब्रद 
बोजा त्याच्यावर येऊन पडला. पण त्या धीरपुरपाने आपब्या गुरूप्रमाणे 
जिनशासनाची सेवा केली आहे. 








्‌ 

दया गच्छामध्ये सुंदर असे हीरविजयसूरि अहित की ज्याना भद्दारक- 
पणाचा मान मिव्ठाछा आहे. ते दोन हजार निग्गन्थ साधूना शिक्षण देतात 
आणि आपल्या हृदयरुचिर, हितकर आणि जिनवाणीप्रमाणे गोड भाषणाने 
स्थाचे चारितय घडवितात .- ज्या ज्या देशात आपणि शहरात या साधूने 
विहार केला तेये तेथे श्रीमतानीं सात क्षेत्नामध्ये धनाचा व्यब केंठा आगि 
जीवदया, त्रतग्रहण आगणि दीनाचा उद्धार अर्शी कार्ये वरविलीं.. . .हैं असे 
साध आहित कीं संयम हेच त्याचें घन आहे. स्वकीय आणि परकीय या 
भेदमावापासून ते पर असून मित्र आणि शत्रु, दगड आणि रत्न व स्त्री 
आपि गवत यावर त्याची समदृष्टि असते, --+प्मसागर 

जगत्‌गुरु काव्याचे करते पद्मसागर याच्याप्रमाणे कित्येक कर्वी्नी सूरीश्वरा- 
वर स्तुतिसुमन वाहिडी असतील, जगतृगुरु हे मोठे युगप्रधान साधु झाले 
आहैत, त्याचा भिष्यदूंद फार मोठा होता. तो जितका सख्येने मोठा होता 
तितका प्रमावश्ञालीही होता. सस्कृत आणि गुजराती साहित्यामध्ये त्यानीं 
भरीव कामागेरी केली आहे. या शिष्यापैक्री कित्येकाना सूरीश्वराकडून स्कूर्ति 


मिव्ठाली आहिे 
सूरीश्वर आदर्श जेनसाधु म्हणून प्रसिद्ध आहेत. कित्येक साधु काव्य 


अकबरप्रातिबोधक जगद्गुरु हीरविजयसूरि ७छरे 





'करण्यात कुशल असतात. व्याकरणामध्यें कित्येक हुशार असतात, अक्षर- 
शास्र आगे ज्योतिष जाणणास्याची संख्या काही कमी नसते, पण चारित्र्य 
हेच ज्याच्या विछासाचें वसातिस्थान असते असे सूरीश्वरासारखे साधु 
सापडणें कठीण. आगमाच्या प्रत्येक ओढ्हीवर त्यांची श्रद्धा होती. बीत- 
रागाचे ते कट्टे उपासक होतें. खतःची जीवनबाग फुलविणारे ते एक 
कुशल माछ्ी होते. मोहविकारूपी जनावरकडून आपस्या जीवनबागेचा 
विध्वस होऊ नये म्हणून वैराग्यदड घेऊन ते सज्ज झाले, आपब्या 
बागेतील द्वेषमत्सररूपी दगडाना फेकून देऊन ट्यार्नीं तेथे प्रेमाचे दक्ष 
वाढबिले आणि त्या दृक्षावर शातीचे वे चढाविले, या बागिमध्ये जिन- 
मक्तीचे आणि सम्यकृत्वाचे सुदर ताय्वे ठिकठिकाणी लछावले. था बांगेमध्ये 
उत्पन्न होणारी घाण उपवासरूपी अग्मीमध्ये वारवार जाढून ठाकलछी. खतःची 
बागच ते फुलवीत बसले नाहींत तर क्रित्येकाच्या जीवनब्ागा त्यानीं 
'फुलबिल्या. त्यानी हे से कष्ट का केले ! साधा माठी आपल्या बागेची 
जोपासना करतो फुलाफछासाठी, हौशी असला तर सौदर्याच्या वाढीसाी. 
सूरीश्वरांनी जीवनबागा फुलविल्या केवल सिद्धशिलेसाी. 

साधे साधु असताना ते आदर्श शिष्य होते, आणि आदर्श शिष्यानंतर 
ते आदर्श गुरु झाले, साधूंचे पंचमहात्रताचे कडक पालन त्यानीं केले, त्या 
बताचे बारीकसारीक नियम त्यानी पाछले. संन्यास घेतल्यानतर स्वाद ही 
काय व्स्तु आहे हें त्याना ठाऊक नव्हते. इतर मानवाग्रमाणे खाग्यासार्ठी 
ते जगत नव्हते, जगण्यासाठीं ते खात होते, आगणि कर्मक्षय करून आत्म्याचा 
उद्धार करण्यासाठी ते जगत होते. स्वत:साठीं निर्माण केलेल्या कोणत्याही 
चस्तूचाई ते उपयोग करीत नसत, आपि अझ्ा प्रकोरें सूक्ष्म गोष्टीकडे रक्ष 


* एैकदा सरीश्वराच्या वाव्यास खारट खिचडी आहडो, त्यानीं तोड बड़ेंवाक॑एं 
न करता तिचें सेवन केलें, ज्या ग्ृहस्थाच्या परून ही खिचडी गोचरीमध्यें आली 
होतो तो उपाश्नयात आछा व सरीश्वरांच्या शिष्यास म्हणाला, 'आमची खिचडी 
'फार खारठ झाली आहे. ती आपण खाऊं नये, म्हृणन मी मुद्दाम पछत आहलों 
आहें.! हा गृहस्थ वेण्याचे अयोदर सूरीखराचे जेबण झालें होतें. 

३ अमदावादमध्यें असताना शक भव्य आसन सरीखरासादी तयार करण्यात 
व्याले होतें ल्ावर ते कर्पी बसले नाहींत, 





8 भारतीय प्रभ्नाची पुरुष 


जी जीलजी जी ली ली जी जी जीनत >भ भ. « 





४४४४४ ५ ६४५४४८७५४६०४/४६०४ ४/६/४/४६४५६४/६४०६ /५/३०७४/७१६४ >९ /६-/५.८०९५ कतक-०-7-«-क०७-०००> 


ठेवून कडक आचार पाव्णण्यात ते कसूर करीत नसत, या नश्वर गरिरावर 
त्यानीं कर्धी मोह ठेवला नाही. वयाच्या साठाव्या वर्षी त्यानीं फत्तेपूर- 
शिक्रीहून गुजरातकडे विह्वार केला. वेब्ठोवेव्ठीं ज्या शारीरिक पीडा त्याना 
होत त्यानीं ते की वैतागून गेले नाहींत तर समयावपूर्वक्र सर्व दुर्खखे 
त्यानी सहन केलीं. गुरूच्या आज्लेप्रमाणे ते वागत आगि स्वतः गुरु झाल्या- 
नंतर शिष्यावरहि ते प्रेम करीत. 

अकबराचे मन अहिंसाधमीकड़े वव्विण्यात त्यानी जे सुयश मिछ- 
बिले त्यामुछझे ते आज इतके प्रसिद्धि पावले आहेत, श्रीहैमचद्राचायो- 
प्रमाणे ते मोठे व्याकरणकार नव्हते अथवा सिद्धसेन दिवाकराग्रमाणे प्रखर 
कवि नब्हते. या दोधाच्या मानाने त्याची ग्रंथसख्या फारच लहान होती- 
तरी पण या दोन साधूप्रमाणे ते विद्वान्‌ होते हे खास. त्याची विद्वत्ता मीज- 
ण्याचे माप त्याची ग्रथसख्या हें नसन त्यानीं मोठमोख्या लोंकावर पाडलेला 


+ गुरूविषयीं सूरीश्वराच्या मनात नितान्त भादर होता. एकदा वत्याच्या शुरुंनीं 
त्याना भेटण्यासार्डी लवकर बोलाविलें, सूरीश्वरानीं दोन दिवसाचा उपवास केलेला 
होता. तरीपण पारण्याच्याच दिवशी अन्नतेवन करण्याच्या अगोदरच ल्ानी 
गुरूचा मुक्काम असलेल्या गावों प्रयाण केलें, आवकानीं त्याना फार विनविंलें, पण 
त्या बिनत्याचा उपयोग झाला नाहीं, 

गुरूपेक्षा शिष्य सवाई अशा अथांचा किताब अकबरानें स्रीश्वराच्या पद्चशिष्यास- 
विजयसेनसूरॉंस- दिला हीं बात्मी सरीश्वराना समजताच त्याना उचवरून आलें- 
आपल्यापेक्षा आपला शिष्य सवाई निघावा अज्ञीच कोणत्याही प्रेमठ गुरूची इच्छा 
असणार. सरीश्वराच्या गुणग्राहकपेची काही उदाइहरणें सागण्यात येतात, अमरविजय, 
नावाचे त्याचे एक शिष्य होते, निर्दोष आहार पघेण्याच्या वाबतीत त्याचा फार 
कंदाक्ष होता, त्याना तसा आहार मिव्टला नाहीं तर ते चार चार दिवसावे उप- 
वास करीत, था साधुच्या हातानें आहार घेनल्यानंतर सूरीखराना फार आनंद द्ोता 
असे, गुणी पुरुषांबदल त्याच्या मनांत किती प्रेम होतें हें यावरून सिद्ध होते सरी- 
खराच्या विहारामध्यें त्यांनीं अकबराच्या दरवारीं केलेल्या कार्योबद्दल त्याची वार- 
वार प्रशंसा होईं, आणि वस्तुत: त्यांत बराच सत्याश होता. पण निरभिमानी 
सरीख्वर विजयसेनसरि, शांतिचंद्र आणि मानृप्तिध याच्या कार्याची प्रशंसा करीत 

आपि अकवराच्या मोठेपणाशिवाय हें काये >शवय होतें असे स्पष्ट सागत असत- 





अकबरप्रतिबोधक जगदगुरु हीरविजयसूरि ७५ 


ब/९७५४६४६/४४४० ५/ ५७० ५७०४/५/५/७६/४५४४७/४४४१४५४४४४४४५ 





प्रमाव हैं आहे. अकब्ररास अहिंसक बनाविणें, लहरी सुभेदाराना आपस्या 
बाजूला वव्ठविणे हीं कार्य लह्ान आहैत का १ दिवाकराची स्तुति आगि 
सिद्धहेम व्याकरणाप्रमाण सूरीश्वरानी अकबराकडून करवून घेतलेल्या 
“अमाशे घोष्णा' जैनाच्या इतिहासात अमर राहतील. 

जैनाचा इतिहास उहणजे नररत्नाचव्या खाणीचा इतिहास, या संपन्न 
खाणीतून कित्येक रतने बाहेर पडलीं असतील, आपि पुर्ढे पडतील. त्याच्या 
स्तुतिपर केलेलीं काव्ये कोणी गात नसतीछ; मत्सरी इतिहासकारार्नी त्याना 
उजेडात आर्णल नसेल; पण त्यामुछे त्याचे व्यक्तित्व नाहीसे होत नाहीं- 
त्याच्या कायोबर बोढछा फिरविला जात नाहीं. त्यानीं हिदुस्थानचा इति-- 
हास काही प्रमाणात घडविला आहे; आर्याच्या तत्वज्ञानात मौलिक मर 
टाकली आहे हे निःसशय, जैन रजि, जैन मत्री, जैन साहित्यिक अथवा जैनः 
व्यापाय्यापेक्षा जैनाच्या सतबर्गाकडून हें कार्य प्रामुख्याने झाले आहे आगे." 
या जैनसतामध्ये सूरीश्वराचे स्थान मोठे आहे. 

त्याचा जन्म ओसवाल कुलामध्ये झालछा पण आज ते फक्त ओसवालू- 
समाजाचे राहिछ नाहींत. तपागच्छाचे ते आचाये होते. मूर्तिपूजा मान- 
णारे ते होते. दिगबराचा आणि त्याचा काहींही सबंध नव्हता, इंतकेः 
असूनही अखिल जैन जनतेचे ते आज भूषण होऊन बसले आहित 
सद्धमौची शिकवण दिल्यामुब्ठे कित्येक आर्येतरावर त्याचे ऋण आहे 
त्याच्यावर आपला हक अस्थापित करणारा वर्ग मानवसमाजापेक्षाही मोठा 
आहे. पाण्यातील मासे, पाजरपोकछामधीछ पश्ु॒ आशणि पिजन्यातीर पक्षी/ 
या सवाना सूरीश्वर प्रिय होऊन बसले आंहेत. आपणास परिचित नस- 
लेल्‍्या भाषेत ते त्याचे स्तुतिगान गात आहेत ! मानवाच्या मगरमिठीतूनक 


सुग्का करण्यासार्ठी अनेक सूरीश्वर प्रथ्वीततावर उत्पन्न होबोत अभी के 
मूकप्रार्थना करीत आहत ! 


+ कक पह  +४९( (४६ उरर्त 


34०७ ५रिन७क ७ ५सीध0७त९स५ 23ज५७+ ५8 2७ ५७ ०९./ध5 ४०७०४३६७३ ६३५/४६ ४०७० यम 


परिशिष्ट १ 


रच है $/3 बह ४८४३६ 2४ 2६८ ६/७ ५/७/५७/४७४६/७/७/७% 


बादशाह अकवराचें फर्मान १ हें 
अल्ला हु अकनव्रर 


जलालुद्दीन महंमद अकबर बादशहा गाजीचे फर्मान, महान्‌ राज्यास 
प्मदत करणार, उत्तम स्वमावी आणि ग्रुणवान्‌ , उत्कृष्ट खानाचे नमुन्या- 
समान अशा मुबारिज्जद्दीन (घर्मवीर) आझ्यमखानाने जाणावे-- 

निरानिराठे रीतमातवाले, मिन्न घमवाले, विशेष मतवालें आणि भिन्न 
पंथवाले, सभ्य अथवा असम्य, लहान किया मोटे, राजा अथवा रक 
ज्ञानी किंवा अज्ञानी अगा सर्व लोकानीं--ज्याच्यावर परमेश्वराची कृपा 
होण्याचा समव आंहे, आपली नित्य क्रिया करीत असताना आणि 
आम्हास दीघ आयुष्य मिल्ठण्यासाठी आणि सत्कृत्य करण्यास प्रेरणा 
पमिव्ठण्यासाठी ईश्वराची प्रार्थना करावी. कारण मनुष्यजातीमधून एकास 
शराजपदावर चढविण्याचा आणि सरदारी पेहरवेष अर्पण करण्यात शहाण- 
पणा हा आहि कीं त्या राजाने पोटात दया ठेबून लोकाशी मित्रता जरी 
ठेवता आडी नाही तरी त्याच्याशी प्रेमाने वागाचे आणि ईश्वराने उत्पन्न 
'क्ेलेल्या प्राणिवर्गावर दया ठेवावी. 

यावरून योगाभ्यास करणास्यांमध्ये श्र० असे हीरविजयसूरि सेवडा 
आपएि त्याचे धर्म पाछ॒णारे शिष्य, ज्याना आमच्या दरबारामध्ये हजर 
राहण्याचा मान मिव्ठाला आहे आणि जे आसमच्या दख्ाराचे हितेच्छ 
आहित, त्याच्या योगाभ्यासाचा खरेपणा आणि परमेश्वरशोधाविषयीं 
त्याची नजर पाहून हकूम केला आहे की हा शहराच्या रहिवासियानीं 
त्याना अडचण करूं नये, त्याच्या मंदिरात अथवा उपाश्रयात उतारा 
नदेऊं नये, त्याचा तिरस्कार करू नये आणि त्वाच्या (मद्राचा अथवा 
उपाश्रयाचा) काहीं भाग पडलछा असस्यास कोणत्याही अज्ञानीनें अथवा 
घर्मान्धाने त्याना मानणान्यास अथवा त्याचा पाया ठाकणान्यास अडथकों 
करूं नये आणि पाऊस न पाडणे ही गोष्ट ईश्वराच्या अधिकाशतीछ अहि 
-ती त्याच्यासारख्या ईश्वरास सानणान्यावर छादतात आपि त्याना अनेक 
-अकारचे कष्ट देतात अशी गोष्ट यापुढे होऊं नये, आणखी असे पण ऐक- 


रद्रि 


(६४ मच मील 
>००० ८, ५५७ 
तह 


4: शा इनान्का शा इक 
पस्प्श्ट नि पर ०5.५ 

४४०५४, <०( ५»). ई. 

2: ४५ >::« एल. है हक 

७४५०५८८ ॥ 

7774४0:% ४ ०५ .॥ पर) 
सास ध>-ज>29)9 - (| जरा ७9 
(22220, 0:22 
2७ ७..70. पा, 
न मम 4 4 कतई है वलली 
] 


चर “७-3 “2 0.) जे 
4%00//00 42.7 77 नि! 


"27००७४५४५ ०००॥.५ ४०५ 


८४772) नह] 2६) 
मल आ। | लीक कशथा 


*०७७०० ७५ _१ कम ०७७ हित 
०५५५)५, २2५०२ 4-७५ ८७४,५ 
26-00», ५.६४ मा 
रख नर 3 
90:20 00%“ ०६ 
]७ ॥७ 
० ९-५ (०७.७ १) 5 
“ह०२१४७०३:०५..... ६१ हे हा 
हर , &० 7 
! हे ९ “(00५ ८५ ५ आर 


६ (222५५ 229202 3 
2५ पक 2०००-०० 


५०22 भ्न्र्‌ ७०४५७), ७८ /+ 


लत 


मे 5 के 


चर ४१-००.)७५.५ ; 


0" झ-एणछ८ (पप्टण्ण जज २६०८२४५४० 
“2४५०७ ८0५५७ ५.,४०७॥ ५). ५ 
>श७ण३७५००७७ >००८,..२४७:७॥ 


< न... ४४8,,..2७, ४०२०५०-४७),७५०॥, ५... ७.५ जे 

>> ०0१३० ३६५ ५७०५०४७५७००७॥),५५ शा 8 

की] (५०७७ ( )०४ जज अल ३+०८ (७ फटा 

५८5०८ (27८०००७६.२१७०४ /७६-७....५००..७५५ २५, 

>२०७४,...., उ०ज5७४: >> ४)) & 490५ 9५०० ७५ 

"20 ०5७८-५५६.७० है एस ०७- 
2270::20५--७६)७,,..> 


-०४४०००४०७५० ०६७७५ ७) 
42200:#>५७-१-.-२५०- ८६ 
८.८ 


५७७०-०४) (४.५७. -/५-..५ 
२४ ०.)५५ > ४६४ ६0 »)5 ४१, ४०...०४ 99 )४३५ 
“+-+9र्थ, ५. "० ७॥-००७०.)/५५ ५७) ०००. 2०६५२), 
छल ६५००-५३ ४४८० ४५६५०:८४०७०४-2४).. 
््ल्यदट८ 5 
<7*%४००७५७.,..............] एप 3 ००५०७ 
थी... ७20 6०१४-३२ ४०४४६ .०.०१ 
9) १2०५०, ध्टर-5>6६२ 0५० (2220-०७, <, 
४०2७-१८ १०००५ ३:८. पर <फने है?+&- ०8४५ ३(०५॥) ०.७ 
55% ८ ,७. 


"००३ ०२०८2५५ जद ५५० ४.०), /.., 
५ ४८०००, ५ (2५2५ 


00:2५०७०२५७-०७०५)०४७०४ ४४४० 
री ९००, ००७५.....७००» २५०५७) दी ५४००.-॥३५.७ 2 
० 229%००५ ४५)०५॥,४:॥०6०), )५४..,..०.५ 
> 2008/५2०2५ 0७०७०५७००--:७०७५७४५०५०.०८-७ 
गया 220०२ ००४००००७००८०७4००/५०३+ 
2 टन ०५ 2७ ५०५५५५५५४०५५८-५-९५२००७८०/ 
“00 8%00-००७) जडध्टो ०४-०८ का 
हट नम ला मी (8677२ [हा 
० बे 7287 5909 -ऐनेएज०० १००५ 
7 409०४..)> ००० ५७०० ६२१४००८० पक-कडटनए 
27७०० ४५० ००६०४०-६),०८,.७८७७०८-५७/:४४ ८५ 
26:८2 2०७० ०:--२००७०: पद व-दा७ ० 
५ चऔैह ११ -- छल एलपणा ४ ही १०४४: 


े 


>9+०:०२ 7 2०:2/८५००- ९४५ . ५0६ 


अकबरप्रातिबोधक जगद्शुरु होरावेजयसूरि ७७ 
ण्यात येतें की हाजी हबीबुछाह जे आमची सत्याच्या शोधासंबंधी आणि 
ईश्वराच्या ओठ्खीसंबंधी जाणतात, त्यानी याना (सूरीख्वराना) इजा केली 
आहे. यामुत्ठे आमच्या पवित मनास, कीं जे जगाचा बदोबस्त करणारें 
आहे, फार वाईट वाठते म्हणून आपण आपसल्‍ल्या राज्यात खबरदारी 
घ्यावी की को्णी कीणावर जुलूम करणार नाही. त्या बाजूचे हल्लींचे 
आणि भविष्यकाछठचे हाकिम, नवाब आपणि राज्याचा संबंध अथवा काही 
भागाचा कारमार पाहणास्या सुत्सद्याचा हा नियम असावा की राजाचा 
हुकूम जो परमेश्वराच्या हुकूमाचे रूपान्तर अआहि -- त्यानी त्या हुकूमाच्या 
विरुद्ध जाऊं नये. हें फर्मान वाचून याची नक्कल ठेवावी, ज्यामुक्ठे ती 
कायमची सनद होऊन बसेल, इलछ्लाहि सन ३५ चे अझ्ार महिन्याच्या 
सहाव्या तारखेचा खूरदाद नावाचा दिवस. मुताबिक २८ माहे मुहरमः 
सन ९९९ हिजरी. 


परिशिष्ट २ 
बादशाह अकबराचें फर्मान २२ें 
अछा हु अकवर 

अबु अल मुजफर सुल्तान ...... चा हुकूम उच्च दर्जाच्या निशानीची 
नकल अस्सलप्रमाणे. त 

या वेछी उच्च दर्जाच्या निशार्णला बादशहाच्या मेहेस्वानीचा सन्‍्मान 
प्रात झाला की सध्याचे आणि भाविष्याचे राज्याधिकारी, जहागीरदार,. 
कोय्यधीश, गुजरातच्या सुभ्यावरील आणि सौराष्ट्र सरकारच्या मुत्सद्यार्नी 
सेवडा लोकानजीक गाय, बैल, म्हैस, रेडा मारण्याच्या आणि चामडडें 
उतरविषण्याच्या मनाइबाबत ओष्ठ आणि सुखाच्या चिन्हाकित फर्मान आहे. 
ता श्रेष्ठ फर्मानात मागीछ बाजूस लिहिले आंहे की--'अत्येक महिन्यातीछ 
काही विवक्षित दिवस तें (मास) खाण्याची इच्छा करूं नये, ते 
करतैव्य आणि उाचित मानावे. त्याचग्रमाणे ज्या प्राण्यानीं घरांत किंवर 
झाडावर घरटीं बाधरी असतील त्याची शिकार करण्यापासून त्याना पिंज- 
य्यांत कोडण्यापासून अलिप्त राहण्याची पूर्ण काछजी ध्यावी.' 


“49८ भारतीय प्रभावी पुरुष 
त्या माननीय फर्मानात लिहिलछेले आहे कौ-- “योगाभ्यासीमच्यें अ्रष्ठ 
हीरबिजयसूरीचे शिष्य विजयसेनसूरिं सेवडा आपणि त्याचा धर्म पाछगारे 
_की ज्याना आमच्या दखारात दजर राह्मण्याचा मान मिव्ठाछा आंहे आणि 
जे आमच्या दखारचे खास हित्चितक आहेत त्वाच्या योगाभ्यासाची 
सत्यता, विशेषता आणि परमेश्वराच्या संशोधनाकडे दृष्टि देऊन (हुकूम 
झाला) की ध्यांच्या देवाल्यात वा उपाश्रयात कोणीही मुक्काम करू 
नये, त्याना तिरस्कारू नये. तीं जीण झालीं अस्तील आएी त्यास 
मानणारा, चाहाणारा किवा दानधर्म करणारा यापैकीं कोणी जर त्याची 
“दुरुस्‍्ती करतील किंवा स्याचा पाया घालतील तर अधंबद ज्ञानी अथवा 
'धर्मीन्ध असणास्याने त्वाना अठकाव करूं नये, आणि ज्याप्रमाणें परमे- 
- इबचराला न ओठखणारे पाऊस अडवबिणें आगणि याप्रमाणें अन्य कामे की 
जीं पुजनीय जातीची (ईदवराची) कामे आहेत त्याचा आरोप सूर्खपणा 
आगणि बेवकृबीमुत्ठे इंद्रजाठ समज़ून त्या बिचान्या परमेश्वरास मानणास्या- 
चर ठेबिताव आपणि त्याना नानाप्रकारें त्रास देतात, त्याचप्रमाणे ते ज्या 
घर्मक्रिया आचरतात त्यामध्ये विध्ने आणतात, अशा कछृत्याचा आरोप 
ह्या ब्रिचास्यावर न ठेविता त्याना आपस्या स्थानी सुखाने भाकति करूं द्यावी, 
स्थाचप्रमाणे धर्मक्रियाही करूं द्याव्यात, 
त्यामुक्ठे (स्या) श्रेष्ठ फर्मानाबरहुकूस अंमछ करून अशी ताकीद दिंली 
पाहिजे की हा फर्मानाची सक्त अंमल्यजावणी व्हाची, त्याविरुदध फीजीही 
-हुकूस करू नये. स्वतःचे कर्तव्य जाणून ह्या फर्मानाची हेछसाड करूं 
- नये, ता. १ झहर्युर महिना इलाही सन ४६ सुवाफिक ता. २५ महिना 


- सफर १०१० हिजरी- 





पण्यावे वर्णन 
फरवरदीन महिना ज्या दिवसात सूर्य एका राशीतून दुसच्या राशीत 
संक्रमण करतीं, ते दिवस ईद, मेहरचा दिवस, प्रत्येक महिन्यातील 
रविवार, ते दिवस की जे दोन सुफियाच्या मध्ये येतात; रजत महिन्यातीछ 
सोमवार, आबान महिना की जो बादशहाच्या जन्मचा महिना अहें. 
>अत्येक शमझशी महिन्याचा पहिझा दिवस, ज्याचे नाव ओमज्ञ आहे. आमि 


अकवरप्रतिबोधक जगद्गुरु हीरविजयसखूरि ७९ 





हट 





आरा पवित्र दिवस की जे श्रावण महिन्यातील शेवटवें सहा आणि माद्रपद 
अहिन्याचे प्रथमचे सहा मिद्धन होतात. (पर्युषण) 


नशाने आलिशानची नकर अस्सलूबरहुकूम, 
शिक्का 
हवा शिक्षयात फक्त खान महम्मुदचे नाव चाचले जाते. 


शिक्का 


हा शिक्षय्रत अकबरशाह मुरीरजादा दाराब असे लिहिलेले आहे, 





वरीछर दोन सनदांशिवाय 

| इलाही सन ३५ अशझ्ञार महिना ६ तारीख ख़रदाद २८ मोहरम ९९९ 
हिजरी. 

२ शहयुर महिना इछाही सन ४६ महिना सफर १०१० हिजरी, 

है फरवरदीन सन ५. 

४ शहेरीवर महिना सने इलाही ५५. 

“५ १९ शहाबान १०२७, 

< ता, २१ अमरदाद इलाही वर्ष १० रजबुल मुरजब हिजरी सन १०२४ 
१७ वी तारीख गुरुवार, 


ह्या जहागीर-शहाजहानादीच्या सनठाच्चा मूठ नकछाचे अनुधाद य 
अस्सल फमोने मिव्ठण्यासारखों असूनही केव्ठ विस्तासभयाने दिलीं नाहीत. 
पोतुगीज पाद्गरी पिनहरोच्या दोन्ही पत्राचे इग्रजी अनुवाद सुग्रासिद्ध पाश्चात्य 
इतिहासकार विम्सेट स्मिथ यानी स्वतः श्रीविजयधर्मसूरि यांना पाठाविले होते, 





भगवान पाश्चवेनाथ 
९ 


फार प्राचीन काठापासून मरतम्‌ ही उच्च संस्काराची खाण रूणूना 
सुप्रसिद्ध आहि. कारण जगाला तिने अनेक मौल्यवान्‌ रत्ने दिलीं आहेत, 
दीन आपि दुःखी प्राण्यानाच नव्हे तर रकापासून रावापयत सोना सुखा- 
समाधानाने रहाता येईल, ऐहिक व पारछौकिक कर्तव्ये पार पाडता येतील, 
असे आर्यसस्कृतीचे दिव्य तत्त्वश्ञान जगाला देणान्या महापुरुषाचे भरत- 
वर्ष हे जन्मस्थान आहि. 

जीवमात्राच्या आतैनादाने हा बिम्नतीचें चित्त द्रबले, आणि म्हणून 
कोटुत्रिक स्वार्थ सोडून विक्षकुठु॒ताशी ते एकरूप झाले, त्यानीं अमोघ ज्ञान- 
माडार उघडून जयाला इष्ट वव्ठण दिले, स्वानुभवाने प्राप्त केलेल्या अमर 
ज्ञानाची ज्योत तेवत ठेबून जनतेला सत्य, अहिंसा, प्रेम, त्याग, सेवा 
आपणि समतेचे पाठ दिले. अशा प्रकारे त्यानी जगाला विश्ववधुत्वाचे उचः 
कौटुंनबिक जीवन शिकविले, विश्वबंधुत्वाचा हा उज्ज्वल प्रवाह हिसक वृत्तीच्या 
वणव्यातून, ईर्षा-द्वेषाच्या वावटव्ठीतून आणि विषमतेच्या विस्तीण दरीतून 
त्यानीं अविर्तपणे वाहबिछा: “जगा आपणि जगू द्या च्या सुवासाने सारें 
जग प्रमोदित केले, 

प्राणिमात्राचे कल्याण साधणारे तत्त्वशान म्हणजेच धर्म, जगाच पाछन- 
पोषण आगे विक्रास करणारी ही दिव्य औषाधि आहे. काछान्तराने इन्द्रिय- 
लोलुपतेमुछे जेव्हा ह्या तत्त्वात स्वार्थावी विक्ृति शिरते त्या वेठढी उज्ज्वल 
अशा धर्मतत्त्वाछा खग्रास ग्रहण लछागते. इतकेच नव्हे तर मूलधर्मतत््वालाः 
बाजूला सारून त्याची विक्ृृोति हाच धर्म होऊन बसतों. अशा वेब्ठी 
जगाची झातता डब्ठमछते, छुघ होऊं पहाणास्या सत्यातूनच महापुरुषाच्या 
रूपाने दिव्य शक्ति प्रकट होते. 

याप्रमाणे इ. स. पूर्वीच्या ८ व्या शवकात परिस्थिति निर्माण झाली 
होती. श्रमविमागणीच्या हितकारी तत्त्वावर आरूढ झालेला वर्णाश्रमधर्क 


जज 


भगवान पाश्वेनाथ <१ 


्क 














उच्चनीचतैच्या मावनेला बकठी पडलछा गेंला. आणि त्यातूनच विषमतेची 
विषारी बेल फोफावली, ट्यामुके चराचरसुष्टीत व्यापलेले परमेश्वराचे स्वरूप 
झुद्गाच्या आणि निरपराध प्राण्याच्या बाबतीत मारक बनले, र्रीला मोक्षा- 
साढीं अनधिकारी ठरबून विलासाचें साधन बनविण्यात आले. सार्वजनिक 
आपणि वैयक्तिक सुखशातीसाठी गरीब ब्रिचाय्या रेब्याला महिषासुर बनवून 
त्याचा बलि देण्याची अधोरी प्रद्गत्ति निर्माण केली गेली, सर्वत्र रक्ताचे पाट 
वाहू लागले, अशा प्रकारच्या हिसाकाडामुछें देशातीछ पशुधनाछा ओहोटी 
लागढी व यजश्यागादि कर्मकाडाचे स्तोम अवास्तव माजले, 

अशा प्रकारें आत्मविकासाचे तेजस्वी तत्त्व क्रियाकाडाच्या अतिरेकाच्या 
दडपणाखाली दडपले गेले, म्हणन हिसक बृत्ति आणि विषयलोलपतापीषक 
क्रियाकाडाचे जाके धर्माच्या नावावर विणले जाऊन त्यात जनसमूह माशा- 
प्रमाण आकर्षिला गेलाः बाह्य तप आणि चमत्काराचे अत्यत प्रस्थ माजले. 

अशा परिस्थितीत इ. |स. पूर्वी ८७७ त अक महान्‌ विश्वूत्ति निर्माण 
झाली. तिनें आपल्या अलोकिक ज्ञानाने ह्या सर्व अधार्मिक आणि अहित- 
कर अशा अज्ञानी क्रियाकाडावर झगश्गीत प्रकाश पाडून जनतेला पुन्हा 
सत्य आणि अहिंसेच्या मागोकडे प्रवृत्त केले, आज जब जब तीन 
हजार वर्ष होत आलीं परतु ध्याचे नाव आणि त्याची शिकवण जनतेच्या 
अतःकरणात जशीच्या तशीच स्थिर आहें. ती विम्नूत्ति रहणजेच मगवान्‌ 
पाश्चनाथ होय- 

इ,स.पूर्वी ८७७ वे ते वर्ष होते. हिमालयाच्या मानसकन्येने पवित्र केलेल्या 
वाराणसी नगरीत सुप्रसिद्ध ईक्षाकुबंशीय अश्वसेन नावाचा राजा राज्य करीत 
होता. तो न्यायी, पराक्रमी व प्रजेचे हित करण्यात तत्पर असे. वामांदेवी 
नामक त्याची सुशील व सुस्व॒रूप स्त्री होती. झुद्ध बीजापोर्ी फल रसाव्ठ 
गोमर्टी हा निसर्गनियमच आहे. हा राणील्य एके दिवणी अदभूत खम्म 
पडले, त्यात सेगलसूचक अश्ञा चोदा वस्तु विछा दिसलया.* एक शुम्र 





* चेत्र वा ४ ला मध्यरात्रीं प्राण्त देवलोकातृन वामांदेवीच्या गर्भात एक 
भाग्यवान्‌ जीवाचें आयमन झालें, पूर्वजन्माच्या तीर्थंकर नामकर्माच्या विशुद्धततेमु् 
मति, श्रुत आणि अवधि झा तीन ज्ञानानीं तो परिपूर्ण होता. 

६ 


रे ॥ 
८रे भारतीय प्रभावी, पुरुष 


5 





वर्णाचा सुंदर हत्ती आकाशातून खालीं उतरून आपल्या मुखात प्रवेभ 
करीत असल्याचे पाहून ती जागी झाली, असली संगलकारी स्व पादून 
तिला आनंद जाला. सुभिभ्षित आणि सुसस्क्ृत असल्याकारणाने त्यावरून 
त्रिम्नव्नीं झेडा फडकविणारे बालक आपल्या पोर्टी येईंछ असे तिला वादू 
लागलें, नऊ मास पूर्ण झ्ञाल्यावर पौष गद्ध १० छा विशाखा नक्षत्रात 
एका सुलक्षणी पुत्राछा तिने जन्म दिला. ते तेजस्वी व गोजिरवाणे बाल- 
स्वरूप पाहून मातापित्याचा हर्ष गगनात मावेना, नामाकित ज्योतिर्विदाच्या 
संमतीने मुलाचे पाश््वकुमार असे नातर ठेवले, 

प्राचीन कार्ब्दी राजा प्रजेच्या सुख-दुःखाशी समरस होत अससल्याने 
राजाच्या सुंखात प्रजाही वाय्करी होई. त्यामुछें राज्यात चोहोंकडे आनदी- 
आनंद पसरला, राजाने बदीजन मुक्त केले, याचकाना दाने वायलीं, प्रजेने 
गुब्या-तोरणें उमारून नगर सुशोमित केले आणि मोठा उत्सव केला 
प्रातिदिनी राजकुमार चेद्राच्या कलेग्रमाणे वाढत होता. जन्मतः असलेले 
त्याचे गुण हृछू हक प्रकट होत चालले, बालसुूम सौजन्यानें व प्रेमल्तेने 
तो सर्वाचा आवडता झाला, वामादेवीछा तर त्याछा कोठे ठेवूं आणि कोठे 
नको असे झांल असल्यास त्यात नवरू कसले १ युवराजाछा अनुरूप अभा 
प्रकासवे शिक्षण देण्यात आले, त्यात आपस्या शौर्याने आणि कुशाग्र बुद्धीने 
त्यानें नाव कमावल, सर्व प्रकारच्या शिक्षणात पारंगत होऊनही कुमार अ- 
सतुष्ट होता व तो पुष्कछ वेब्ठा एकटाच कसल्यातरी चिंतनात तासन्‌ तास 
निमझ होई. अशा वेब्ीं त्याच्या चेहन्यावर अपूर्व तेज विसत असे. कारण 
ती चिता मनास पीडा देणारी व्याथि नसून आत्म्यास उन्नत करणारी 
तन्मयता होती. 








ह हर 


कालचक्र वेगाने फिरत होते. बाल्यांवस्था संपूर्न कमाराने तारुण्या- 
वस्थेत पदापण केले. राजकार्याची घुरा आपल्या खौद्यावर घेण्यास तो 





& इन्द्रादि देवांनीं व्याचा जन्मोत्सव अत्यंत थायानें उजबिल्याचें प्राचीत ग्रथात 
अतिशय वहा"चें वर्णन आह 


ड 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ ८३ 





समर्थ बनलछा. कुमाराच्या पराक्रमाची यशोगाथा सर्वत्र पसरली, परतु 
पित्याच्या प्रेमछ नजरेंठा तो अज़ून बालकच दिसत होता. 


एकदा पार्श्बककुमार आपल्या महालढ्वत आत्मचितनात निमम्न असता 
अचानक रणमेरीचा नाद प्याच्या कानी पडला, तद्रीभग होऊन कुमार 
एकदम चमकले आपणि पित्याच्या निवासाकडे गेले. पित्याच्या चरणी 
त्यानी मस्तक ठेवताच शतायु होग्याचा आशीर्वाद देऊन राजा अश्वसेनानें 
चत्सलतेने त्याच्या पाठीवरून हात फिरविला- 

“(ही रणमेरी कसली, पिताजी ?? कुमारानी प्रश्न केला, 

“कुशस्थछीकडे प्रयाण करतों आहोंत आम्ही, कुमार !' राजा अश्वसेन 
चिलखत चढवीत बोललछा. 

“इतक्या घाईनें ?” कुमारानी जिज्ञासने विचारंलें. 

'क्रतैव्यपालनासाठी इतकी घाईं जरूरीचीच अहिे.' राजा बोलला. 

“'सग आपण स्वतःच कशाला जावयाला पाहिजे ? मी स्वारीवर जातो.' 
कुमार उत्तरले, 

नाही बाछ- राजकन्येची इमश्नत राखण्यासाठी मसला स्वतःछाच गेले 
पाहिजे.” अश्वसेनानें कारण दाखविले. 

“पण पिताजी, मी असताना आपणास रणसग्रामाची चिता का !? 
आपण मलछा आशज्ञा द्या. आपस्या आशीर्वादाने मी विजयी होऊनच येईन. 
कुमार निश्चयाने बोलले, 

बेटा, तूं लहान आहेस, कलिग देशाच्या यवनराजाशी हा सामना 
आहें. कुशस्थलीच्या राजकन्येचे हरण करण्यासाठीं यवनराज चालून गेला 
आहे. कुशस्थली नगराला वेढून त्याने त्याचा बाह्य जगाशी असलेला सबंध 
तोडून टाकछा आहे. भमोज्या शिकस्तीने त्यातून निसदून मत्रिपुत्राने 
कुशस्थलीनरेश प्रसेनजित याचा निरोप आणला आहे. शजकन्या आणि 
राजघराण्याची अतन्रू वाचविण्यासाटी त्यानें मदतीची याचना केडी असता 
त्याच्या हाकेला ओ' देऊन जुल्माने राजकन्येशी रम्म छाबूं पहाणान्या 
कलिंगाधिपतीला शासन करण्यास आपण गेलेच पाहिजे.” राजाने ख़लासा 
केला 


<8 भारतीय प्रभावी पुरुष 

'अस्से | मग तर हा स्वारीवर जाण्यास सीच योग्य आहें, पिताजी, 
आपण आशा ग्या, प्रत्वक पिता आपल्या पुत्राल्व छहानर्च समजतो, परंतु 
छोटासा केसरी प्रचंड हत्तीचें गंडस्थक नाहीं का फोडीत ? राजकुमार 
बाणेदारपणाने बोलले. 

पारश्वकुसाराचा निश्चय पाहून राजा विचारात पडल्य, 

'आस्या शौर्याविपर्यी आपणास शंका तर वाट्त नाहीं ना? कुमारानी 
विचारले, 

“<छ छे, बेटा. त्यात कसली शंका ? तुझा पराक्रम सर्वत्र गाजत असता 
कोण बरे शंका घेईल ? जा. आनंदाने जा आणि विजयी हो. माशझ्ा 
तुला आशीर्वाद आहें.' अश्वसनान कुमारास परवानगी दिल्‍ली. 

वडिलाची आज्ञा मिल्ताच पाश्चकुमार मातेच्या सदनी गेले, बंदन 
करून त्यानीं युद्धासाठी तिची अनुशा मागितली, मातृसु्म वात्सल्यामुब्ठे 
क्षत्रियाणी असूनही वामादिवीच्या नेत्रात अश्चु चमकूं छागले. व पा 
कुमाराने वासादेवीस तिच्या कर्तव्याचे भान करून दिले नसते तर तिने 
आपल्या अश्रृनी त्याना न्हाऊंच घातले असते. 

पाश्चकुसाराचा तो वीरोचित उत्साह जाणून तिने त्यांच्या कपार्नछी 
कुकुमातेईषक छाविछा. आशीर्वाद घेऊन त्यानी वंदनपूर्वक मारतेचा निरोप 
घेतला, 

मातापित्यानीं आज्ञा दिल्यामुल्े कुमाराचा उत्साह फारच वाढला- 
लाब॒लाबच्या मजछा मारीत सैन्यासह ते कुशस्थछीसमीपच्या जंगलात 
शिरले आणि मोज्या शिताफीने त्यानीं कलिंग सेनेला वेढले, 

अशा प्रकारे पाश्चकुमारानी अचानक वेढल्याचे समजताच यवनराज 
चपापला, वैयक्तिक विषयलालसेच्या पूर्तासाठी अरसंख्य वीराचे बॉलेदान 
व्हावे ह्याचे कुमाराना वैषम्य वाटले, अन्याय व ज़ुल्माना' प्रतिकार झाला 
नाही तर प्राणिमात्राची सुखज्ञाति घोक्यात येईल हे ते जाणून होते. 
म्हणून शकक्‍्यतोंवर रक्तपात न होता है. प्रकरण मिठविता आले तर पहांवि 
था उद्देशाने त्यानी आपला प्रतिनिधि राजनीतीप्रमाणे कलिंगाधिपर्तीकडे 
पाठविला, त्यास यवनराजाने मोख्या सन्‍्मानाने वागाविले, 


भगवान्‌ पाश्वनाथ ८५ 


_>+3>बल लि लजल 2 जज >+ >>लपलबनबल+ अऑचऑिजि लि ल ४ ४४ललिल>ी >> 





छावर्णीतील एका प्रशस्त तबूत उच्चासनीं यवनराज बसछा असून 
चाजूला त्याचें मंत्री होते. एका प्रशस्त आसनावर वाराणसीचा प्रतिनिधि 
असला होता. 'राजन्‌ , राजकुमारीचा विवाह हा तिच्या इच्छेचा प्रश्न आह. 
जोरजुलमाने तिच्याशी लप्म करण्याचा प्रयत्न आपल्यासारख्या वीरअ्रेष्ठाला 
शोमत नाही. आपल्या वैयक्तिक छाल्सेसाठीं शेकडों स्रिया विधवा बनो- 
ज्यात, अनेक माता विह्नल व्हाव्यात आणि शेकडों वीराचे रक्त साडले जावे 
है योग्य नव्हे. आपण हा अविचार सोडून आपले परंपरागत सबंध कायम 
ठेवावेंत अशी आमच्या महाराजानी इच्छा प्रकट केली आंहे, नाही तर 
एरूही स्रियाच्या अव्रुरक्षणासाठी आमच्या तरवारी नेहमी परजलेब्या 
ज्भसतात है ख़्प समजावे.' वाराणसीच्या प्रतिनिधीने स्पष्ट शब्दात बजावले, 

आविश्ञात आला की मनुष्य विवेकाछा तिलांजली देतो परतु आमभि- 
निवेश नाहीसा झाला म्हणजे अविचाराबइल तो पश्चात्ताप करतो. शाज- 
कन्या प्रभावतीच्या सोदर्याने यवनराज बेहोंप झाल्यामुब्ठे त्याला राजकन्ये- 
शिवाय काही सुचत नव्हते, म्हणून त्यानें प्रसेनजिताकंड तिची मागणी 
धातली, पण प्रश्तेनजिताने त्यास नकार दिला. त्यामुछे चिडून जाऊन यवन- 
राजाने कुमस्थव्ठीवरही सवारी केली होती. पार्श्रकुमाराच्या चरचरीत अजनाने 
च्याच्या डोछयावरील विपयाची घुदी खाडकन्‌ उतरली. वाराणसीच्या आणि 
कुशस्थव्ठीच्या सैन्याच्या मध्ये आपला चकाचूर होण्यास वेव्ठ छागणार नाही 
है त्यानें ओब्खले, कारण पार्श्रकुमाराचा पराक्रम तो जाणून होता. 
त्याच्या मंन्यानींही संघीचा हात स्वीकारण्याबदल सक्ला दिली. स्वतः 
कलिगराज मंत्र्यासह कुमाराच्या छावर्णीत गेछा, आपणास दुष्कृत्यापासून 
पराइत्त केल्याब॒ददल त्याने कुमाराचें आमार मानले आणि वेंढा उठवृन 
तो कलिंगला निघृन गेल्ग, 

कुशध्थक्रीचा वेढा उठताच नगराचे दरवाजे उघडले  गेले, आपस्या 
सर्व लवाजम्यासह प्रसेनजित राजा कुमाराचे स्वागत करण्यासाठी त्याच्या 
छावर्णीत आला आपणि त्यने कुमाराना सैन्यासह मोय्या सन्मानानें 
नगरात नेले. मोठा दरत्रार मरविल्ा. तेव्हा वाराणसीकडून मिव्ठालेल्या 
या अपून मदतीविषयीं प्रसेनजित राजानें कृतजश्ञता व्यक्त केंठी आणि 
गरिंवरून प्रेममराने कुमारास गाढ आलिंगन दिके, नगरात चोहीकडे 


<८द्‌ भारतीय प्रभावी पुरुप 
कुमारानी ठाखविलेल्या उदारतेचे, कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य आणि समयश्ञता 
याचे गुणगान सुरू होते, ते राजकन्या प्रभावतीच्या कानीं पडताच तिच्या 
हृदयमदिरातही कुमाराचा प्रवेश झाला. कुमाराच्या पराक्रमाचें यशोगान 
ह्ापूर्वीच तिच्या कानावर अनेकदा पडल्यामु॒क्ठे त्याच्याविपयी तिच्या मनात 
अनुराग उत्पन्न झाला होता. त्यातच हा विजयप्रसंगाची मर पडल्यामुक्ठे 
तिन पाश्चकुमारागीच विवाह करण्याचा निर्धार केला व तो सखीकडून 
मातापित्याछा कब्ठविला.त्याम॒छे त्या दरबारात राजकन्येचे पाणिग्रहण करण्या ची 
राजाने कुमाराना विनति केली. कुमार दचकले, 

'राजन्‌ , राजघराण्याची इश्रत राखण्यासाठी वाडिलाच्या आज्ञेनें आपल्या 
हाकेला ओ देऊन मी आलोें. हा प्रढामनाने मी निधालों नव्हतो.” 
कुमारानी जब्राब दिला. 

है प्रतोभन नव्हें, कुमार. राजकन्येनें तसा निश्चय केला आहे. आणि 
महणुनच तिला पदरात घेण्याची आपणास विनंति केली आहे.' राजा बोलत्य- 

राजाचा हा खुल्यससा ऐकून कुमार निरुत्तर झाले, त्यार्नी राजा 
प्रसेनजिताचा निरोप घेतछा आणि दरबार सपला, विजयी पाश्चकुमारानी 
वाराणसीत प्रवेश केछा, आपब्या आवडत्या कुमाराचे स्वागत करण्यासार्ठी 
प्रजा अत्यंत उत्सुक झालेली होती. सर्व नगर चित्रविचित्र ध्वजापताकार्नी 
सुशोमित करण्यात आले होते. सडासंमार्जन करून सुवासिनी आरत्या घेऊन 
उम्या होत्या. घीर व गेमीरपणें कुमारानी नगरात प्रवेश केछा, कुमारिका 
आगणि सुवासिनीनी कुंकुमतिलकाने कुमाराचें कपाछ सुशोमित केले. बुद्ध 
स्ल्रियानी बोटाचा कडका मोडून कुमाराची दृष्ट काढछी. कुमारानी माता- 
पित्याच्या चरणी मध्तक नमावैले, त्यानाही कृतकृत्य झाल्यासारखे वाठले, 
रक्‍ताचा एकही थेब न साडता विजय प्राप्त करणान्या त्या वीरपुत्राछः 
जन्म दिव्याच्या मातेच्या आनंदाचें कोण बेरे वर्णन करूं शकेल १ 

थोड्याच दिवसानीं कुशस्थव्ठीदून प्रसेनजित राजा प्रमावतीसह वाराणसीत 
आला. स्यानें प्रभावतीचा निर्धार राजा अश्वसेन व वामादेवी याना कल्ल- 
बिला. वामादेवीला सून म्हणून प्रभावती फार आवडली, कुमाराचा 
स्वामाविक कल निवृत्तिमागकडेच होता. तरीसुद्धा कुमाराचें मन वत्ठ- 
विण्याचा त्यानी बराच प्रयत्न केला. मातापित्याच्या विशेष आग्रहाला माना 


नी जीजीिी-जिजजीन 








भगवान पाश्वेनाथ ८७ 
देऊन कुमारानी ल्झ्मास संभति दिली, इ. स्र. पूर्वी ८५७ त राजघराण्यास 
साजेशा दरबारी थाटाने पारश्वकुमाराचा राजकन्या प्रभावर्तशी विवाह छाव- 
ण्यात आला, 


है 

एकदा राजवाब्याच्या मनोन्यावरून पार्श्वकुमार नगरशोभा पहात होते. 
जगातील वैचित््य व प्राणिमात्राची सुखासाठीं चाललेली घडपड ह्याचा 
स्याच्या मनात विचार चालला होता. स्वार्थ, कपट, इद्रियलोलुपता इत्या- 
दिकाच्या जाब्यात स्वतःछा गुरफटून घेऊन प्राणी आत्मघात करून भेतो. 
हा मोहपाशातून सुग्ण्याचा मार्ग प्राचीन मुम॒क्षुनी अवल्बलेला आहे, तो 
प्राप्त करण्यासाठीं हा सुखोपभोगापासून अलि्सि ब्हावें, त्या मार्गाचे स्वानु- 
भवानें सशोधन करून आपण जगाला मार्गदर्शक व्हावें, असे विचारतरग 
त्याच्या हृदयसागरात उसव्ठत होते. परमशातीच्या या मागोत विक्ृति 
शिरल्यामुंठे भेसूर बनलेल्या धर्माचे चित्र डोब्यापुढे येताच त्याच्या 
अंगावर शहारे आले- 

वाराणसीसमीपच्या जंगलात एक तपस्वी होता. त्याच्या तपस्तेजाबविपयी 
नगरात अनेक आखदख्याथेका पसरन्या होत्या. त्यासृछे त्याच्या दर्शनास 
जाणास्याची संख्या दिवसोदिवस सारखी वाढत होती. आज राजरस्त्यावरील 
दर्शनोत्सुक लोकाचा कोलाहल जास्त वाढलेरा असबल्यामुक्ठे पार्श्वकुमाराचे 
लक्ष तिकडे वेंधले गेले. चौकातून स्रीपुरुषादी सारखी रीघ छागली होती. 
निरनिराब्या वस््रप्रावरणा्ी अलंकृत झालेले, नेंवेद्य व पूजासामग्री घेऊन 
हजारो स्रीपुर्पाचा हा मनसमूह कोठें निघाला ह्ार्चे पार्श्वकुमाराना कोडे 
पडले, त्यार्नी आपल्या सेवकास तपासासार्ठी पाठविले, 

शावाच्या बाहेर कमठ 'तपस्वी आंहे आहेत. महाराज, त्याच्याच 
दशनाला हे सर्व लोक निघाले आहत, नौकराने येऊन सामितले, 

तपसवी हा शब्द ऐकताच त्याच्या डोब्य्यापुढ़े एका तेजस्वी शात मूर्तीचे 
दृश्य उसमें राहिले, 

तपस्वी महणजे जगाला सुखी करण्यात आपले सर्व जीवन वेचणारे 


८८ भारतीय प्रभावी पुरुष 
भमहापुरुषच होत. त्याची वाणी अमृतापेक्षाही मधुर असून त्याची छायाही 
चंद्रापेक्षा शीतल मासणार अर्से त्याना वाटले, 











त्याच्या पदरजाने खरोखर कृतक्ृत्य झाले हैँ वाराणसी शहर,” कुमार 
मनाशीच बोलले, त्यानी घोडा मागविछा आगे योगिराजाछा पहाण्यासार्ठी 
त्यावर सवार होऊन अनुचरासहित निषाले, 


मर दुपारची वेढ होती. सूर्य आपब्या प्रखर किरणारनी म्लमितछाछा 
दग्ध करीत होता. उत्साहातिरेकाम॒ब्ठे पारर्यकुमाराना त्याचे काहींच वाटले 
नाहीं. अथाग लोकसमृह तेथे उसछला होता. एका झाडाखार्ली त्यानीं 
घोडा थाबबिछा, आपण केलेल्या सर्व कव्पना फोल ठरलेल्या पाहून 
ते आश्रर्याने चकितच झाछे, कब्पब्ृक्ष म्हणून आश्रयाला जाबे तो 
काटेरी वक्ष निघावा, तहानेने व्याकुछ झालेल्यास सरोवर दिसावे आगिर तें 
सृगजछ ठरावे, तशीच राजकुमाराची स्थिति झाडली- 


अंगाला राख फासलेछा एक झृश तपस्वी व्याघचमावर बसलेला होता, 
त्याच्या चोहोब्राज़ूछा अम्नि धडघडत असून वरून 'पडणारीं सूर्याची प्रखर 
किरणे तो तपस्वी सहन करीत होता. त्याचे छालबुंद डोछ्े मेगव्ठाप्रमा छुक- 
लुकत होते. उत्तमोत्तम पक्कान्नानीं व फव्ठानी भरलेलीं ताटे नैवेद्य म्हणुन 
भक्तजन त्याच्या चरणी समर्पण करीत होते. तपर्व्याच्या चमत्काराच्या 
अनेक दतकथा भक्तसमृह्त पसरलेल्या होत्या. तापस कमठाची अहं: 
काराने ताठर बनलेली नजर भक्तजनाकडे तुच्छतेनें बछली होती. लोकाची 
कमठावर पूर्ण श्रद्धा बसली होती. कुमार तेये आल्यावरोबर लोकार्नी त्याचा 
जयजयकार केला, त्याबरोबरच तपसूव्याच्या नावाचाही जयध्वानि लोकात 
- दुमदुमला- 

तपरूयानें आपली अहंकारपूर्ण नजर राजकुमारावर ठाकली. कुमारानीं 
घोड्यावरूनच भाक्तिभावाने जमलेल्या छोकसमृहामधून नजर फिरविली. 
धर्मकल्पनेची ही विटंयनाच होय अर्से त्यास वाटले, हा कष्टचमत्काराला 
धर्म म्हणावयाला त्याचें मन तयार होइ्ना. तपरव्याची नजर त्याच्याकडे 
वल्छी, मिस्किलपणाने हसणारे त्याचे डोछे तपरूयाने ओब्ठखले, राज- 
कुमाराचा उद्धय्णा त्यास असह्य वाठछा. रोपाने त्याचा चेहरा उम्र 


भगवान्‌ पाश्वेनाथ ८९, 








-बनला. डोल'थातून अग्मीच्या ठिणग्याच उडतहेत कीं काय असे वाढलें- 
कऋ्रौधामीमुल्ठे त्याची मुद्रा अधिकच भेसूर दिसली. 

'राजा धर्मरहित असछा तर प्रजाही अधमी बनते नाहीं ? व्यगोक्तीने 
तपस्वी राजकुमाराना ऐकू जाई एवडथा मोज्याने बोललछा., लोकाच्या 
चेहय्यावरही राजकुमाराच्या उद्धटपणाबइूलछ तीत्र नापसतीचा माव उसर- 
जला होता. 

“धघम आणि अधरम कणाला म्हणावा तोच तर मोठा प्रश्न आहें, तपस्वीजी. | 
थोडा पुढे आणीत कृमार बोलले, 

“रीरशोषण म्हणजैच तपश्चर्या, तपश्चया करणे हाच धर्म आहे, साठ 
साठ हजार तर्षें तपश्च्या करणारे विश्वामित्रासारखे मुनि होऊन गेले आहत. 
तपस्वी बोलला. ह 

तपाचा उद्देश ? कुमारानीं प्रश्न केला, 

'स्वगैसुख आशणि मोक्षप्रात्ति.” तपर्व्याने उत्तर केलें, 

“'केवछ शरीरशोषणाने मोक्षप्राप्ति अथवा स्वर्गसुख कसे प्राप्त होईल १ 
तापसराज, अन्ञासाठीं तडफडणारे शैकडों प्राणी काय स्वर्गाला जातील १ 
समुद्रात ब्रुड्न अथवा वणव्यात होरपछन निघणारे अगणित प्राणी काय 
ञ्या उच्चस्थानी पोहोचतील ! केवल कायक्छेश हा कर्धींच धर्म बनू शकत 
नाहीं.' कुमार शातपणे बोलूंछ, 

वा | धर्म जाणण्याचा मोठा आव आणला आहैस कीं ! राजविल्यसात 
निमम्म राहणास्यानींही तपश्चर्यच्या आणि धर्माच्या गोष्टी मास्यासारख्याझा 
शिकवाब्यात अं ?) 

योग्याच्या या स्पशेक्तीने जनतेचा त्याच्याविपर्यीचा आदर द्विगुणित 
झाला. त्यानी पाश्वकुमाराकडे उपेक्षित नजरेने पाहिले, 

स्वगेलोकांतीछ सुखाच्या प्राप्तीसाठीं जर हें तप आणि शरीरशोपण आहे 
तर इहलोकों ऐषारामात लोछणारे मोठमोठे रूक्ष्मीपुत्र आणि राजेरजवाड़े 
याना त्वाची का्हीच आवश्यकता नाहीं ना ?? पारव॑क॒मारानीं मार्मिक सवारू 
ज्ाकला. 


ठपस्वी घोटाछ॒छा, निरुत्तर झाला आगि चिडल्ग. 


हि भारतीय प्रभावी पुरुष 


हध३ ४७७६ 4७३ ५७०5#ऋ७३ञ ९५०च टी. आओ तजटिज3त१ञ५म3लचत+>++ -. ५ ०३० न 








'जगाच्या आदिकालापासून आमचे महान्‌ ऋषिमहर्षि सागत आलछि 
आहत ते का खोटे आहे? तुझ्या नास्तिकतेची अगदी सीमा झाली: 
कुमार, असल्या नास्तिकतेमुठेच जग दुःखी आंले आहे. धर्म सागण्याचा 
हा अव्यापोरेषु व्यापार सोड. विज्ञत चाललेल्या अभ्नीवर फुकर ठाकीत 
कमठ बोलला, त्यावरोबर त्याच्या मनातील आग भड्कत होती, लोका- 
नाही पार्ब्वकुमाराचा संताप आब्य होता. राजकुमार असल्यामुत्ठेच थोड़ी 
मर्यादा ठेबली होती. नाही तर जनसमूहाने त्याची दुर्दशाच केली असती. 

प्राचीन मह॒पिं मूर्ख नव्हेत, त्यांनी सागितछले क्रियाकाडही खोडे नाहीं. 
परतु त्यातीछ मर्मच नेमके आम्हीं गाछले आहे. क्रियेच्या जोडीला ज्ञान 
है अत्यावश्यक आहे. क्रियारहित ज्ञान पागल्ठे आहे, तर ज्ञानरहित क्रिया 
आधब्ठी आहे, अज्ञानानें केलेल्या कायक्लिशाने आम्ही मानवजीबन व्यर्थ 
गमावतो है समजले पाहिजे, ८ 

तप म्हणजे इच्छाविराध. ह्ाचे बाह्य आणि अभ्यंतर असे दोन प्रकार. 
पडतील., बाह्य तप म्हणजे इंद्रियाचे दमन करंणे आणि अम्यंतर तप म्हणजे 
मनःसंयमन व आत्मविकास करणे हे होय. बाह्य तप आणि अम्यंतर तप 
ही परस्परावर अवलंबून असतात, छोण्याचा गोठा जराशी आच लछागताच 
जख्ना विरधवतो तसें विषयाचे नुसते स्मरण झाब्याने इद्रियें मडकतात 
आपणि मार्गश्र्ट होताव, इंद्रियाना आत्मीवकासाला सहायक बनाविणे हाच 
बाह्य तपाचा मुख्य उद्देश असतो, व्यासारठी इद्वियदूसन हा एकच उपाय 
आहे. इंद्रियाचे संयमन हैं साध्य नसून आत्मजाणशति करण्याचे ते साधन 
आहि, इंद्रियद्मन होऊं शकले की मनःस्थिरता प्राप्त करणे आवश्यक असते, 
ती अभ्यंतर तपाने होते. मनःस्थिरतेने दृष्टि अंतर्मुख बनते, अतमुख दृष्टि 
आत्मसंशोधन करते व छृदयाची मलिनता नाहींशी करते. त्यामुकठे द्वेष, 
दुराग्रह, मिथ्या दृष्टि, कोच, मान, साया, छोम आणि मोह वगैरेचा क्षय 
होऊन सम्यगदृष्टि प्रात्त होते आणि आत्मचिंतनात चित्त स्थिर होंकन एका- 
ग्रता बाढते. आत्मविकास जोपयेत होत नाहीं तोपर्यत कितीही उम्र तपश्चया: 
केली तरी ती सर्व व्यर्थ आहे. 

शरीर आणि आत्मा मिन्न अहित, शरीर हैं नश्वर आहे आगे आत्मा 
अमर आहे. आत्मज्ञान बाजूछा सारून' केलेलें शरीराचें पोषण आणि शोषण 


भगवान पाश्वेनाथ ९्शू 





व्यर्थ आहे; कारण शरीर हें साधन आहे, साध्य नब्हें. शरीरगशुद्धीसार्ठी 
तपादि क्रिया आणि आत्मविकासासाठी ज्ञान अशी ही जोडी आहे. श्ञान- - 
युक्त तपश्चर्यने गरीरशुद्धि होजऊन मनोबल वाढते आणि मनोबल वाढले 
म्हणजे बृत्ति अतर्मुख होते व आत्म्याच्या विराट स्वरूपात विराम पावते. 
यालहाच आत्मानद म्हणतात. त्याचे वर्णन पुढे वाणीने होऊ शकत नाही- 
त्याच वेढ्ठीं दिव्य ज्ञानाची प्राप्ति होते. या कैवल्यश्ञानप्रातीनतर ज्ञानौछः 
सारखा वाह्ू लागतो. सर्वसामान्य छोक तिला प्रासादिक वाणी म्हणतात- 
असा तपस्वीच उग्र तपाचा खरा अधिकारी असतो; कारण आत्मसुखात 
तो छीन असल्याने देहाविषयी त्याला यत्किचितही आसक्ति नसते. आणि: 
कायक्लेगाचे त्यास महत्त्वहीं वाट्त नाहीं. त्याच्याशिवाय इतरानी केलेले- 
असले अज्ञान तप म्हणजे धर्माचे विडबनच होंय. पाइ्व॑कुमारानीं तपश्चर्येचा : 
उद्देश स्पष्ट शब्दात सागितला, 


कुमाराच्या मुखावर अपूर्व तेज झब्ठकत होते. जनसमूह म॒ग्ध बनछाः 
होता. त्याना आपल्या युवराजाविपयी अमिमान वाठला,. पाश्वकुमाराच्याः 
जयजयकाराची गगनभेदी गजना अतराव्ठात उसलली. 

तपरूवयाला पाश्चकुमाराचे म्हणणे अमान्य नब्हते.. परंतु त्याछा मानाप- 
मानाचा मोह आवरेना. आपसल्या भक्तासमोर झालेला अपमान त्याल्ाः 
कोटून सहन होणार १ - क्रोध अनावर झास्यामुब्ठे तो थरथर कापूं छागला. 

*राज्यलोमाने अनेक निर्दोष माणसाचे खून पाडणान्यानी घर्माचा उप- 
देश करावा ! वाहवा ! खासा न्याय ! कसाबाने धर्म शिकवावा असेचः 
नाहीं का होत है ? दुसरे, एक चेदनाचे खोड हातीं घेत तपस्वी बोलला, 
लोकाना ते म्हणणें काहीसे पटठल्यासारखें दिसले., 

तृष्णा आणि इद्रियलोलुपता ही क्षत्रिय असो कीं संन्‍्याशी दोघानाही 
सारखीच मारक आहे. परंतु अन्याय्य आक्रमणाला नाहीसे करण्यासार्दी 
केलेलें युद्ध धमंच आहे. असल्या युद्धात अनेकाचा संहार होतो ही गोष्ट- 
खरी आहे, परंतु हा सहार नसून जगाच्या कल्याणासार्ठी स्वेच्छेने केलेले 
बलिदान आहै. जनताजनार्दनाची प्राणसहित सर्वस्व अर्पण करून केलेली- 


ही पूजा आहे. तपस्वीराज, निष्काम कर्मवीराची ही अपूर्च तपश्चर्या आहे. 
कुमारानी समर्पक उत्तर दिले. 


“दर भारतोय प्रभावी पुरुष 


७0/१०+७७४ +७४८४४१०९६०७६ ४९४९४ /# /९०६ औ #अ 8 #औक हे ह बह ८«+ 25/8४/०  #/ ४४ &2 3० ४ज७त हल ढटड. 6/ / ह६४ ४४ /अआच्आ 


'कोणत्या धर्माची आम्ही विशंबना करतो ?? कुमाराचें म्हृणणे योग्य 
अथोनें प्रेण्याऐवर्जी रागानें बेमान झालेल्या कमठ तापसाने वितडवादाला 
आरंभ केला. एक चंदनाचें खोड त्याने अग्मींत ख़फ्सले, 

ह्या चेदनाच्या खोडानेंच त्याचा निगय दिला. कुमारांनी आपत्या 
सेवकाकड्न ते जछतें खोड बाहेर काढविछे आणि जपून त्याचे दोन भाग 
करविले. तो त्यातून एक अजग निधाछा, जीव कासावीस श्ञास्यामुब्ठे तो 
सारखा तडफडत होता. शेव्ची घटका सोजणास्या त्या दुर्देवी प्राण्याला 

 कुमाराने नवकारमंत्र ऐकविला. संत्रश्नवणाच्या त्या पवित्र वातावरणात तो 
सर्प तन्‍्मय झाला, शातपणाने त्याचें प्राणोत्तमण झाले, कुसारानीं एक दीघ 
निश्चास सोडला. 

धर्माच्या नावावर अशा कितीतरी प्राण्यार्चे निष्कारण बलिदान होत 
असेल ! अशा प्रमादाचरणाने का कर्धी मोक्ष मिल्लल ?' असे महृशन दुःखित 

-अंतःकरणाने कुमार परतले, 

अग्रोदरच युवराजाच्या अपूर्व शञानानें लोकसमृह आकर्षित झालेला 

होता. त्यातच सर्पप्रकरणाची भर पडली. कुमाराविषयी त्याच्या मनातीर 
' पूज्यभाव बद्धिगत झाला. ट्यामुछें ज्याची पूजा करण्यासाठीं ते जमले होते 
त्याच तपर्व्याची विटंबना करून ते निधून गेले, 

तपस्वी क्रोघाने बेमान झाल्य होता. अपमानाचे शल्य त्याच्या अंतर- 
करणात बज्रलेप होऊन बसके आणि सूडाची न विशज्ञणारी ज्वाला त्याच्या 
अंतरंगात भडकली, काहीं काछानतर सूडाच्या तीत्र सावनेत त्याचें प्राणो- 
ज्क्रमण झालि, 


४ 


पाश्चकुमाराना राज्यामिषेक करण्याची आपकी इच्छा दखारात राजा 
अश्वसेनाने मन्यापुढे प्रकट केली. सर्चानीं त्याला संमति दिली, राजाने 
-कुमाराना बोलावून आपली इच्छा कब्बिली, परंतु कुमार मोनच राहिले, 
राजानें पुन्हा विचारले तेव्हा त्यानी उत्तर दिले, 'तात, हैं राज्य घेऊन भी 
काय करूं? भोग आणि विलासाच्या प्राप्तीनी मनुष्याची तृति कर्धीच 
झाली नाहीं. आणि म्हणून ह्यापासून मी दूर राह इच्छितो,” 


भगवान पाश्वनाथ ९्झः 


3७८ घ७३3न्‍ 5 











पपण बेटा, राज्यावर आरूढ होऊनही छोकांचे कल्याण करता येत नाई 
का ? अश्वसेनाने विचारले. 

“आपण महणता ते खरे आहै; परंतु ते राज्यापुरतेच, आणि ते फक्त 
ऐहिकच३ पण व्यामुछे माझे कार्यक्षेत्र सकुचित बनते आणि सत्यमागीच्या 
प्रसारात मोठी अडचण येते. अपवाद जर सोडले तर सर्व जनता हा 
साधनानी विषयलोछुपच बनंते, त्याचा त्याग न करता जनंतेछा सत्यधर्म 
कसा दाखविता येईल ? राज्याची जबाबदारी कोणीही घेईछ परंतु धर्मात 
शिरलेली विक्वाति घालविण्यासाठी कोण बेरे पुढे येईढ ? माझ्ना अतर्नाद: 
मला त्यासार्टीच बोलावितों आहै. पिताजी, सारे विश्व माझ्े कुदुच्न आह... 
आणि मला राजबैमवाचा वीट आला ओह. कुमारानी नम्रपणे पण निश्चितः 
स्वरात सागितले, 

राजाने कुमाराची मनःस्थिति ओछख़ून ती चची तेथेच थाबविली. 

एकदा वसतोत्सवानिमित्त पाश्चकुमार राजोद्यानात ग्रेले, निसर्गदेवताः 
सुदर बस्त्रे परिधान करून बसछी होती. कोकिछा कुझ कुछ आवाजाने 
बसताचे स्वागतगीत गात होता, मद मद वायुलहरी त्याछा सुस्वराची साथ 
देत होत्या, छता आनंदाने डोछत होत्या. फुले हसत होतीं. परंतु पाश्च- 
कुमाराना त्यात काहीच आनंद वायलछा नाहीं. मनुष्याच्या विचारलरूहरी 
नेहमी हृदयाच्या तोरेवर छेडल्या जातात हेच खरें, 

“इतकी हसरी वनश्री, पण ही सुद्धा कोमेजणार ना ! काछाच्या कराछू 
दढेतून कोण बरे सुटणार आहे १ जीवनाचे सार्थक करण्यासाठी वैराग्य- 
रंगात मम्न होत चाललेल्या पाश्चकुमारानी अशा प्रकारच्या विचारात मम्मः 
असतानाच उद्यानातील महाछात ग्रवेश केला, त्याचे चित्त जास्त अस्वस्थ 
झाले म्हणन ते एका आसनावर बसले. समोरच्या भिंतीकडे त्याचे लक्ष 
गेंलें, भगवान्‌ श्रीनमिनाथ आणि महासती राजिमतीचे ते चित्र होते. त्यफ़ 
चित्राकडे एकाग्रतेने त्यानीं पाहिले आणि त्यात ते अगर्दी तन्‍्मय झालि, 

मंगवान्‌ नेमिनाथ-राजिसती याचे जीवन त्याच्या डोज्यापुढें चल-- 
चित्रपयाप्रमाणे उभे राहिले, 

भगवान्‌ श्रीनेमिनाथ हे यादववेशांतीरू समुद्रविजय महाराजाचे पुक्त 
आएणि श्रीक्षण्णाचे चुलत भाऊ होते, शौरीपुरीला त्याचे राज्य होते. कंस- 





$४ भारतीय प्रभावी पुरुष 


/ढ७०४७८०५ “५०६७३७१७-०६४ ४६. 











वधानंतर जरासधाच्या चासाने यादवारनीं द्वारका नगरी वसाविली, नेमिनाथ 

है छहानपणापासून अत्यंत बलवान्‌ व पराक्रमी होते. मथरेच्या उग्रसेन 
राजाच्या मुलीशी त्याचे छम्म ठरलें, मोठ्या लवाजम्यासह वन्हाडही निघाले, 
सर्व व्यवस्था श्रीकृष्ण जातीनें पहात होते. वन्हाड मथरेच्या 'सीमेबर 
पोहोचले, मेमिनाथाचा रथ गावाजवछ आला. इतक्यात पशचे आक्रदन 
त्यानीं ऐकले, एका वधशाल्ठेत असंख्य पशुपक्षी कॉडलेले त्यार्नी पाहिले. 
त्याच्या आक्रंदनाने भगवान्‌ श्रीमेमिनाथाचे हृदय द्ववले, 

“'कशासाठीं हे पशु जमावैले आहत येथे ?' अश्रीनेमिनाथानी सारध्याला 
विचारले, 

“आपसल्या लप्माच्या मेजवानीसाठी. हसत हसत सारथी बोलछा, नेमि- 
नाथाच्या हृदयावर तीत्र आघात झाला, “मा असले लघ्म कर्तव्य नाहीं असे 
महणून त्या मूक प्राण्याची त्यानीं सुटकका करविली आणि रथ तसाच मांगे 

' परतविला, छोकार्नी समजाविण्याचा पुष्कछ प्रयत्न केला. परतु व्यर्थ, ससारा- 
च्या बाह्य सौंदर्यावरून त्याचे मन उडालें, राजिमतीला हैँ कब्ठले. रथ मागें 
- फिरलेछा पहाताच ती मूर्छित पडली. शझुद्धीवर आल्यानतर तिने एकच 
आकान्‍न्त केला. मातापितानी समजविग्यासार्ठी पुष्कछ प्रयत्न केला. त्यावर 
राजिमती करारीपणाने बोली, पिताजी, ज्या दिवर्शी नेमिकुमाराशी माझा 
- बाइनिश्रय झाला त्याच दिवशी माझे खरे छम्मही झाले, हा समारम केवद् 
लोकरीतीसाठी आहे. त्याचेच पावछावर पाऊछ टाकण्याचा पत्नीधर्म मी 
पार पाडणार आहे.” असे म्हणन सती राजिमतीनेही घर सोडले आणि रैवता- 
चल पर्वतावर घनघोर तपश्चयाँ करणाय्या नेमिनाथाकडे ती गेली. केवल- 
- ज्ञानाच्या द्वारा जगाच्या सत्य स्वरूपाचा नेमिनाथाना साक्षात्कार झाला 
होता. त्याच्या हस्ते राजिसमतीने मागवती दीक्षा अहण केली, जगात 
- ज्ञानाचा प्रकाश आपल्या प्रासादिक वाणीनें पसरवीत म. नेमिनाथ गिरनार 
पर्वतावर गेले आणि शुहक्नध्यानात तन्मय होऊन त्यानी निर्वाणपद प्राप्त केले, 
हा. जीवनचरित्रात तन्मय झालिल्या पार्वनाथाना भगवान्‌ नेमि- 
नाथाचा आदर्श फारच आवडला. केवलशानाच्या प्राप्तीसाठी त्यानींही 
- दीक्षा वेण्याचा निश्चय केला, 
मातापितराना त्यानी आपछा निश्चय कछविछा. त्यानीं कुमाराना 


भगवान पाश्वेनाथ 


डी 











समर्जाविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परतु शेबटी कुमारानीच सर्व कौठु- 
बिक जनाची समज़त घातलछी, सतत एक वर्षपर्यत तीथंकरपदाला शोभेढू 
असे अगणित दान देऊन व्यानीं आपल्या भावी जीवनाची मुहूर्तमेद् 
रोविली, ु 

मर तारुण्यात पाइर्वकुमार राजसमाद्धे सोडून स्वपरकल्याणासाटी घरा- 
बाहेर पइले, त्यानीं स्वहस्तेव केशछुचन केले. ते दृश्य पाइून त्याच्यावरीर 
ब्रेमामछे स्याची माताफ्तिा, पत्नी, आसेष्ट आणि प्रजाजनाच्या डोकूयातून 
अश्रच्या धारा बाहूं छागल्या, इ. स.,पूर्ची 2८४७ त॑ स्व मायापाश तोडून 
त्यानीं सन्‍्यासदीक्षा घेतली, त्याच वे्ी त्याना मनःपर्यवज्ञान उत्पन्न झाले 


स्याच्यावबरोचर इतर ३०० राजानीही दीक्षा घेतढी, हा दीक्षासमारंभ 
फारच थाटाने साजरा झाला, 


ज्‌ 


श्रीपार्थनाथ है मति, श्र, अवाधि आणि मनःपयंव हा चार प्रकारच्या , 
ज्ञानानी युक्त असूनही जगाला अपंदेश देण्याच्या खटपर्टीत पडले नाहीत- 
त्यानी एका साधकाची भूमिका घेतडी. जोपवत केवलशान प्रास 
नाही तोपयेत जगाला त्यानी उपदेश केला नाही, पूर्ण आत्मविकासानंतर 
स्वभावतः स्फूर्तनि वाहणारा ज्ञानीध अज्ञानमय विक्ृतीला वाहून नेण्यास 
समर्थ असतो उपदेशकाच्या आत्मसामर्थ्यावरव जगाच्या हिताहिताने 
'प्रमाण अवल्बून असते. जगाचे हित साधण्याची भावना दोन प्रकारची 
असू शकते, एकीत जगाच्या कल्याणाची खरी तछम असते, आणि 
त्यासाठी साधक प्रथम अतःशुद्धि करून पूर्ण आत्मविकास साधतों आणि 
केबलनानप्रासीनंतर जगाच्या कल्याणाकडे वछ्ठतों. अगा साधकानाच 
अवतारी पुरुष म्हणतात. कारण त्याच्या निर्दोष वाणीतून सहज अ्रवणान्या 
उपदेशाने जगात सुख, थाति आणि पविन्नता नादते, दुसच्या प्रकारच्या 
खोकात प्रसिद्धोची आणि मोठेपणाचीच हाव असल्यामुक्ठे फक्त बिद्वत्ता 
आस झररून तिच्या योगाने जनतेवर आपले वर्चस्व ठेवग्यासाठीं ते सास्सख्ने 
झटत असतात. त्वाच्या कोरब्वा पाडित्याला केब्हा केब्हा जग मुलते, परतु 
त्याने जगाचे हित मात्र कधीच होत नाही 


५ भारताय प्रश्नात्रा पुरुष 





श्रीपाश्थनाथ है अन्तर्नाह्य तपाच्या द्वारा आत्मज्योत प्रज्वलित करण्याच्याः 
प्रयत्नाछा लागछे, इद्रियद्मनाचा कडक मार्ग त्यानीं स्वीकारला, शरिरा- 
वरील ममत्व हव्त चालले, गदर, अरण्य, ब्मशाने, ओसाड गावे अशा 
बिविध ठिकार्णी ते ज्ञान आणि घ्यान हयात मम्न होऊन विहार करीत होते. 
कोणी लोक त्याना आदराने वागवीत तर कोणी पाखंडी समज़न नाना- 
प्रकारे' छछ करीत, या सर्व अनुकूल आपणि प्रतिकूछ प्रसंगात समभाव 
ठेवून श्रीपार्थनाथ आत्मविकास साधीत होते. 


एकदा ते असेच एका गावाबाहेरील अरण्यात झाडाखार्ली उभे होते. 
आत्मानंदात ते अगदी एकरूप झाले होते. इतक्यात एकाएकी काछ्या 
भघानी आकाश मरून आंल. मदोन्‍्मत्त दत्तीप्रमाणे ढगानीं तुफान गर्दी 
माजाविली होती. आकाश कोसदून पडते की काय अश्ञा मेघगर्जना सुरू 
झाल्या. काडाड्‌ काडाड्‌ विजा चमकूं छागल्या. प्र्यकाल्च आछा कीं 
काय असे वादू छागले, मेघातून जलबिंदु इतक्या तीत्र वेगानें खार्लीं घसरत 
कीं जणू गोफणीतून सुठलेले दगडच. धनुष्यापासून सुट्णान्या शरापेक्षाही 
अधिक वेगाने ते खाली येत होते. अझा प्रकारें सारखा मुसब्ठधार पाऊस सुरू 
झाला. प्रकृति जणूं काय आपल्या सर्व बढ्ठासह महात्म्याची सत्त्वपरीक्षाच 
करीत होती. हिस्र श्वापदेही त्रस्त होऊन निवान्यासाी इतस्ततः धावत 
होती. परतु झाडाखारीं घ्यानस्त असलेले श्रीपाश्वनाथ मात्र जसेच्या तसें 
शान्त होते, मेरूपर्वताप्रमाणें अचल होते. पाणी झपास्याने वाढू लागले- 
अल्पावकाशात तेथे एक मोठे सरोवरच दिसूं लागले, पाणी त्याच्या 
गुडध्यावर चढत चढत नासिकेपर्यत पोहोचले. 

हा निसर्गाचा कोप नव्हताच, वासनेच्या ज्वालत भस्म झालेल्या 
कमठ तपरूयाचा तो उपसर होतो, रोमरोमात सूडाची आग धघुमसत 
असलछेल् तो सृत्यूनतर मेघमावी नाबाचा दानव बनलछा होता. ध्यानस्त 
असलेल्या श्रीपार्श्वनाथाना पाहन त्याचे मागीरू वैर ताजे झाछे, अप- 
मानाब॒हछ सूड उगविष्यासार्दीं त्याने हा प्रव्य निर्माण केला होता. 


जगात सन्मागीत काटे पसरविणारे दुर्जन पुष्कठ असले तरी व्याच्या 
त्या काव्यावर स्वतःचा देह ठाकून लोकाना सुमार्ग मोकब्ठा करून देंणारे 


भगवान पाश्वनाथ ९७ 
सज्ञनही काहीं असतातच, ह्या सज्जनाच्या अश्ञा त्वागावरच णगात्रे सुख 
आगे समाधान अवल्बून असते. 





लि जज: 








कमठ दठपस्व्याच्या अम्नीतून निघालेला अधेदग्ध सर्प शुभ ध्यानाने 
धरणेन्द्र नावाचा नागदेव बनछा होता. त्याने प्रचेड नागाचे रपाने येऊन 
आपली फणा मुर्नीच्या शिरावर घरली. प्रचड दृ्टीचे ताडवनुत्य सपले, 
अञ्या मयकर परिस्थरर्तीतही श्रीपाब्बनाथात्री ती समता आणे निश्चक्ता 
पाहून लजित झालिला मेबमार्ी त्याच्या चरणी लान झाला. 

ध्यान पूर्ण झाल्यावर मुर्नानी डोछे उघडले, एका बाजूला सहायक 
घरणेन्द्र उमा असून दसप्या बाजूला खल्झ्ुजग मेधमार्द्वी होता, सुनींनी 
सारख्याच अमृतमय दृष्ठीने मेघमाठी आगे धरं/न्द्र याच्यातडे पाहिले, 
उपकारक म्हणन घरणेन्धाविप्रयी त्याना प्रेममाव वाय्ला नाही किवा पीडा 
देणारा म्णुन मेघमाक्यीविषयी त्याच्या अतःकरणांत तिरस्कारही उत्पन्न 
झाछा नाही. अशा प्रकारे इषद्रिय आण मन ह्याना सपूर्ण ताब्यात 
आणल्यामुके त्याचा अतर्गत विकास होते गेलछा, पूर्ण भानमय 
असलेल्या आत्म्यावरील ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय आगि 
अंतराय या चार कर्माचा पडदा बाजूलछा सरला, मेधाच्या आवरणातून 
निसय्लेला सूर्य जसा प्रखर तेजान तत्पतों त्याप्रमाण हा पडदा बाजला 
सरताच त्याचा आत्मा अनंतज्ञान आगे अनंतदशनाने तत्ठपूं लागला, त्या 
अलोकिक उज्ज्वल स्वरूपात त्याच्या मावना विराम पावलया आगे 
अखिल विष्य साक्षात्‌ दिसू छानछे, याछाच केवलज्ञानाची प्राप्ति अथवा 
आत्मसाक्षात्कार म्हणतात- 

दीक्षेनतर अवध्या चौन्याजी वसानी चैत्र क्ृ,१४च्या दिवशी श्रीपाण्व- 
नाथ सर्वेज्ञ बनलें, भगवान्‌ महावीराच्या पूर्वी 'अहिसा परमो धर्म: च्या 
मंत्राने सान्‍या भरतवर्षाछा पाविन्र करणारे भगवान्‌ पाइ्वनाथच होत. 


६ 


शानहृष्ट प्रात झास्यावर छागलीच सर्बेश अजा पाश्नाथप्रगमनी आत्मा- 


नुभव जनतेपुद़ें ठेवश्यास सख्वात कला, आता त्वयाचा साधकदशा संपरी 
छ 


पट भारतीय प्रभावी पुरुष 


ओऋह$. 3 ६7४7 ४5०४६ बडख 5०% 





बी्जीजऊीजीआ 


होती, आपल्या संपूर्ण जानाने जगासाठीं हितकारी असा मार्म त्यानीं खुला 
केला, दीन, दुःखी अगा जीवमात्राछया सानत्वन आणि समाधान देणास्वा 
परमकल्याणकारी सार्गौाचा उपदेश देत ते काशी, कौशछ, पचाल, मगध, 
मालव, अवंती, महाराष्ट्र, अंग, बग, कलिंगादि सर्व देशात ते हिडछे, 
अगा प्रकोरें अखिल मरतखंडात सत्यमार्गाचा त्यारनी प्रसार केला. 


विहार करीत करीत ही महान्‌ विश्नति वाराणसी नगराबाहेरील उद्या- 
नात आली. अशोक बृक्षाच्या खाली एका दिव्य आसनावर ती तेजस्वी 
मूर्ति विराजमान झाली होती. चेहेन्यावर सूर्योासारखें तेज चमकत होते 
चद्राची शीतलछूता चोहोकडे फेलावत होती. मुखामोवर्ती तेजाचे एक वछुय 
पसरलेले दिसत होते. स्ल्रीपुसुषच नव्हें तर प्राणिमान्र प्रसूंच्या मुखातून 
बाहेर पडणारी म॒ुक्ताकछे वेचण्यात आतुर झाले होते. त्या पवित्र वातावर- 
णात इप-द्वेपाचें छेशमत्रहीं अस्तित्व दिसत नबव्हते. 


“हे भव्य जीवानो ! जगाचे सत्यस्वरूप जाणण्यासार्ठीं अंत्तदृष्टि प्रात 
करा. जगाचे वैचित््य किंवा जडाचें सायाजाल ह्यात फसूं नका. सुग्ध बनूं 
नका. उत्पाद, व्यय आणि घ्रुव ह्या तीधार्वरच जगाची उमारणी आहे. 
आत्मा स्वतः ज्ञानी आहे, मुक्त आहे, परतु कमजन्य आवरणाने त्याची 
अनन्तशाक्ति दडपछी गेली आहे. हा आवरणासुक्ेच देव, मनुष्य, तियच, 
नारकी इत्यादि भेद पडतात. स्लरीपुरष अथवा उच्चनीचतेच्या मावना 
भासतात. म्हणून आत्म्याचे सत्य स्वरूप ओछखा. अज्ञान हेच सर्व 
दुःखाचें सूब्ठ आहे. ज्ञानाचा प्रकाश मिव्ठवा, प्राणिमाजाच्या ठिकार्णी 
आत्मा ओछ्खा. मी आपणि तू हा भेदमाव आत्मार्थी ओछ्खतच नाहीं- 
ध॑र्माशी आत्मविकासाचा सबध आहे, सर्व प्राणिमात्र धर्माचे अधिकारी 
आहित. पौद्गाडेक सुख कृमिकीयकही प्रात्त करतात; त्यासाठी मानवरदेह 
कसा असूं शकेल ! 


इद्रियजन्य सुखाने क्धीहि तापत्ति होत नाही. त्याचा त्याग हेच तृप्तीचि 
साधन जाणा., है भव्य जीवानो, हैं समजा, विचार करा आणि आचरण करा. 


अशा प्रकारें मगवान्‌ पाश्वनाथाची विश्वहितकर वाणी जीवमात्राच्या 
आत्म्याा शातवीत होती, ्रियाजड बनत चाललेल्या मानवाना ज्ञानाचा 


न्जिजानच पस्वनाथ 








प्रकाश पोहचबीत होती. समता, विश्वबंघुत्व जगा आगशि जगूं द्या' चा 
अमोल संदेश पसरवीत होती. भेकडों कायछ्लेशाच्या उग्र तपश्चयी कर- 
णाय्या तपरूव्याना शुद्ध मार्गाची दीक्षा घेतली. 

तस्याच्या उपदेशाचा स्वीकार करून त्याप्रमाणें आचरण करणारे अनेक 
लोक निघाले, प्राचीन तीथकराप्रमाणें साधु, साध्वी, आवक आणि श्राविका 
है चार विभाग त्यानी पाडले, त्याच्या आत्मविकासाच्या चढत्याउतरत्या 
ओेणी ठरविल्या, त्वाच्या आचरणानेच घमाचे अस्तित्व रहाणार असल्यानें 
स्यास तीये (तारणारें) ही संज्ञा दिडी, अश्ञा प्रकारें तीर्थाची स्थापना केली 
म्हणून त्याना तीर्थंकर म्हणतात. रागद्वेषादि पाड्रिपूना जिंकणारे म्हणून 
लोक त्याना जिन म्हणू लागले, त्यामुब्ठे त्याच्या अनुयायाना जैन म्हणतात, 
ह्वा काल्चक्रात एकदर चोवीस तीर्थकार झाले असून त्यात भगवान्‌ पाइरव- 
नाथ हे तेविसावें होत. ज्याच्या आदर्शावरून त्यानी आपला जीवनमार्ग 
निश्वित केला ते मगवान्‌ नेमिनाथ बाविसावें तीर्थकर होत 

स्वच्छेदी आचरण म्हणज आअधःपाताछा आमंत्रण होय हैं जाणुन 
स्यानीं चतुर्विध सघाचें आचरण आगणि नियम निश्चित केले, 

अहिसा, सत्य, अस्तेय, अपरिय्रह हीं चार मुख्य त्रते सागून जीवना- 
सारी अनिवार्य असले अपवाद सोडून पूर्णाशाने त्याचे पालन करणे साधु 
आगे सा्वीसाठी आवश्यक ठरविले, त्यास पूरक असे इतरही काही आचार 
सागितले, त्यानतर आवक आणि श्राविका या दोन संघाना जीवन आणि 
व्यवहार ह्या दृष्टोने अपवाद सोडून ह्याच जताची आराधना सागितली, 

सुखातीला पाइव॑नाथाच्या शिष्यसमुदायात (१) आर्वदत्तस्वामी, 
(२) आयैधोपस्वामी, (३) विशिष्टस्वामी, (४) अह्मस्वामी, (५) सोम- 
स्वामी, (६) श्रीधरस्वासी, (७) वीरसेनस्वामी, (८) भद्बयश्स्वासी, 
(९) जयस्वामी, (१०) विजयस्वामी हे दहा मुनि श्रमणगणाचे मुख्य 

* हणून त्यास गणघर म्हणतात. हैं तत्काढीन मोठे ज्ञानी आणि सर्व- 
शास्रपारणत विद्वान्‌ होते. “उत्पादव्ययधौव्ययुक्त सत्‌' ह्या सुत्राधोरें 
पारश्वनाथानीं सागितलेला उपदेश विस्ताररूपानें समजविण्याचे महान्‌ कार्य 
झ्ार्नीच केले. हा उपदेशणात द्रव्यपर्यायरूपाने सर्व स्थाह्मादाचे स्वरूप 
अन्तभूत होते, इ. स, पूर्वी आठव्या शतकात पादरवनाथाचे अनुयायी 


१०० भारतीय प्रभावी पुरुप 
महणन १६ हजार साथु, २८ हजार साध्वी, १ छाख ६४ हजार श्रावक 
आणि हे लाख २७ हजार श्राविका होता असे जैन शासत्रातून वर्णन 
आहे. त्यात ३५७ चौदापूर्वाचे ज्ञाना, १४००० अवधिनानी, ७५० 
केवलश्ानी असून १००० वैक्रियढूग्धिसंपन्न होते. 

अशा प्रकारे हा शिषप्यसमुदायाच्या द्वारा सत्यधर्माची ध्यजापताका 
चोहोंकड फडकवीत सर्व आयुष्य जनकल्याणात वेचणारा हा महापुरुष 
सम्मेतशिखर हा पर्वतावर आला. बाह्य गोष्टीचा त्याग करून व्यार्नीं एका 
महिन्याची ध्यानसमाथि धारण केली. त्याच्याबरोबर इतर ३३ मुनीही 
शुक्नध्यानात निमम् झाले, श्रावण शा ८ छा भगवान्‌ पाश्ब॑नाथ निर्वाण 
पावले, 

भरतवर्पात जेब्हा क्रियाकाडाचे प्रस्थ विशेष माजून ज्ञानमार्ग छोपत 
चालला होता अशा वेढीं श्ानमार्गाची ज्योत प्रज्वलित, करून शुष्क 
क्रियाकाड आणि कायछेशाल्म आत्मिक गुणविकासाच्या सम्मुख करण्याचें 
महान कार्य त्यानीं केले. 

प्राणिमात्राच्या ठिकाणी असलेल्या आत्म्याची ओब्ख देऊन त्यानीं 
विषमतेला फाटा देवविला, नानाप्रकारच्या बाह्य देवाना ख़ष करण्याच्या 
प्रयत्नात गढून गेलेल्या जनसमूहाला त्यानीं आतीछ ईश्वराची ओब्ठख 
पटवून दिली. 

आत्मा हाच परमात्मा बनतो. हा निसमसिद्ध तन्वपग्रणाढीछा त्यार्नी 
अपूर्व चालना दिल्‍ली. 


्ध 
कमंठे धरणेन्द्रे च स्वोचितं कमे कुबेती । 
प्रभुस्तुल्यमनोद्चात्तिः पाश्वेनाथः श्रियेस्तु वः ॥ 





भगवान पाश्चनाथ 


घ+घ> 
धर शीआती यही कीट कमल लक कक 








१०१ 


परिशिष्ट 


भगवान्‌ पाश्वेनाथांच्या चरिनत्राबाबत जैन सप्रदायांतील 
अथांत असलेलीं मतांतरे 


दिगंबर 
१ इद्राने चकाकत असलेछा 
'पारव पाहून हें नाव ठेविले, 


९ कमठाचा जीव नरकातून 
'निधून महिपालपूरचा राजा बनतो 
आगे मग पचामप्मि तपस्वी बनतों. 

३ पार््वनाथ लम्मच करीत 
नाहीत, 


४ अ्मीतीछ सर्प घरणेद्र आगे 
'कमठ ज्योतिष्कदेव बनतो, 


५ ज्योतिष्कदेव उपसर्ग न कर- 
ता प्रभूचे समोवसरण पाहूनच 
सन्मार्गी बछतो, 

६ उपसर्ग त्याना काशीछाच 
होतात, 

७ भगवान्‌ मोक्षास गेले तेब्हा 
प्या जाग्री इद्राने स्तृप केला असा 
'काहाँच उल्लेख नाहीं. 

८ गर्भावतरणतिथि 
कल २, 

$ जन्म पीप कू, ११. 


वैगाख 


श्वेतांवर 

१ वामादेवीने (पारर्व) सभोव- 
ताली सर्प फिरत असलेला पाहून हे 
नाव ठेविले, 

२ कमठाचा जीव नरकातून नि- 
इन एक ब्राह्मणपुत्र बनून नंतर पंचाग्रि 
तपस्वी बनतो. 

३ पारश्वनाथाचे राजा प्रसेन- 
जिताची कन्या प्रमावती इ्च्याशीं 
लप्म होते. 

४ सप पाताठ्ठात घरणेद्र बनतो 
आपणि कमठ मेघमात्ती नामक असुर 
बनतो. 


५ मेधमाठी उपसर्गोनंतर सु- 
मार्गी छागतो, 


5 उपसर्गानेतर मगवान्‌ काशीस 
जातात- 

७ अशा प्रकारचा उछेख आहे. 

८ ग. ति. चैत्र कु. ४. * 


९ जन्म पीौप छू, १०, 


१०२ भारतीय प्रभावी पुरुष 


५०००६-१५०५१- 


० दीक्षेच्या वेढीं मगवान्‌ १० पालखीचें नाव विशाला, 
ज्या पाल्खॉत बसछे तिचे नांव 








विमला. 
११ दीक्षेच्या वेछेपासून प्रमु ११ भगवानारनी देवदुष्य वर्क 
नम्म होते. धारण केले होते. 


१२ केवलज्ञानाची प्राप्ति दीकषे- १२ केवलज्ञानाची प्रापि ८३ 
नतर चार महिन्यानीं चैन्र कृष्ण दिवसानंतर चेत्र कृष्ण चतुर्दशीछा- 
चतुर्थीस, 

१३ निर्वाणतिथि श्रावण शुद्ध ७. १३ निर्वाणतिथि श्रावण बुद्ध ८. 

१४ तीथकराची माता सोढ्ठा १४ ती १४ शुम वस्तु पहाते- 
शुभ वस्तु गर्भधारणेनतर पहाते. 





नाता चकदकली नह 


दीप $-- साधुमागी सम्रदाय पार्श्रनाथाना वेराग्य राजिमती-नेमिनाथार्चे 
चित्र पाहन झाल्याचें न मानता भगवान्‌ नेमिनाथाच्या जीवनाविषयीं विचार 
करीत असता उत्पन्न झाव्याचें मानतो, वाकी सर्व वावरतीत सवे जेन अथाची एक* 


है. 8 क०० «॥ दे ही व हि. ० 4 9" आह 


..५०५०७००१५१००१०४०५०००५०००४ >> 


(7४ नाव विशाल, 


गवीं देवदुण वन 


तोपी गराति ८२ 
हुण आकर, 
| 

"दि श्रवग 98 ८ 
जुप बसु पी. 


| 
। 
| 
| 


भगवान्‌ पाश्चनाथाबाबत ऐतिहासिक अ 


आसेतुहिमाचक भस्तवर्पोत सर्वेत्र॒ विद्यमान असं' 
नाथाचीं अगणित मेदिरि आणि त्याचे चमत्कार याविपर्यी 
लेल्वा दंतकथा स्याच्याबिप्यी असलेला जनतेचा आदरच 
आहेत. सर्बदजैनमंदिराना पारसनाथाचें मदिरि म्हणण्यात् 
वाक्‍्प्रचार आणि बिहारात भगवान्‌ पार्श्वनाथाच्या पादस्पशाने ' 
एका मोख्या ठेकडीला पास्सनाथाचा पहाड हें शेकडों वर्षा 
नासामिधान पार्शनाथावे अष्ठल व त्याचें ऐतिहासिकत्व 
नाहीं काय £ 
बंगालम"५ अजूनपर्येत पृ्ण शाकाहारी राहिलेली सराक 
पाश्चनाथादीच उपासक म्हणविते, तिची संख्या तेथें एक ला 
भगवान्‌ पाश्चनाथाच्या महात्याचा आणि ऐतिहासिकते 
नव्हे काय १ 
| >८ ; 
मगवान्‌ पाश्चनाथानंतर अडीचशे वर्षोनी मगवान्‌ मे 
धर्मतत्वाचा पुनरोद्धार केला. त्वा वेढीं पार्शनाथाच्या 
भाचार्य केशीखामी हयात होते. मगवान्‌ महावीराचे ' 
गौतमस्वामी याच्याज्ी त्याची गांठ पडली, एकाच धर्मा 
ताना काल आणि परिस्थित्यनुरूप त्याव्यात थोडासा फरबव 
स्याचीं प्रश्नोत्तरें झालीं, गौतमस्वामीनी दिलेल्या समाधान 
आचार्य केशीस्वामी महावीराच्या श्रमणसंघात मिसत्लले, ८ 
बद्धपूर्व जनधर्माचे अस्तित्वाचा त्याचप्रमाणे पार्श्रनाथाना ऐ 
देगारा पुरावा असस्याने मुद्दाम थोडक्यात्त येथें उद्धृत : 


्े 
व्््ज्ञा ऐेजरीि£;>जत कर व सकी -++प++८ १ 2 


१०४ भारतीय प्रप्नावी पुरुष 
गणधघर गौतम -काछ आपणि परिस्थिति छक्षात घेऊन भगवान्‌ महा 
वीरानी चोथ्या महात्रताचेंच ब्रह्मबचथ आणि अपरिग्रह असे दोन विमाग 

केले, त्यामुत्ठे मृब्ठ तत्त्वात काहींसुद्गा फरक होत नाहीं. 

आ,. केगीस्वामी- भ. पार्श्चनाथ तर सचेलक होते मग भ, महावीर 
अचेलक का ! 

ग. गोतम- वस्ज्त्याग किवा बस्त्रस्वीकार ह्याबाबत काहीच मतभेद 
नाहीं. कारण लोकाच्या योग्य विश्वासासा्ठी आणि संयमपालनासाठीच 
बाह्य वेपाचे प्रयोजन आहे, निश्चयाचे दृष्टीनी तर हीं सर्व साधने कुच- 
कामाची असून दर्शन, ज्ञान, चारित््य हीच मोक्षप्रात्तीची खरीं साधने आहित- 
नाहीं तर भगवान्‌ पार्श्वाथ आणि भगवान्‌ महावीर ह्माची प्रतिज्ञा 
सारखीच अहे.- 

हा सवाद म्णजे बद्धपूर्व जैनधर्माचे अस्तित्वाचा आणि भ. पार्श्वनाथाचे 
ऐतिहासिकतेचा मौलिक पुरावाच आहे. 

>< ८ ८ 
नवव्या शतकात होऊन गेलेल्या आचार्य अमितगतीनीं घर्मपरीक्षा हा 
नावाच्या ग्रथात १८ व्या अध्यायात ६८ वा छोक असा दिला अहि--- 
रुएः श्रीवीरनाथस्य तपस्वी मौडिलायनः | 
शिष्यःश्री पाश्वेनाथस्य विद्धे बुद्धदशिनम | 
>< >< >< 

जिस समय महात्मा बुद्ध उन पांच भिक्षुओंके साथ थे उस समय 
उन्होंने बौद्धघमकी नीवारोपण नहीं किया था जैसे कि वे स्वयं स्वीकार 
करते है | अतः निःसन्देह उक्त मभिक्षुगण जैन थे और उनके साथही 
महावीरने जीवन व्यतीत किया था जेसे कि सर माण्डारकरमी म० बुद्धकों 


एक समय जैन मुनि हुवा बतलाते है | --जै. हि. मा. १ पृ.५. 
८ >८ >< 











शिलालेख 


ओरिसा प्रातात उदयागेराचे स्थान हृत्तीगुफेच्या शिलालेखासुक्ठे सुप्रसिद्ध 
आह. इ. स. पूवी २१२ वर्पी सम्राद्‌ खारवेलने करविलेल्या शिल्परचनेत 


भगवान पाश्वेनाथांबाबत ऐतिहासिक भूमिका. १०५ 


'पार्श्नाथांच्या अनेक मूर्ति असून त्याच्या जीवनातीलछ सर्व प्रमुख घटना त्यानीं 
'त्यांत अत्येत चातुर्यानो खोदविलेल्या आहेत. 
--बंगाल, बिहार ओरिसा जैन स्मारक पर. ८९. 
>< कर $2 
भथुरेच्या कंकालीयीलेच्या खोदकामात इ. स. पहिल्‍या शतकात बनलेल्या 
'पा्चनाथाच्या अनेक सूर्ति उपलब्ध असून एक जैन स्तूपही सापडलेछा आह, 
त्याचा काठ पार्श्वनाथाच्या अगदी जवछचाच असल्याब॒इल बुलूहर, विन्सेंट 
स्मिथ प्रमुख पाश्चात्य इतिहासकाराचे मत आहे. 


कब... >3>म-_-+3+++ >ीयणननन मनन नम, 








आधुनिक भारतीय विद्धानांचे अभिपभ्नाय---३ 
(१) सुप्रसिद्ध भारतीय विद्वार्न डॉ. टी. के. छद्दू , बी.ए., पीएच्‌.डी., 
एम. आर. ए. एसू., सस्कृत शिलालेखादि विषयाचे प्रोफेसर, क्रीन्स 
ककलिज, बनारस, आपल्या बनारसच्या व्याख्यानात ऋणलि-- यह प्रायः 
निश्चित है कि जैनमत बौद्धमतसे प्राचीन हैं और इसके संस्थापक चाहे 
पाश्चवनाथ हो चाहे कोई तीथकर जो महावीरसे पहिले हुये हो. 
--जैन लॉ. ए. २२३. 
>< >८ >< 
(२) प्रख्यात दार्शनिक विद्वान साहित्याचाय छा. कन्नोमलजी, 
एम. ए..ढ, सेशन्स जज, धोलपुर, एका लेखात लिहितात-- भी. पार्शवनाथजी 
जैनियो के तेइसवे तीथकर है। इनका समय ईसासे ८०० वर्ष पूर्वका था। 
>< ८ >< 
(३) हिन्दी विश्वकोशाचे संपादक श्री. नगेद्रनाथ बसू , प्राच्यविद्या- 
सहार्णव, सिद्धान्तवारिधि, शब्दरत्नाकर, हरिवंशपुराणाच्या प्रस्तावनेत 
'लिहितात-- जैनघर्स कितना प्राचीन है इसकी आलोचना करनेका 
यह स्थान नहीं है। तब इतना कह देनाहि बस होगा कि जैनसंप्रदायके 
तेइसवे तीर्थंकर श्रीपाश्वनाथस्वामी स्वीष्टाब्दसे ७७७ वर्ष पहले मोक्ष 
'पपधारे थे... --जैनघरमविषयमे अजैन विद्वानों की सम्मतियों छू. ५१. 


0 ८ मर 


१५०६ भारतीय प्रभावी पुरुष 

(४) एक लब्धकीर्ति बंगाली विद्वान्‌ डा. विमठचरण लो, एम, ए... 
पीएचु. डी., एफू. आर. एच्‌. एस्‌., महावीराच्या पूर्वी जैन धर्माचा वैशा- 
लतील प्रचार लिहिताना म्हणतात-- “पाश्वनाथजीद्वारा स्थापित हुये 
भर्म का प्रचार भारत के उत्तरपूर्वी क्षत्रियों में और खासकर वैशालीके: 
निवासियों मे था. --श्षत्रिय क्लैन्स इन बुद्धिस्ट इण्डिया प्र. ८२- 

>८ >< >< 

(५) दक्षिणमारतीय विद्वान्‌ प्रो, रामस्वामी:आयेगार, एम्र. ए., 
लिहितात-- “भगवान्‌ महावीर के निकय्वर्ती पूषेज पाश्चनाथ थे जिनका 
जन्म ईसासे पहले ८७७में हुवा था। उनका मोक्षकाल इसासे पूर्व ७७७ 
में माया जाता है। “-सर्टडीज़्‌ इनू साउथ इण्डियन जैनिश्नस्‌ मा. १ 
पृ, १२. 








> >< >< 
(६) प्रसिद्ध राधास्वामी महर्षि श्री. शिवत्रतछालजी वर्मन्‌, एम. ए., 
एलएड. डी., भम. पार्श्नाथाचे अस्तित्व मान्य करून म्हणतात-- 
जजैनियोमेसे कोई पार्श्नाथकी पूजा करते है, कोई महावीरकी । इन सबके 
मतमेद बहुत कुछ नहीं | --जैन धर्मका महत्त्व प्र. १४: 
८ >< >< 
(७) डा. वेणीमाधव बारुआ, डी, लिट्‌., हेही श्रीपार्वनाथर्जीना श्री- 
महावीराचे पुरोगामी तीथंकर म्हणून स्वीकारतात, --हिस्द्री ऑफ दी 
प्रीबुद्धिस्टिक इण्डियन फिलॉसफी पृ. ३७७. 
>< >८ ». 
(८) लोकमान्य बाछ गंगाधर टिठक-- बौद्ध घर्माच्या स्थापनेपूर्वी 
जैन धर्माचा प्रसार होत चालला होता ही गोष्ट विश्वसनीय आहे. --केसरी 
ता. १३६।१२।६९०४- 


भगवान पाश्वेनाथांबाबत ऐतिहाखिक भूमिका १०७: 








पाश्चात्य विद्दानांचे अभिप्राय-- 

(१) डो. हमन जेकोबी, एस. ए.,पीएच्‌.डी. (बोन, जमेनी), आपल्या 
जैन सूचाज्‌ च्या प्रस्तावनेत म्हणतात--- ...४७ ए87छ॥एछ७ ज़ा88 8 
ग्रा्श0708) गि2076 80776080 फ़ए &) 88 पए्रछ/"प 0707080]6« 

-+ेंकात जिए्राए88 5, 3, ॥ जाए पएञाए0, ए.<हा., 
८ >< >< 

(२) डॉ. जाल चारपेन्टियर, पौीएच्‌. डी., उत्तराध्ययनसूत्राच्या 
प्रस्तावनेत लिहितात---फ़ ७ 0प्र्ठा। ब50 ६0 #छ9०77967 ए० फिक्क॑ 
+$96 बगंधाएओ 70ीश707 78 6870977ए 0067 पाीद्या 'र08ए778, 8 
#0697660 ए97९06065807 रिक्षा'शाज़् 8 90708 9)70086 0७77 प्र 
€ड8060 88 8 769] 967807 ०7१ ६8४ 00786000977 9 ॥76 पा 877. 
9०४8 एण (96 0ंंशा)॥छो 00070706 7857 ))8ए76 98७0 0७०प)760 
078 7006।076 /(४)]७४778 . 

--7#68४०७प॥9७४ ४०७७४७४६४०७, 77070. 9.९१. 
५ ग्रर 7८ 

(३) सर पेट्रिक फैगन, के, सी. आय. ई., सी. एस. आय., एका 
धर्मसमेलनात म्हणाले होते की जैन तीर्थकरापैकीं अतिम दोन म. पार्श्वनाथ 
आणि भ. महावीर निः्सन्देह वास्तविक व्यक्ति आहेत कारण त्याचा 
उल्लेख अशा साहित्यग्रन्थातून येती की जे ऐतिहासिक आहित, -- रिलिजन्स 
आफ दी एम्पायर पु, २०३. 

हि 4 हर 

(४) फ्रेच सस्क्ृतज्ञ डो. गिरनोट) म्हणतात-- “पफ्र७०७ 6कय 7० 
[00867 ए० ध्यर्न वैठप्र॥ 86 ?87शफ्8 र88 8 78076] 
907807826.? -.एसे आन दी जैन बिब्लाग्राफी, 

२५ >< >्‌ 
न (५) हाम्सवर्थ हिस्द्री ऑफ दी बल्डे मा. २ पृ. ११९८-- 
॥659 (38478) 790॥696 ३7 8 87686 ग्रणा77967 ० 970097085 07 
घैिछाा चचिपा छाण्मुठता ६० र8फ्पा(8 70 छ०ए 5ए९जंडोे 


२6२876708 ६0 75 ]856 07 ४8656 ?४+#घछंए8 07 87४7 ए578 0) ,. 
सिछाणाय पा6ए ६४९७ ००7४९७६ 98 80 ई87 88 76 8067 98780प- 


१०८ भारतीय प्रभावी पुरुष 


बमी5न्‍ मील 2३325 4९०९ 


879 व8 7076 धी67 गाए तांल्यं... मिछ जछ5 ग्राते००ते (6 70ए ७) 
- 0प्रादवे०/ 0 उचांग्रांधाय (776 8.0.) 
>< >< >< 
(६) बर्लिन विश्वविद्याल्याचे सुप्रासिद्ध विद्ान्‌ प्रो, डॉ. हेल्म॒थ व्हॉन 
लाक्षनोप, पीएच्‌ .डी., यानीं जैनमान्यता विश्वतनीय असब्याचें स्वीकारून 
भगवान्‌ पाश्वनाथाची ऐतिहासिकता सार्थ असल्याचे दाखबिलें आहि. 
>+जडर जैनिसमस पृ. १९-२१, 
ञ््‌ ८ >< 
वरील सर्व अमिप्रायांशी आम्ही पूर्णतः समत नाही, फक्त मगवात्न्‌ 
पाश्चनाथाचे चरित्र असल्याने त्यापुरते थोडेसे अमिप्राय बाचकासाठी दिले 
आहत. बाकी २९ तीथकरही ऐतिहासिक आहेत. त्याच्याविषयीचे आधार 
त्याच्या चरित्रासोबत यथानुक्रमाने देके. ->लेखक- 





वनन्‍्दे वीरम 
महाराष्ट जेन साहित्य प्रकाशन समिति, चाँदवड 


[ स्थापना वी. स., २४६८ | 


आम्हा जैनाचा गौरवणाली इतिहास असूनही आम्ही निःसत्त्व का 
ब्रनत चाललों £ 

गैकडों नव्हे असख्य जेनवीरानी रणागणावर पराक्रम गाजविला असताही 
जेनाच्या अदिसेच्या शिकवणीने मरतवर्ष गुलाम झाला असा खोदा आशक्षिप 
का येऊ लागलछा £ 

जैन लेखकाचे ग्रंथ वगठल्यास अर्धमागधी साहित्वाची अगदी केविछ- 
वाणी स्थिति होते याची आपणास कल्पना तरी आहे काय ! 

जैन दर्शनातील सिद्धान्त विज्ञानशासत्रावर (8067००) अधिएित 
आहित असे आता नव्या गोधानी सिद्ध होऊे छागले आह याचा आपणास 
कधी अमिमान वाटल्ा आहे काय ! 

अजी अनुकपनीय परिस्थिति होग्यास कारण म्हणजे तागडीच्या मोहात 
तरवारीस पारखे बनलो, प्राचीन साहित्याची उपेक्षा केली, इतिहाससंशोधन 
केले नाहीं 

श्रीराम, भगवान्‌ बुद्ध, महंसद पेंगंबर, येक्ष खिस्त वाचीं चरित्रे जग- 
प्रसिद्ध आहेत. पण प्रभ्न नेमिनाथ, पार्श्वनाथ किया महावीराच्या चारित्रसि 
विकृत स्वरूप देऊन इतिहासकारानीं त्यास अगर्दी गौण स्थान दिले आहे 
यावहूल आम्हास खंतही नाहीं ! 

शानेखर, रामदास, तुकाराम या संतपुरुषांची ओबछख आवालूबद्धास 
आहे; पण संस्कृत आणि अर्धमागधी साहित्याचे सम्राट हेमचंद्राचार्य, 
सिद्धसेन दिवाकर, उमास्वाति, वाचक समंतभद्र, कुंदकुंदाचार्य इत्यादिकाचा 
आम्द्यास परिचय नारी ! 

अज्योक, अकबर, शिवाजी याची थोरबी सर्व गातात; पण सम्राट 
संप्रति, खारवेछ, कुमारपाल याच्या थोर कार्बाची आपणास जाणीबवही नाहीं ! 


[२] 


ताजमहालनिर्माता शदह्याजहान व नूरजहान अमर झार्ली आहैत; पण 
ज्रिल्पकर्लेत अलद्युच स्थान पटकावणान्या आधूबरील जैन संदिराचे निर्माते 
वस्तुपाछ, तेजपाल व विमलमत्री अज़ून अधःकारातच खित्तपत पडले आहत ! 

जैन ब्धूनो, था सर्व श्रेष्ठ पुरुषाना त्याच्या यौग्य स्थानी प्रस्थापित 
करणें दे आपले कर्तव्य ठरत नाही काय ? हे कर्तव्य करण्यासाठी आम्हीं 
वरील समिति नुकतीच स्थापिली आहे. समितीने हाती घेतलेले कार्य मोठे 
आहे. तें एकस्थाउें नाहीं. लेखकानी पुढे येऊन जैमसाहित्य निर्माण केले 
'पाहिजे, धनिकानी ते प्रकाशित होग्यासाटीं सदत केली पाहिजे, आम्हास 
“विश्वास बाठ्तो की समितीने हा्ती बेतलेल्या कार्योॉस जैन जनता उत्तेजन 
'देईल, 

-- कार्योची रूपरेषा --- 

(१) समितीत्फं वर्षोतून दोन पुस्तके मराठीत प्रकाशित करूयाचे तूर्से 
ठराबिले आहे- दुसरे पुस्तक रूवकरच प्रसिद्ध केलें जाईछ, 

(२) समित्तीस ५ रुपयांची देणणी देणारा गृहस्थ समितीचा आजीय 
समाखद सानछा जाईल, त्यास समितीचे प्रत्येक पुस्तर 
पाऊणपदट किमतीस मिक्ठेल. 

(३) समितीस ७५१ रु. देणगी देणारे गृहस्थ समितीचे आश्रयद्रे 
समजले जातील व त्वाना प्रत्येक पुस्तक फुकट पाठविले जाईड 

(४) कार्यकारी मंडछ आजीब समासदातून व जआाश्रयदात्यातून निबडः 

जाई, तूते खालील गृहस्थाचे कार्यकारी संडछ निवडले आहि 
अध्यक्ष-- श्री. ओोगीकाल रामचंद्र शहा, सोलापूर. 
उपाध्यक्ष-- ,, सणिलाल भोगीलाल शहा, अमल्नेर, 
खजिनदार---,, शांतिछाल रामचंद्र आबड, चादवड. 

मंत्री---. » शाॉतिरलार खेसचेंद शहा, चादवड, 

3. स्मणलाल दामोदरदास मेहता, मालेगाव, 
प्यन्नव्यवहारचा पत्ताः--- मत्री, महाराष्ट्र जैन साहित्य प्रकाशन सर्मिि 
चादवड (जि, नासिक) 


